१२४ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ५ 


येक राजागुरु येक देवगुरु । येक बोलिजे जगदुरु । सकळकळा ॥ ६८॥ ऐसे 
हे सत्रा गुरु । याहिवेगळे आणीक गुरु । ऐक तयांचा विचारु । सांगिजेल 
॥ ६९ ॥ येक स्वमगुरु येक दीक्षागुरु । येक म्हणती प्रतिमागुरु । येक 
म्हणती स्वयें गुरु । आपला आपण ॥ ७० ॥ जे जे यातीचा जो न्यापारु । 
ते ते त्यांचे तितुके गुरु । याचा पाहातां विचारु । उदंड आहे ॥ ७१ ॥ असो 
ऐसे उदंड गुरु । नाना मतांचा विचारु । परी जो मोक्षदाता सटुरु। तो वेगळाचि 
असे ॥ ७२ ॥ नाना सरद्रियेचे गुण । याहीवरी कृपाळूपण । हें सदुरूचें 
लक्षण । जाणिजे श्रोतीं ॥ ७३ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुगिष्यसंवादे 
गुरुलक्षणनाम समास द्वितीय ॥ २॥ 


॥ श्रीराम ॥ मागां सटरूचें लक्षण । विशद केलें निरूपण । आतां 
सच्छिष्याची वोळखण । सावध ऐका ॥ १ ॥ सटूरुविण सच्छिष्य । तो वायां 
जाय निशेष । कां सच्छिष्येविण विशेष । सुरु सिणे ॥ २ ॥ उत्तम भूमि 
शोधिली शुद्ध । तेथें बीज पेरिळें किडखाद । कां तें उत्तम बीज परी समंध । 
खडकेंसी पडिला ॥ ३ ॥ तेसा सच्छिष्य तें सत्पात्र । आणि गुरु सांगे 
मंत्रतंत्र । तेथें अरत्र ना परत्र । कांहींच नाहीं ॥ ४ ॥ अथवा गुरु पूर्ण 
कृपा करी । परी शिष्य अनधिकारी । भाग्यपुरुषाचा भिकारी । पुत्र जेसा 
॥ ५ ॥ तेसें येकाविण येक । होत असे निरर्थक । परलोकींचें सार्थक । 
तें दुरी दुरावे ॥ ६ ॥ म्हणोनि सटुरु आणी सच्छिष्य । तेथें न लगती 
सायास । त्या उभयतांचा हव्यास । पुरे येकसरा ॥ ७ ॥ सुभूमि 
आणी उत्तम कण । उगवेना पर्जन्येविण । तसें अध्यात्मानेरूपण । 


यातिगुरु ( जातिपंचायतीचा अध्यक्ष - सरपंच ), एक मातागुरु, एक पितागुरु, एक राजागुरु ( राजा हाच गुरु ), एक देवयगुरु, 
एक सकळकळाप्रवीण जगटुरु ( शंकराचार्यासारखा ), असे हे सतरा गुरु आहेत. ह्यांशिवायही स्वमगुरु ( स्वसांचा अथे 
सांगणारा ) , दोक्षागुरु ( दीक्षा देणारा ) , प्रतिमागुरु, आपला आपण गुरु, ज्या-ज्या जातीचा जो-जो व्यापार तो-तो व्यापार 
शिकविणारा गुरु - असा विचार पाहतां गुरु उदंड आहेत. नाना मरते प्रतिपादणारे हे सारे गुरूच आहेत. पण मोक्षदाता सदुरु 
ह्या सर्वाहून वेगळा आहे ( ६६-७२ ). ज्याच्या अंगीं सद्विथेचे अनंत गुण असून जो शिष्यवत्सळ आहे तोच सदुरु होय 
(७३).[द०५,स०२] 





सहुरूची वोळखण झाली. आतां सच्छिष्यांचीं लक्षणें ऐका. सच्छिष्य असून सहुरु भेटळे नाहोंत तर तो वायां 
जातो. तर्सेच सद्रुरू्ला सच्छिष्य मिळाला नाहीं तर तोही शीण पावतो. भूमि उत्तम असून बीज किडखाद लागलें किंवा 
बीं उत्तम असून खडकावर पेरे तर तें ब्यथे होय; तसा शिष्य अधिकारी असून त्याला मंत्र-तंत्रावस्च बोळवणारा गुरु 
भेटेल किंवा गुरु पूर्णबोध देणारा असून त्याला शिष्य अनथिकारी भेटला तर तेंही ग्यर्थ होय. सद्ठुरु व सच्छिष्य दोन्ही 
एकत्र मिळाल्यावांचून परमार्थाची मोज नाहीं, आतां भूमि उत्तम व कणही उत्तम असेळ तरी पर्जन्याची अपेक्षा असतेच. 


समास ३ ] सार्थ श्रीदासबोध १२५ 


नस्तां होये ॥ ८ ॥ सेत पेरिठें आणी उगवर्ळे । परंतु निगेविण गेलें । 
साधनेंविण तैसें जालें । साधकांसी ॥ ९ ॥ जंवरी पीक आपणास भोगे । 
तंवरी अवधेंचि करणें लागे । पीक आलियांहि उगें । राहोंचि नये ॥ १०॥ 
सेसें आत्मज्ञान जालें । परी साधन पाहिजे केलें । येक वेळ उदंड जेविलें । 
तरी सामग्री पाहिजे ॥ ११ ॥ म्हणोनी साधन अभ्यास आणी सटुरु । सच्छिष्य 
आणी सच्छास्त्रविचारु । सत्कर्म आणी सदासना पारु । पाववी भवाचा 
॥ १२॥ सदुपासना सत्कर्म । सक्तिया स्वधर्म । तत्संग आणी नित्य नेम । 
निरंतर ॥ १३ ॥ ऐसें हें अवर्धेचि मिळे। तरीच विमळ ज्ञान निवळे । नाहीं 
तरी पाषांड संचरे बळें । समुदाई ॥ १४ ॥ येथें शब्द नाहीं रिष्यासी । हें 
अवघें सटरुपासीं । सटुरु पाठटी अवगुणासी । नाना यत्नेंकरूनी ॥ १५ ॥ 
सट्रुचेनि असच्छिष्य पालटे । परंतु सच्छिष्ये असटुरु न पाठटे। कां जें 
थोरपण तुटे । म्हणोनियां ॥ १६ ॥ याकारणें सटुरु पाहिजे । तरीच सन्मार्ग 
लाहिजे । नाहीं तरी होइजे । पाषांडा वरपडे ॥ १७ ॥ येथें सहुरुचि कारण । 
येर सर्वे निःकारण । तथापि सांगों वोळखण । सच्छिष्याची ॥ १८ ॥ मुख्य 
सच्छिष्यारचें लक्षण । सटुरुवचनीं विश्वास पूर्ण । अनन्यभावें हरण । त्या नांव 
सच्छिष्य ॥ १९ ॥ शिष्य पाहिजे निर्मळ । शिष्य पाहिजे आचारसीळ । 
रिष्य पाहिजे केवळ । विरक्त अनुतापी ॥ २० ॥ रिष्य पाहिजे निष्ठावेत । 
शिष्य पाहिजे शुचिष्मंत । शिष्य पाहिजे नेमस्त । सर्व प्रकारीं ॥ २१ ॥ 
शिष्य पाहिजे साक्षेपी विदोष । शिष्य पाहिजे परम दक्ष । शिष्य पाहिजे 
अलक्ष । लक्षी ऐसा ॥ २२॥ शिष्य पाहिजे अतिधीर । शिष्य पाहिजे 


त्याप्रमाणे गुरु व शिष्य उत्तम भेटले तरी अध्यात्मनिरूपणाशिवाय कांहीं उपयोग होत नाहीं. चौथा विचार. उत्तम भूम, 
उत्तम कण व उत्तम वृष्टि ह्यांचा संयोग होऊन घान्य उगवले तरी पूर्ग पीक पडे तों निग्रा राखली गेली तरच उपयोग. तसे 
सच्छिष्य, सद्रुरु व अध्यात्मभ्रवण ह्यांचा योग घडळा तरो सिद्धवस्तु प्रास होईपर्यत साधने केळींच पाहिजेत. पीक एकवार 
पदरांत पडल्यावरही हयगय करितां येत नाहीं. त्याप्रमाणे आत्मज्ञान झाल्यावर साधनत्याग करितां येत नाहों. एकवार जेवण 
झालें तरी सामग्रीचा त्याग उचित नाहीं. म्हणून सच्छिष्य, सद्ुरु, सच्छाराविचार, साधनाभ्यास ह्या सर्वांचा समुच्चय झाला 
तरच भवतरणोपाय सांपडतो. मूळपुरुषाची उपासना, स्वघमांचार, सदाचरण, सर्कमं, सत्संग वे नित्यनेम ह्या सहा गोष्टी 
एकत्र जमल्या म्हणजेच द्ुद्धज्ञानाचा उदय होतो ; नाहीं तर समाजांत पाखांडमत फेलावतं ( १-१ ४ ). शिष्यापेक्षां गुरूवी 
जबाबदारी अधिक आहे. शिष्याला सदुरु अनेक प्रयत्न करून सोधा करून देतात. गुरु योग्य असले तर ते असच्छिष्याला 
सुधारतात, पण असदुरूळा सांगला शिष्यही पालटूं शकत नाहो, कां कीं तो गुरूला सुधरूं पाहील तर गुरूच्या मोठेपणाळा 
त्याने कमीपणा येईल. म्हणून गुरु योग्य पाहिजेत म्हणजे ते शिष्याला पाखांडमताकडे झुकू देत नाहोंत. तात्पर्य, मुख्य गुरूच 
चांगळे पाहिजेत ( १५-१८ ). आतां सख्छिष्याचीं लक्षणे सांगतों. सच्छिष्याचें सुरूष लक्षण हें आहे कीं तो अनन्य असावा 
ब त्याचा सद्दरुषचनीं पूर्ण विश्वास असावा. त्याच्या अंगीं सह्रियेचे सर्ब गुण असले पाहिजेत, तो मनाया व आचरणाचा 
निर्मळ असावा, तो विरक्त ब अनुतापी असावा, तो नेमस्त म्ह. युक्त किंबा मर्यादेनें राहणारा असावा, तो साक्षेपी म्ह. 


१२६ सार्थ श्रीदासबोध [ दाक ५ 


अतिउदार । गिष्य पाहिजे अतितत्पर। परमार्थविषई ॥ २२॥ शिष्य पाहिजे 
परोपकारी । शिष्य पाहिजे निर्मत्सरी । रिष्य पाहिजे अर्थातरीं । प्रवेशाकर्ता 
॥ २४ ॥ दिष्य पाहिजे. परमशुद्ध । शिष्य पाहिजे परमसावध । शिष्य 
पाहिजे अगाघ । उत्तम गुणाचा ॥ २५ ॥ दिष्य पाहिजे प्रज्ञावंत । रिष्य 
पाहिजे प्रेमळ भक्त । रिष्य पाहिजे नीतिवंत । मर्यादेचा ॥ २६ ॥ दिष्य 
पाहिजे युक्तिवंत । शिष्य पाहिजे बुद्धिवंत । शिष्य पाहिजे संतासंत । विचारघेता 
॥ २७ ॥ दिष्य पाहिजे धारिष्टाचा । शिष्य पाहिजे रढ त्रताचा । रिष्य 
पाहिजे उत्तम कुळीचा । पुण्यशीळ ॥ २८ ॥ शिष्य असावा सात्विक । शिष्य 
असावा भजक । दिष्य असावा साधक । साधनकर्ता ॥ २९ ॥ ]िष्य 
असावा विश्वासी । रिष्य असावा कायाकेशी । शिष्य असावा परमार्थासी । 
वाढऊं जाणे ॥ ३० ॥ शिष्य असावा स्वतंत्र । शिष्य असावा जगमित्र । 
दिष्य असावा सत्पात्र । सर्व गुणें ॥ ३१ ॥ शिष्य असावा सद्रियेचा । रिष्य 
असावा सद्ठावाचा । रिष्य असावा अंतरींचा । परम शुद्ध ॥ ३२ ॥ दिष्य 
नसावा अविवेकी । शिष्य नसावा गर्भसुखी । शिष्य असावा संसारदुःखी । 
संतपतदेही ॥ ३२ ॥ जो संसारदुःखे दुखवला । जो त्रिविधतापें पोळला । 
तोचि अधिकारी जाला । परमार्थांसी ॥ ३४ ॥ बहु दुःख भोगिलें जेणें । 
तयासीच परमार्थ बाणे । संसारदुःखाचेनि गुणें । वैराग्य उपजे ॥ ३५॥ 
जया संसाराचा त्रास । तयासीच उपजे विश्वास । विश्वासबळें दृढ कास । 
धरिली सदुरूची ॥ ३६ ॥ अविश्वासे कास सोडिली । ऐसीं बहुतेक 
भवीं बुडालीं । नाना जळचरी तोडिलीं । मध्येंचि सुखदुःखें ॥ ३७ ॥ 
या कारणें हृढविश्वास । तोचि जाणावा सच्छिष्य । मोक्षाधिकारी विठोष । 
अग्रगण्यु ॥ ३८॥ जो सटुरुवचनें निवाला । जो सायुज्यतेचा आंखिला । संसार- 


साधनाभ्यास करणारा व दक्ष असावा, अलक्ष्य वस्तु म्ह. परबह्मलक्षी असा असावा, तो परमार्थाविषयीं समुत्सुक असावा, 
मनानें अथरहस्य काढणारा व निमंत्सरी असावा, तो प्रज्ञावंत, प्रेमळ व विवेकी असावा, तो अंग्रोकारळेळे व्रत इढ- 
निश्चयाने पाळणारा व कायक्लेशी म्ह. शरीरकष्टाळा न डगणारा असावा, तो स्वतंत्र असावा ( गुरुहून दुसऱ्या कोणाचा 
ताबेदार नसावा ), तो गर्भसुखी नसावा ( सुखांत लोळावयाची संबय झाळेला मनुष्य गुरुसेवेंत व नित्यनमांत टिकावयाचा 
संभव कमी ), तर संसारदुखाने गांजळेळा असावा. जो संसारदुःखानें व त्रिविधतापाने पोळला असेल तोच परमार्थाचा 
अधिकारी होतो; कां कीं संसाराविषयों तो विरक्त झाळेला असतो. वैराग्यावांचूत अनन्य दारणागति होत नाहीं व ज्ञान 
टिकत नाहीं. अविश्वासाने व संशयाने अस्त होऊन गुरूचा त्याग करणारे व म्हणून भवाणेबांतीळ सुख-दुःखरूप जळचरांनीं 
तोडळेळे अनेक कोक दिसून येतात, म्हणून ' सद्रुरुबचनीं विश्वास पूर्ण ' हें सच्छिष्याचे सुर्य लक्षण सांगितलें आहे. 
सद्रुरूवर ब त्याच्या वचनावर पूर्ण विश्वास असंळ तरच तो सायुज्य मोक्षाचा अधिकारी होऊन संसारदुःखांपासून 
सुटेळ ( १९-३८ ). सदुरूपेक्षां देव मोठा असं ज्याला बाटेळ तो शिष्य करंटा होय; कां कॉ. मग देवाच्या 


समास २ ] सार्थ श्रीदासबोध १२७ 


पांगे पांगिळा । न वचे कदा ॥ ३९ ॥ सरुरुहून देव मोठा । जयास वाटे तो 
करंटा । सुटला वेभवाचा फांटा । सामर्थ्यपिसें ॥ ४०॥ सरदुरुस्वरूप ते संत । 
आणी देवांस मांडेल कल्यांत । तेथें केंचें उरेल सामर्थ्य । हरिहरांचें ॥ ९१ ॥ 
म्हणोनी सटुरुसामर्थ्य अधिक । जेथें आटती जह्मादिक । अल्पंबुद्धी मानवी 
रंक । तयांसि हें कळेना ॥ ४९२॥ गुरुंदेवास बरोबरी । करी तो दोष्य 
दुराचारी । भ्रांति बेसली अभ्यंतरीं । सिद्धांत नेणवे ॥ ४३ ॥ देव मनुषी 
भाविला । मंत्री देवपणासि आला । सटुरु न वचे कट्पिला । ईश्वराचेनी ॥४४॥ 
म्हणोनि सुरु पूर्णपणें । देवाहून अधिक कोटियुणें । जयासी वणितां भांडणें । 
वेदशास्त्री लागलीं ॥ ४५ ॥ असो सरटुरुपदापुढें । दुजें कांदींच न चढे । 
देवसामर्थ्य तें केवढें । मायाजानेत ॥ ४६॥ अहो सटुरुकृपा जयासी । सामर्थ्य 
न चले तयापासीं । ज्ञानबळें वेभवासी । तृणतुल्य केलें ॥ ४७॥ सदुरुकृपेचेनि 
बळें । अपरोक्षज्ञानाचेनि उसाळें । मायेसहित जह्यांड सगळें । दृष्टीस न ये 
॥ ४८ ॥ ऐसें सच्छिष्याचें वेभव । सदुरुवचनीं हढभाव । तेणें गुणें देवराव । 
स्वयेंचि होती ॥ ४९ ॥ अंतरी अनुतापें तापले । तेणें अंतर शुद्ध जालें । 
पुढें सदुरुवचनें निवाले । सच्छिष्य ऐसे ॥ ५० ॥ लागतां सदुरुवचनपंथें । 
जालें नह्मांड पालथे । तरी जयाच्या शुद्ध भावार्थे । पाठट न धरिजे 
॥५१॥ शरण सटदुरूस गेले । सच्छिष्य ऐसे निवडले । क्रियापालरटें जाले । 
पावन ईश्वरी ॥ ५२ ॥ एऐेसा सद्टाव अंतरीं । तेचि मुक्तीचे 
वाटेकरी । येर माईक वेषधारी । असच्छिष्य ॥ ५३ ॥ वाटे विषयांचे 


सामथ्यांचेंच वेड लागून तो तेंच मिळविण्याच्या मार्गे लागून गुर्सेवेळा मुकेल. सदुरूचं स्वरूप शाश्वत आहे व हरिहरादि 
देव कल्पांती मूळ मायेत लीन होणारे असल्यामुळें त्यांचे सामर्थ्येही अशाश्वत आहे ; म्हणून हरि-हर-बह्यादि देवांपेक्षां 
सदुरूचें सामथ्ये अधिक आहे. देव हे गुणमायेच्या पोटों झालेले असल्यामुळें व गुणमाया मूळमार्येत ब मूळमाया शुद्ध 
स्वरूपांत लीन होत असल्यामुळें झुद्ध स्वरूप अनादि शाश्वत आहे व तेंच सठुखूचें स्वरूप आहे. मतिमंदांस हे. कळत 
नाहीं म्हणून ते गुरुदेवांची साम्यता करूं पाहतात; त्यांचे चिप्त भ्रांतिवश झाल्यासुळें त्यांना सत्यार्थांचे आकलन होत 
नाहीं, दुसऱ्या देवांची मनुष्यांनीं कल्पना केळी असून मंत्रांनी त्यांना देवपणा दिळा आहे आणि सदुरूवें स्वरूप तर देवांचा 
देव जो इंश्रर ( मूळमाया ) त्यालाही कल्पतां येत नाहीं; कां कीं ते निर्विकल्प आहे. म्हणून सहुरु देवांपेक्षां कोटिपटीनें 
श्रेष्ठ आहे, त्याचे स्वरूप वेदशास्त्रांसही वर्णवत नाहीं. देवांचे सामथ्ये मा्यंतळें आहे व सदुरूच्या सामर्थ्याशीं तर तुलनाच 
नाहीं. सहुरूची ज्यावर कृपा झाली त्यापुढे कोणाचेच बळ चालत नाहीं. सच्छिष्य हा स्वरूपज्ञानाच्या बळाने सृष्टींतलों 
मारीं वेभवें तुच्छ ळेखतो. सद्दुरूकूपेच्या वळानें व स्वानुभवाच्या उव्हासानें सड्छिप्याचें ऐश्वर्य अपरंपार वाढते कीं सूळ 
मार्येसकट सारे अह्यांड त्याच्या खातरेंत येत नाहीं. सहुरुवचनीं इढभाव ठेविल्यानें सच्छिल्याचं वेभव एवढे वाढतें 
फॉ तो स्वर्येच सदुरुस्वरूप ( देवराव ) होतो ( ४९-४९ ). प्रथम अनुताप होऊन चित्त शुद्ध झाले, मग 
सेहुरूळा शरण गेळा, सदुर्वचनाने मार्गाला लागून ब्रह्मांड पालथे झाले, तरी विश्वास ढळत नाहीं इतका 
अचळ विश्वास सठुरुवचनावर 'घरिळा, व क्रियापालट होऊन स्वरूपाकार पावन झाले व सायुज्यतेला भोगते झाले असे सच्छिण्य 


१२८ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ५ 


७. ९२५२०० ७७00 मातादती हे 
सुख । परमार्थ संपादणें लौकिक । देखोवेखीं पढतमूसस । शरण गेले 
॥ ५९ ॥ जाली विषई वृत्ति अनावर । हढ धरिला संसार । परमार्थचर्चेचा 
विचार । मळिण जाला ॥ ५५ ॥ मोड घेतला परमार्थाचा । हब्यास 
घरिला प्रपंचाचा । भार वाहिला कुटुंबाचा । काबाडी जाला ॥ ५६ ॥ मानिला 
प्रपंची आनंद । केला परमार्थी विनोद । भ्रांत मूढ मतिमंद । लोघला कामीं 
॥ ५७ ॥ सूकर पुजिलें बिलेपनें । हसा मर्दिला चंदनें । तेसा विषयी ञद्य- 
ज्ञानें । विवेकें बोधिळा ॥ ५८ ॥ रासभ उकरडां लोळे । तयासि परिमळ- 
सोहळे । उलूक अंधारीं पळे । तया केंवी हेसपंगती ॥ ५९ ॥ तेसा 
विषयदारींचा बराडी । घाली अधःपतनीं उडी । तयास भगवंत आवडी । 
सत्संग केंचा ॥ ६० ॥ वर्ती करून दांताळी । श्रानपुत्र हाडें चघळी । तेसा 
विषयी तळमळी । विषयसुखाकारणें ॥ ६१ ॥ तया श्वानमुखीं परमान्न । कीं 
मर्कटास सिंहासन । तेसें विषयासक्ता ज्ञान । जिरेल केचें ॥ ६२ ॥ रासभें 
राखतां जन्म गेला । तो पंडितांमध्यें प्रतिष्ठिला । न वचे तैसा आसक्ताला । 
परमार्थ नाहीं ॥ ६३॥ मिळाला राजहंसाचा मेळा । तेथें आला डोंबकावळा । 
ठक्षून विष्ठेचा गोळा । हंस म्हणवी ॥ ६४॥ तेसे सजञनाचे संगतीं । विषयी 
सजन म्हणविती । विषय आमेध्य चित्ती । गोळा लक्षिला ॥ ६५ ॥ काखे 
घेऊनियां दारा । म्हणे मज संन्यासी करा । तेसा विषयी सेरा वेरा । ज्ञान 
बडबडी ॥ ६६॥ असो ऐसे पडतमूर्ख । ते काय जाणती अद्वेतसुख । नारकी 
प्राणी नर्क । भोगती स्वइच्छा ॥ ६७ ॥ वेषेची करील सेवा । तो केसा मंत्री 
म्हणावा । तेसा विषयदास मानावा । भक्तराज केंवी ॥ ६८ ॥ तेसे विषयी 
बापुडे । त्यांस क्ञषान कोणीकडे । वाचाळ शाब्दिक बडबडे । वरपडे जाले 


क 
परम दुळंभ होतात ( ५०-५३ ). इतर देखोवेखीं नुसते वरचे रंग पाहून लौकिकार्थ शरण गेळेळे शिष्य अमित आहिल. 
चित्तांतळे विषय बलवत्तर असल्यामुळें त्यांचा परमार्थाचा मोड जळून जातो, परमार्थविचार दृढ होत नाहींत ब प्रपंचाचे 
काबाड-कष्ट करीत एके दिवशीं ते मरून जातात. मनांत कामविषय अनावर, त्यांना परमार्थचर्चा हा एक विनोदाचा विषय 
होतो. डुकरांना गंघादिविळेपन लावावे, रेड्याळा चंदनाचा लेप लावावा, उकिरड्यांत ळोळणाऱ्या गाढवांना सुगंधी उृन्यांनीं 
माखावे, तसा विषयासक्तांना बरह्मबोध निरुपयोगी होतो ! वर दांत करून कुर्त्रे हाड चघळीत बसते त्याप्रमाणे मनांत 
विषयांचे चवेण करणाऱ्या बिषयळोलुपांना परमार्थ, सव्संग, देव हे कांहीं मनांत भरत नाहीं. गाढवं वळतांना ज्याचा जन्म गेला 
तो पंडितांच्या सर्भेत शोभत नाहीं, तसा गुरुभक्त सञन राजहंसांच्या समाजांत विषयविष्टेचा अपवित्र ( अमेध्य) गोळा लक्षून 
शिरणारा बिषयो डोमकावळा साजत नाहीं. बायको खाकेंत आणि म्हणतो मला संन्यास द्या, तसा विषय चित्तांत आणि 
बडबडतो ब्रह्मशान ! काय उपयोग त्याचा ? नरकांतळे किडे नरक भोगणारे हे पढतमूर्ख, ह्यांना अहेतसुखध काय होय! 
वेश्यासक्त पुरुष जसा मांत्रिक होणं नाहीं ( मांत्रिक निमेळ असावा लागतो ) तसा विषयांचा दास आहे तो देवाचा दास 
केव्हांही होणें नाहीं. शाब्दिक ज्ञानाची बडबड करणारे विषयी त्यांस ज्ञानप्रात्ति कधींही व्हावयाची नाहीं. गुरूचा उपदेशी 


समास ३ ] सार्थ श्रीदासबोध १२९ 


॥ ६९ ॥ ऐसे शिष्य परम नष्ट । कनिष्ठांमध्यें कनिष्ट । हीन अविवेक आणी 
दुष्ट । खळ खोटे दुर्जन ॥ ७० ॥ ऐसे जे पापरूप । दीर्घदोषी वज्रलेप । 
तयांसी प्रायश्चित्त अनुताप । उद्ठवतां आहे ॥ ७१॥ तेही पुन्हां शरण जावें । 
सटुरूस संतोषवावें । कृपादृष्टी जालियां व्हावें । पुन्हां शुद्ध ॥ ७२ ॥ 
स्वामिद्रोह जया घडे । तो यावचंद्र नरकीं पडे । तयास उपावचि न घडे । 
स्वामी तुष्टल्यावांचुनी ॥ ७२॥ स्मशानवेराग्य आलें । म्हणोन लोटांगण घातर्ले । 
तेणें गुणें उपतिष्ठलें । नाहीं ज्ञान ॥७०॥ भाव आणिला जायाचा । मंत्र घेतला 
गुरूचा । रिष्य जाला दो दिसांचा । मंत्राकारणें ॥ ७५ ॥ ऐसे केले गुरु उदंड । 
शब्द सिकला पाषांड । जाला तोंडाळ तर्मुड । महापाषांडी ॥ ७६ ॥ घडी 
येक रडे आणि पडे । घडी येक वैराग्य चढे । घडी येक अहंभाव जडे । 
क्नातेपणाचा ॥ ७७ ॥ घडी येक विश्वास धरी । सर्वेंच घडी येक गुगुरी । 
ऐसे नाना छंद करी । पिसाट जेसा ॥ ७८ ॥ काम क्रोध मद मत्सर । लोभ 
मोह नाना विकार । अभिमान कापट्य तिरस्कार । हृदई नांदती ॥ ७९ ॥ 
अहंकार आणी देहपांग । अनाचार आणी विषयसंग । संसार प्रपंच उद्गेग । 
अंतरीं वसे ॥ ८० ॥ दीर्धसूज्री कृतभ पापी । कुकर्मी कुतर्की विकल्यी । 
अभक्त अभाव शीघ्रकोपी । निष्ठुर परघातक ॥ ८१ ॥ हृदयशून्य आणि 
आळसी । अविवेकी आणि आविश्वासी । अधीर अविचार संदेहासी । ₹हढ 
र्ता ॥ ८२ ॥ आशा ममता तृष्णा कल्पना । कुबुद्धी दुर्वृत्ति दुर्वासना । 
अस्पबुद्धि विषयकामना । हृदई वसे ॥ ८३ ॥ ईषणा असूया तिरस्कारें । 
निंदेसी प्रवत आदरें । देहाभिमानें हुंबरे । जाणपणें ॥ ८४ ॥ क्षुधा तृष्णा 
आवरेना । निद्रा सहसा धरेना । कुटुंबचिता वोसरेना । भांति पडिली 
॥ ८५॥ शाब्दिक बोले उदंड वाचा । लेह नाहीं वैराग्याचा । अनुताप 
धारिष्ट साधनाचा । मार्ग न धरी ॥ ८६ ॥ भक्ति विराक्ति ना शांती । 
सद्रूत्ति लीनता ना दांती । कृपा दया ना तृप्ती । सुवुद्धि असेच ना ॥८७॥ 





शिष्य असा विषयलंपट, नटष्ट-दुष्ट, पापी निघाला तर त्याचें पाप वज़लेप आहे. मात्र तो खरा पश्चात्ताप होऊन पुन्हा गुरूस 
शरण जाईल व गुरु कृपा करतीरू तरच स्वाछा उद्धाराति आहे, नाहीं तर नाहीं. ज्याला स्वामिद्रोह घडतो तो सूर्य-चंद्र 
आहेत तोंवर नरकांत पडतो, स्वामो खंतृष्ट झाल्यांवाचून दुसरा तरणोपाय नाहों (५४-७३ ). क्षणेक वैराग्य वाटून शरण 
गेल्याने क्षान पचत नाहीं. जायाचा ( क्षणिक) भाव आणिला, गुरुमंत्र घेतला, दोन दिवस डरदर केली, पुन्हां दुसऱ्या 
गुरूच्या नादीं लागला, तेर्थे वार शब्द अधिक शिकळा; पाषार्डे बडबडू लागला; क्षणभर गातो, रडतो, बेराग्य दाखवितो व 
पुन्हां लगेच अहंकाराचा बंदा होतो; काम-क्रोध, विषयसंग, संशय, आशा-ममता, हेषणा ( कामना ), देहाहंता, निद्रा, क्षुघा- 
तृप्णा, चिंता इ ० कुविद्येची सवे लक्षणे अंगीं भरपूर आहेत व सदिचेचीं व सच्छिप्याचीं लक्षणे ( मागे सांगितलेली ) कोणतींच 
दा. ९ 


१३० सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ५ 


कायाक्वेशी शरीरहीन । धर्मविषई परम कृपण । क्रिया पालटेना कठिण । 
हृदय जयाचें ॥ ८८ ॥ आर्जव नाहीं जनासी । जो आप्रिय सजनासी । 
जयाचे जिवीं अहर्निशी । परन्यून वसे ॥ ८९ ॥ सदा सर्वकाळ लटिका । बोले 
माईक लापगिका । क्रिया विचार पाहातां येका । वचनीं सत्य नाहीं ॥ ९०॥ 
परपीडेविषई तत्पर । जैसे विंचु कां विखार । तेसा कुराब्दे जिव्हार । भेदी 
सकळांचें ॥ ९१ ॥ आपलें झांकी अवगुण । पुढिलांसी बोळे कठिण । 
मिथ्या गुणदोषेंविण । गुणदोष लावी ॥ ९२ ॥ स्वयें पापात्मा अंतरी । 
पुढिलांची कणव न करी । जेसा हिंसक दुराचारी । परदुःखें शिणेना ॥९३॥ 
दुःख पराव्याचें नेणती । दुर्जन गांजिलेचि गांजिती । श्रम पावतां आनंदती । 
आपुले मनीं ॥ ९४ ॥ स्वदुःखे झुरे अंतरीं । आणी परदुःखें हास्य 
करी । तयास प्राप्त यमपुरी । राजदत झोडिती ॥ ९५ ॥ असो ऐसे मदांध 
बापुडे । तयांस भगवंत कैंचा जोडे । जयांस सुबुद्धि नावडे । पूर्वपातर्केकरूनी 
॥ ९६ ॥ तयास देहाचे अंतीं । गात्रे क्षीणता पावती । आणि जिवलगें 
वोसंडिती । जाणवेल तेव्हां ॥ ९७ ॥ असो ऐसे गुणावेगळे । ते सच्छिष्य 
आगळे । दृढभावार्थे सोहळे । भोगिती स्वानंदाचे ॥ ९८ ॥ जये स्थळीं 
विकल्प जागे । कुळाभिमान पाठीं लागे । ते प्राणी प्रपंचसंगें । हिंपुटी होती 
॥ ९९ ॥ जेणेंकरितां दुःख जालं । तेंचि मनीं टढ धरिले । तेणें गुणें प्राप् 
जालें । पुन्हा दुःख ॥ १०० ॥ संसारसंगें सुख जालें । ऐसें देखिले ना 
ऐकिलें । ऐसें जाणोन अनहित केलें । ते दुःखी होती स्वयें ॥ १०१ ॥ 
संसारीं सुख मानिती । ते प्राणी मूढमती । जाणोन डोळे झांकिती । 
पढतमूर्ख ॥ १०२॥ प्रपंच सुखें करावा । परी कांहीं परमार्थ वाढवावा । परमार्थ 
अवघाचि बुडवावा । हें विदित नव्हे ॥ १०३॥ मागां जालें निरूपण । 
गुरुरिष्यांची वोळखण । आतां उपदेशाचे लक्षण । सांगिजेलळ ॥ १०४ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे दिष्यलक्षणनाम समास तृतीय ॥३॥ 


अंगांत नाहींत, असा मूढ, चंचळ, पतित, विषयासक्त. परन्यून पाहणारा मनुष्य एखाद्या गुख्चा शिष्य झाला म्हणून 
काय़ उपय्रोग ? संसाराचा फजिता व परमाथाची हानि होऊन त्याला जिवलग सोडतात व भगवंत जोडत नाहीं 
(७४-९७ ). असो. कुशिप्यांची गोष्ट पुरी झाली. सत्त्वगुणसंपक्न सच्छिष्य वराग्य व इढ विश्वास ह्या निमेळ . गुणांनी 
स्वानंदसाहळे भोगतात. जेथें विकल्प, कुळाभिमान विषयांचं (ते दुःखद आहेत असा अनुभव आला तरी ) पुनःपुन्हा 
चर्वेण इ० दोष आहेत, ते प्रपंचासक्त जन शेवटीं कष्टो ( हिंपुटी ) होतात. संसार हा आद्यंत इतका दुःखरूप आहे कां त्याच्या 
संगतींत कोणाला सुर झालें असे आम्हीं ऐकिळें नाहीं व पाहिलेंही नाहीं व म्हणून ज्याने हे संसारस्वरूप जाणून डोळेझांक़ 
केली त्याला दुःख झालें तर नवळ काय ? संसार करोत असतांही परमार्थ अगदींच विसरणे ह्यास काय म्हणावें ? 
(९८-१०४). [द० ५, स० ३] 


समास ४ ] सार्थ श्रीदासबोध १३१९ 


॥ श्रीराम ॥ ऐका उपदेशाची लक्षणें । बहुविध कोणकोणें । सांगतां तें 
असाधारणें । परी कांहीं येक सांगों ॥ १॥ बहुतेक मंत्र उपदेशिती । कोणी 
नाममात्र सांगती। येक ते जप करविती । वोंकाराचा ॥ २ ॥ शिवमंत्र 
भवानीमंत्र । विष्णुमंत्र महालक्ष्मीमंत्र । अवधूतमंत्र गणेशमेत्र । मा्तंडमंत्र 
सांगती ॥३॥ मत्स्यकूमवराहमंत्र । नृसिंहमंत्र वामनमंत्र। भागवमंत्र रघुनाथमंत्र । 
कृष्णमंत्र सांगती ॥ ४ ॥ भेरवमंत्र मछारीमंत्र । हनुमंतमंत्र यक्षिणीमंत्र । 
नारायणमंत्र पांडुरंगमंत्र । अघोरमंत्र सांगती ॥ ५ ॥ शोषपंत्र गरुडमंत्र । 
वायुमंत्र वेताळमंत्र । झोटिंगमंत्र बहुधामंत्र । किती म्हणोनि सांगावे ॥ ६॥ 
बाळामंत्र बगळामंत्र । काळिमंत्र केकाळिमंत्र । बटुकमंत्र नाना मंत्र । नाना 
शक्तीचे ॥७॥ पृथकाकारंं स्वतंत्र । जितुके देव तितुके मंत्र । सोपे अवघड 
विचित्र । खेचर दारुण बीजाचे ॥ ८॥ पाहों जातां पृथ्वीवरी । देवांची 
गणना कोण करी । तितुके मंत्र वेखरी । किती म्हणोनि वदवावी ॥ ९ ॥ 
असंख्यात मंत्रमाळा । येकाहूने येक आगळा । विचित्र मागरेची कळा 
कोण जाणे ॥१०॥ कित्येक मंत्री भूतें जातीं । कित्येक मंत्री व्यथा नासती । 
कित्येक मंत्री उतरती । सितें विंचू विखार ॥ ११॥ ऐसे नाना परीचे मंत्री । 
उपदेशिती कणंपात्री । जप ध्यान पूजा यंत्री । विधानयुक्त सांगती ॥१२॥ येक 
शिव शिव सांगती । येक हरि हरि म्हणविती । येक उपदेशिती । विठ्ठल 
विठ्ठल म्हणोनी ॥ १९॥ येक सांगती कृष्ण कृष्ण । येक सांगती विष्ण विष्ण । 
येक नारायण नारायण । म्हणोन उपदेशिती ॥ १४ ॥ येक म्हणती अच्युत 
अच्युत । येक म्हणतो अनंत अनंत । येक सांगती दत्त दत्त । म्हणत जावें 
॥ १५॥ येक सांगती राम राम । येक सांगती 3 3*। येक म्हणती मेघःशाम । 
बहुतां नामीं स्मरावा ॥ १६ ॥ येक सांगती गुरु गुरु । येक म्हणती 
परमेश्वरु । येक म्हणती विभहरु । चिंतीत जावा ॥ १७ ॥ येक सांगती 
ऱ्यामराज । येक सांगती गरुड*वज । येक सांगती अधोक्षज । म्हणत जावें 

नाना मंत्रांचे उपदेश देगारे गुरु अनेक सांपडतात. कोणी प्रणवाचा जप करवितात व कोणी शिव, भबानी, विष्णु, 
गणेश व सूर्य ह्यांचे मंत्र देतात ( ५-२ ). अनक देवतांचे अनक मंत्र आहेत, जितके देव तितके मंत्र आहेत, कांही मंत्र सोपे 
आदत, कांहीं अवघड आहेत, काहींची ( अथडवेदांतील मंत्रांप्रमाणे ) बोजें दारुग आहेत. पृथ्वीवर असंख्य देव आहेत व 
तितकेच असंख्य मंत्र आहेत ( ३-१ ० ), कित्येक मंत्रांनी भूतबाधा जाते, कांडी मंत्र रोगनिवारक आहेत ब कांहीं थंडी, विच, 


सपे उनरविणारे आहेस ( ११ ). असे नाना प्रकारचे मंत्र आहेत. ते कानांत सांगतात व जपध्यानपूजादि विधानेंही करवितात 
(१२ ). हरि-हरांच्य़ा नामांचे अनेक मंत्र सांगतात, शिव-शक्तींच्या अनेक नांवांचे अनेक मंत्र आहेत ( १ ३-२१ ). कोणी 





१३२ सार्थ श्रीदासबोध [ दरक ५ 


॥ १८ ॥ येक सांगती देव देव । येक म्हणती केशव केशव । येक म्हणती 
भार्गव भार्गव । म्हणत जावें ॥ १९ ॥ येक विश्वनाथ म्हणविती । येक 
मछारि सांगती । येक ते जप करविती । तुकाई तुकाई म्हणोनी ॥ २० ॥ 
हें किती म्हणोनि सांगावें । शिवशाक्तीची अनंत नांवें । इच्छेसारिखीं स्वभावें । 
उपदेशिती ॥ २१ ॥ येक सांगती मुद्रा च्यारी । खेचरी भूचरी चाचरी 
अगोचरी । येक आसनें परोपरी । उपदेशिती ॥२२॥ येक दाखविती देखणी । 
येक अनाहत ध्वनी । येक गुरु पिंडज्ञार्न । पिंडक्ञान सांगती ॥ २३॥ येक 
सांगती कर्ममार्ग । येक उपासना मार्ग । येक सांगती अष्टांग योग । नाना 
च्करे ॥ २४ ॥ येक तपें सांगती । येक अजपा निरोपिती । येक तले 
विस्तारिती । तत्वज्ञानी ॥ २५ ॥ येक सांगती सगुण । येक निरोपिती 
निर्गुण । येक उपदेशिती तीर्थाटण । फिरावे म्हणूनी ॥ २६॥ येक महावाक्यें 
सांगती । त्यांचा जप करावा म्हणती । येक उपदेश करिती । सर्वे जद्म म्हणोनी 
॥२७॥ येक शाक्तमार्ग सांगती । येक मुक्तमार्ग प्रति्ठिती । येक इंद्रियपूजन 
करविती । येका भांवे ॥२८॥ येक सांगती वशीकरण । स्तंबनमोहनउन्नाटन । 
नाना चेटकें आपण । स्वयें निरोपिती ॥ २९ ॥ ऐसी उपदेद्यांची स्थिती । 
पुरे आतां सांगो किती । ऐसे हे उपदेश असती । असंख्यात ॥ ३० ॥ ऐसे 
उपदेदा अनेक । परी ज्ञानंविग निरर्थक । येविषयीं असे येक भगवद्धचन ॥३१॥ 


खेचरी, भूचरी, चाचरी व अगोचरी अशा चार मुद्रा आहेत त्या सांगतात. ( मुद्रा म्हणजे बाह्य विषयांवरचं लक्ष उडविण्यासाठीं 
एकविषयीं दृष्टि छाषणे. खेचरी म्ह० अमध्यावरून सतत भाकाशाकडे पाहण; भूचरी म्ह० नासिकाम्रावरून भूमीकडे नजर 
लावणे; चाचरी म्ह० पापण्यांच्या चळून-वळनाने भरमध्यावर पाहणे ; अगोचरी म्ह० अंतरांत पाहण्याची मुद्रा, प्रत्यग्वृत्ति ). 
कोणी देखणीं ( अपूर्व शय ) दाखवितात. कोणी अनाहत ध्वनि सांगतात ( बाहेरून ऐकूं येणारे ध्वनि आघातापासून 
उत्पन्न होतात व देहांतळे ध्वनि आघाताबांचून होतात म्हणून ह्यांना अनाहतध्वनि म्हणतात ). कोणी पिंडझञानाचा 
उपदेश करितात ( २२-२३ ). कोणी कर्ममार्ग व कोणी उपासनामार्ग सांगतात च कोणी अष्टांगयोग सांगतात. 
( योग म्ह० चित्तवृत्तिनिरोध. हा साधण्यासाठी यम, निगम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि 
ह्यांचा क्रमाने अभ्यास सांगतात ) व त्यासाठीं नाना चक्रे सांगतात ( शरीरांत गुदद्वारापासून तों अक्वारंधापर्यंत मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध व अभि ऊर्फ आज्ञा अशीं सहा चक्रे आहेत ); कोणी तप सांगतात, कोणी अजपाजप 
सांगतात ( प्राण्याच्या श्वासोच्छठोसाबरोबर सतत सोहं शब्द उत्पन्न होत असतो त्याला अजपा गायत्री म्हणतात. द. १७, स. 
५ पाहा ) ; कोणी सगुणोपासना देतात, कोणी निर्गुण सांगतात, कोणी तीर्थयात्रा करावयाळा सांगतात. कोणी महावाक्यांचा 
उपदेश करितात ( चार वेदांची ' प्रज्ञानं ब्रह्म! - त्रर्ग्वेद, ' अहं ब्रह्मास्मि ' - यजुर्वेद, ' तत्त्वमसि ! - सामवेद ज “ अय- 
मात्मा ब्रह्म ' - अथबेवेद अशीं हीं चार महावार्क्ये आहेत ). कोणी सर्वब्रह्माया उपदेश करितात; कोणी शाक्तमा्ग ( शक्ति- 
उपासना ) सांगतात, कोणी सुक्तमार्ग सांगतात व कोणी आपळीच आपण पूजा करावयाचा इंद्रियपूजेचा मार्ग सांगतात. ( हीं 
पाखांड मर्ते असून सवंब्रह्ममतांत ह्यांचा समावेश होत असल्यामुळें सवे ब्रह्ममताचे खंडण दासबोधांत पुढें येणार आहे. ) 
कोणी वशीकरण, जारण-मारण, इ. सांगतात असे उपदेशाचे असंख्य प्रकार आहेत ( २४-४० ), तथापि शुद्ध ज्ञानावांचून 
हे सवे निरथेक होत असे स्वतः भगवंताचे सांगणे आहे. आत्मज्ञानासारखे पवित्र दुसरे कांही नाहीं म्हणून आधी आव्मज्ञान 


समास "५ ] सार्थ श्रीदासबोध १३३ 
डड मड जाड हििह््बिं ग्गग्ग हिया 


॥ स्छोक ॥ नानाशास्त्रं पठेललोको नानादैवतपूजनम्‌ । आत्मझानं घिना पार्थ सवकर्म निर्थक ।॥। 
कषैषश्याक्तागमाद्या ये अन्ये च बहवो मताः । अपभ्रंशासमास्ते५पि जीवानां भ्रांतचेतसाम्‌ ।! 
म दि शानेत सदा पवित्रमिदसुत्तमम्‌ ॥ 


या कारणें ज्ञानासमान । पवित्र उत्तम न दिसे आन । म्हणोनी आधी 
आत्मज्ञान । साधिलें पाहिजे ॥२२॥ सकळ उपदेशीं विदोष । आत्मज्ञानाचा 
उपदेश । येविषई जगदीश । बहुतां ठाई बोलिला ॥ ३३ ॥ 

॥ ब्लोक ॥ यस्य कस्य च वरणस्य शानम्‌ देहे प्रतिष्ठितम्‌ । तस्य दासस्य दासो5हे भवे जन्मनि जन्मनि ।॥ 
आत्मज्ञानाचा महिमा । नेणे चतुमुख जह्मा । प्राणी बापुडा जिवात्मा । काये 
जाणे ॥ ३४॥ सकळ तीर्थांची संगती । स्नानदानाची फळश्रुती । त्याहूनि 
ज्ञानाची स्थिती । विदोष कोटिगुणें ॥ ३५ ॥ 


पूथिव्यां यानि तीथोनि स्नानदानेषु यत्फलम्‌ । तत्फलम्‌ कोटिगुणितं त्रह्मजञानसमोपमम्‌ ॥ 


म्हणोनी जें आमक्ञान । तें गहनाहूनि गहन । ऐक तयाचें लक्षण । 
निरोपिजेळ ॥ ३६ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुगिष्यसंवादे उपदेदनाम 
समास चतुर्थ ॥ ४९ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ जंव तें ज्ञान नाहीं प्रांजळ । तंव सर्वे कांहीं निर्फळ । 
क्नानरहित तळमळ । जाणार नाही ॥ १ ॥ ज्ञान म्हणतां वाटे भ्रम । काय 
रे बा असेल वर्म । म्हणोनियां अनुक्रम । सांगिजेलळ आतां ॥ २॥ भूत 
भविष्य वर्तमान । ठाउकें आहे परिच्छिन्न । यासीहि म्हणिजेत ज्ञान । परी 
तें ज्ञान नव्हे ॥ ३ ॥ बहुत केलें विद्यापठण । संगीतशास्र रागज्ञान । 
वेदिक शास्त्र वेदाध्ययन । हेंहि ज्ञान नव्हे ॥ ४॥ नाना व्यवसायांचें ज्ञान । 
नाना दौक्षेचें ज्ञान । नाना परीक्षेचे ज्ञान । हे ज्ञान नव्हे ॥ ५॥ नाना वनितांची 
परीक्षा । नाना सरितांची परीक्षा । नाना मनुष्यांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥६॥ 


वा हीडीव जलोततत लस नयन क तिबिले 300000 क रला 
साधलळें पाहिजे. सवे उपदेशांत आत्मज्ञानाचा उपदेश सुख्य आहे. आत्मज्ञानाचा महिमा चतुर्मुख ब्रह्मदेवाला कळला नाहीं, 
मग सामान्य जीवात्मा काय जाणेल ? ( 'चतुःश्होकी भागवत पाहा. ) सकल तीर्थांच्या खानापेक्षां आत्मश्ञानाच्या गंगेचे खान 
कोटपटीने श्रेष्ठ आहे. आतां गहनांतलें गहन जे आत्मज्ञान त्याचें लक्षण सांगतों. पण ते सांगण्यापूर्वी बहुधा ज्ञानाचा 
निरास करणे अगत्य आहे (३१-३९ ). [द० ५, स« ४] 


जोंवर स्वच्छ ज्ञान झाळें नाहीं तोंवर सर्व व्यथे होय. ज्ञानावांचूत तळमळ थांबावयाची नाहीं. ज्ञान ' म्हणतांच हें 
काय गूढ आहे असं वाटून मनुष्य घोंटाळ्यांत पडण्याचा संभव आहे. ह्याकरितां श्ञानांत कोणत्या गोष्टी येत नाहींत हॅ प्रथम 
सांगून मग ज्ञान कोणतें ते सांगू ( १-२). भूत-भविष्य-वतेमान सांगतां येणें ह्याला ज्ञान म्हणतात पण तें जान नव्हे. पुष्कळ 
विद्या शिकळा, संगीत साहित्य राग शिकला, वेदशास्त्र पढला, वैदिक कर्मात निष्णात झाळा, पण ह ज्ञाम नव्हे (३-४ ). 
अनेकप्रकारच्या उद्योगधंद्यांचे शान, अनेक दीक्षांचें शान, स्त्रोपरोक्षा, पुरुषपरीक्षा, अश्व-गज-परीक्षा, पछ-पक्षिपरीक्षा, भूतपरीक्षा, 


१३४ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ५ 


नाना अश्वांची परीक्षा । नाना गरजांची परीक्षा । नाना श्रापदांची पराक्षी । 
हें ज्ञान नव्हे ॥ ७ ॥ नाना पशूंची परीक्षा । नाना पक्षांची परीक्षा । नाना 
भूतांची परीक्षा । हँ ज्ञान नव्हे ॥८॥ नाना यानांची परीक्षा । नाना वस्त्रांची 
परीक्षा । नाना दास्त्रांची परीक्षा । हे ज्ञान नव्हे ॥९॥ नाना धातूंची परीक्षा | 
नाना नाण्यांची परीक्षा । नाना रत्नांची परीक्षा । हे ज्ञान नव्हे ॥ १०॥ नाना 
पाषाणपरीक्षा । नाना काष्टांची परीक्षा । नाना वायांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे 
॥ ११॥ नाना भूमींची परीक्षा । नाना जळांची परीक्षा । नाना सतेज परीक्षा । 
हें ज्ञान नव्हे ॥ १२॥ नाना रसांची परीक्षा । नाना बीजांची परीक्षा । नाना 
अंकुरपरीक्षा । टें ज्ञान नव्हे ॥ १२॥ नाना पुष्पांची परीक्षा । नाना फळांची 
परीक्षा । नाना वलींची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥ १४ ॥ नाना दुःखांची 
परीक्षा । नाना रोगांची परीक्षा । नाना चिन्हांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे 
॥ १५ ॥ नाना मंत्रांची परीक्षा । नाना यंत्रांची परीक्षा । नाना मुहूर्ताची 
परीक्षा । टें ज्ञान नव्हे ॥ १६ ॥ नाना क्षेत्रांची परीक्षा । नाना ग्रहांची 
परीक्षा । नाना पात्रांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥ १७॥ नाना होणार परीक्षा । 
नाना समयांची परीक्षा । नाना तकांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥१८॥ नाना 
अनुमान परीक्षा । नाना नेमस्त परीक्षा । नाना प्रकार परीक्षा । हें ज्ञान 
नव्हे ॥ १९ ॥ नाना विद्येची परीक्षा । नाना कळेची परीक्षा । नाना 
चातुर्यपरीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥२०॥ नाना शब्दांची परीक्षा । नाला अर्थांची 
परीक्षा । नाना भाषांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥ २१ ॥ नाना स्वरांची 
परीक्षा । नाना वणांची परीक्षा । नाना ठेखनपरीक्षा । टें ज्ञान नव्हे ॥२२॥ 
नाना मतांची परीक्षा । नाना ज्ञानांची परीक्षा । नाना वृत्तीची परीक्षा । हें 
ज्ञान नव्हे ॥ २३ ॥ नाना रूपांची परीक्षा । नाना रसनेची परीक्षा । नाना 
सुगंधपरीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥२४॥ नाना सृष्टींची परीक्षा । नाना विस्तार 
परीक्षा । नाना पदार्थ परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥ २५ ॥ नेमकचि बोलणें । 


यानांची ( वाहनांची ) परीक्षा, वखा-शखपरीक्षा, नानाप्रकारच्या धातूंची, नाण्यांची, रत्नांची, पाषाणांची, काष्ठांचो, वाद्यांची, 
भूमीची, जळांची, हिऱ्या-मोत्यांची, रसांची, बीजांकुरांची, फल-पुप्प-वज्लींची परीक्षा हें ज्ञान नव्हे (५-१). दुःखांची, रोगांची 
च रोगचिन्हांची परीक्षा हें ज्ञान नव्हे, मंत्रयंत्रांची परीक्षा हें ज्ञान नव्हे. क्षेत्रांची, ग्रहांची व पात्रांची परीक्षा हे ज्ञान नव्हे, 
ज्योतिष, समयक्तता, तर्कपटुःब, नानाविद्या, कळा-कुसरी, चातुर्य हे ज्ञान नव्हे. शब्दवेध- नानाभाषांचे ज्ञान हे ज्ञान नव्हे. स्वर- 
परीक्षा, वरणपरीक्षा, लेखनपरीक्षा, नानामतपरीक्षा, अनेक शाखांच्या ज्ञानांची परीक्षा, वृव्तिपरीक्षा, रूप-रस-गंघ ह्या विषयांची 
परीक्षा, जारज-अंडजादि चतुर्विध सष्टींची परीक्षा, नाना पदाथांची परोक्षा, समयसुच्कता, शीघकवित्व हे सवे कांहीं 





समास "५ |] सार्थ श्रीदासबोध १२५ 


तत्काळचि प्रतिवचन देणें । शीप्रचि कवित्व करणें । हें ज्ञान नव्हे ॥ २९ ॥ 
नेत्रपालबी नादकळा । करपालवी भेदकळा । स्वरपालवी संकेतकळा । हें 
ज्ञान नव्हे ॥ २७ ॥ काब्यकुराळ संगीतकळा । गीत प्रबंध नृत्यकळा । सभा- 
चातुर्य दाब्दकळा । हैं ज्ञान नव्हे ॥ २८ ॥ वाग्विलास मोहनकळा । रम्य 
रसाळ गायनकळा । हास्य विनोद कामकळा । हैं ज्ञान नव्हे ॥ २९ ॥ नाना 
लाघवें चित्रकळा । नाना वादे संगीतकळा । नाना प्रकारें विचित्र कळा । 
हें ज्ञान नव्हे ॥२०॥ आदिकरूनि चौसष्ट कळा । याहि वेगळ्या नाना कळा । 
चौदा विद्या सिद्धि सकळा । हें ज्ञान नव्हे ॥ २१ ॥ असो सकळ कळाप्रवीण। विद्या 
मात्र परिपूर्ण । तरी ते कोशल्यता परी ज्ञान । म्हणोंचि नये ॥ ३२॥ हें ज्ञान 
होयेसें भासे । परंतु मुख्य ज्ञान तें अनारिसें । जेथें प्रकृतीचें पिसे । समूळ 
वाव ॥ ३३ ॥ जाणावें दुसऱ्याचें जीवींचें । हें ज्ञान वाटे साचें । परंतु हें 
आममज्ञानाचें । लक्षण नव्हे ॥ ३४९ ॥ माहानुभाव महाभला । मानसपूजा 
करितां चुकला । कोणी येकें पाचारिला । ऐसें नव्हे म्हणोनी ॥ २५ ॥ ऐसी 
जाणे अंतरस्थिती । तयासि परम ज्ञाता म्हणती । परंतु जेणें मोक्षप्राप्ती । 
तं हे ज्ञान नव्हे ॥ ३६॥ बहुत प्रकारींची ज्ञानें । सांगों जातां असाधारणें । 
सायुज्यप्रापि होये जेणें । तें ज्ञान वेगळें ॥ ३७ ॥ तरी तें केसे आहे ज्ञान | 
समाधानाचे लक्षण । ऐसें हें विशद करून । मज निरोपावें ॥ ३८॥ ऐसें शुद्ध 
ज्ञान पुसिलें । तें पुढिले समासी निरोपिळें । श्रोता अवधान दिघलें । 
पाहिजे पुढें ॥ २९॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे बहुधाक्ञाननाम समास 
पंचम ॥ ५ ॥ 





खरं ज्ञान नाहीं ( १'५-२६ ). नेत्रपाळवी, करपाळवी, स्वरपालवी, नाना नादांचें, संकेतांचे व भेदाचे ज्ञान, काव्यकोशल्य, 
गीत-नृत्यादि कळा, सभाचातुर्य, वाग्विलास, मोहनीशक्ति, गायनकळा, हास्य-विनोदादि चतुरता, चित्रकळा, नाना प्रकारची 
लाघधवें - थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे चोदा विद्या व चौसष्ट कला व त्यांच्या सिद्धि हे कांहीं ज्ञान नाहीं. सकळकलाप्रवीण 
व सकलळविद्यापारंगत होणें हे कोंशल्य आहे, पण हें ज्ञान नव्हे ( २७-३२ ). हॅ ज्ञान असं वाटते. पण शुद्ध ज्ञान ते वेगळेच 
आहे, जेथें प्रकृति व तिचे काय सारं लय पावते तं खरं क्षान होय. दुसऱ्याचे मनोगत जाणणे हें आत्मज्ञानाचे लक्षण नाहीं 
(९३-३४ ). कोणी एक महाद्मा मानसपूज्ञा करितांना कोठ चुकळा वब दुसऱ्या कोणी एकानें तेथे येऊन अंतशोनाने 
: तुम्हीं येथें चुकलां ' असे जाणून त्यास स्पष्ट सांगितळें तरी ह्या अंत्ञानाला आत्मज्ञान म्हणतां येत नाहीं. अशा 
पुरुषाला परसज्ञाता म्हणून कोक समजोत, पण हें ज्ञान कांहों मोक्ष देणार नाहीं. अशीं अनेक प्रकारची असाधारण जाने 
जगांत आहेत, पण सायुज्यता देणारं शुद्ध ज्ञान तें वेगळेच आहे. अखंड समाधान देणारे ते आुद्धज्ञान कोणतं ते आतां सांगू 
(४५-४९). [द० ५, स« '५ ] 


१३६ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ५ 


॥ श्रीराम ॥ ऐक त्ञानाचें लक्षण । ज्ञान म्हणिजे आत्मज्ञान । पाहावे 
आपणासे आपण । या नांव ज्ञान ॥ १ ॥ मुख्य देवास जाणावें । 
सत्यस्वरूप वोळखावें । नित्यानित्य विचारावे । या नांव ज्ञान ॥ २॥ जेथें 
हृश्य प्रकृति सरे । पंचभूतिक वोसरे । समूळ द्रेत निवारे । या नांव ज्ञान 
॥ ३ ॥ मनबुद्धिअगोचर । न कळे तर्काचा विचार । उलेख परेहूनि पर । 
या नांव ज्ञान ॥ ९॥ जेथें नाहीं दश्यभान । जेथें जाणीव हें अज्ञान । विमळ 
शुद्ध स्वरूपत्नान । यास बोलिजे ॥ ५ ॥ सर्वसाक्षिणी अवस्था तुर्या । त्तान 
ऐसें म्हणती तया । परी तें जाणिजे वायां । पदार्थज्ञान ॥ ६॥ दृश्य पदार्थ 
वोळखिजे । त्यास पदार्थज्ञान बोलिजे । शुद्ध स्वरूप जागिजे । या नांव 
स्वरूपत्तान ॥ ७ ॥ जेथें सवाचे नाहीं ठाईचें । तेथें सर्वसाक्षित्व केचे । 
म्हणोनि शुद्ध ज्ञान तुर्येचें । मानूचि नये ॥ ८ ॥ ज्ञान म्हणिजे अद्वेत । 
तुर्या प्रत्यक्ष दवेत । म्हणोनि शुद्ध ज्ञान तें सतंत । वेगळेंचि असे ॥९॥ 
ऐक शुद्ध ज्ञानाचे लक्षण । शुद्ध स्वरूपचि आपण । या नांव शुद्ध स्वरूप- 
ज्ञान । जाणिजे श्रोतीं ॥ १० ॥ महावाक्य-उपदेश भला । परी त्याचा जप 
नाहीं बोलिला । तेथीचा तो विचाराचे केला । पाहिजे साधर्के ॥ ११ ॥ 
महावाक्‍्य-उपदेशसार । परी घेतला पाहिजे विचार । त्याच्या जपें अंधकार । 
न फिटे भ्रांतीचा ॥ १२॥ महावाक्‍्याचा अर्थ घेतां । आपण वस्तुचि तत्वतां । 
त्याचा जप करितां वृथा । सीणाचे होय ॥ १३ ॥ महावाक्‍्याचें विवरण । हें 
मुख्य ज्ञानाचें लक्षण । शुद्ध लक्ष्यांदे आपण । वस्तुच आहे ॥ १९॥ 
आपला आपणासि लाभ । हें ज्ञान परम दुलभ । जें आदिअंतीं स्वयंभ । 


आतां झुद्ध ज्ञानाचे लक्षण ऐक. ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान, आपणांस आपण पाहावें द्याचे नांव ज्ञान. सुर्य देवास 
जाणावे, म्ह० नित्यानित्यविचारानें अनित्याचचा त्याग करून नित्य शाश्वत स्वस्वरूप ओळखावे ह्याचे नांव जान. द्य प्रकृतीचा 
जेथें लय होतो, पंचभूतिक नाहींस होतें व संपूर्ण द्वेत नष्ट होतें ते ज्ञान. मन-बुद्धि जेथें पोहोंचत नाहींत, तके जेथून मागें 
सरतो, व र्जे परावाणीच्या पलीकडे आहे असं म्हटलें जातें ते ज्ञान. जेर्थ दृश्याचे भानही उरत नाहों, जेथें मी बह्वारूप 
आहें ही जाणीवही अज्ञानाचे लक्षण म्हणून समजली जाते, त्या झुद्ध स्वरूपालाच * ज्ञान ' ही संज्ञा आहे ( १-५). 
सवंसाक्षिणी तु्योवस्थेलाच ज्ञान म्हणतात, पण हो अवस्था अगर,बत्ति पदार्थज्ञानांत येते, तें शुद्ध ज्ञान नव्हे. हृदय पदार्थ जाणणे 
झ्यार्चे नांव पदार्थज्ञान व शुद्ध स्वरूप जाणणें ह्याचें नांव स्वरूपज्ञान. जेथें कांहींच ठिकाणावर नाहीं ( अरे जें झाळेंचि नाहीं ) 
तेथें ' सर्वे ' कोठचें व त्याचे * साक्षित्व ' कोठचें ? म्हणून तुर्येला ज्ञान म्हणतां नये. ज्ञान म्ह० अठ्ठेत व तुर्या तर प्रत्यक्ष 
द्वैत ( कारण तेथें कांहीं इइ्य व त्याचा दशा असा भेदभाव असतो ), म्हणजे शुद्ध ज्ञान साक्षिस्बाहून वेगळे आहे. शुद्ध एक 
स्वरूप असल्यामुळे शुद्ध ज्ञान म्हणून स्वरूपज्ञान होय ( ६-१० ), ' तत्त्वमसि ' ह्या महावाक्‍्याचा उपदेश योग्य आहे, 
पण त्याचा साधकाने विचार करावयाचा आहे, जप कराबयास कोठे सांगितलें नाहीं. त्याचा अथे मनांत घेतां आपण वस्तुः्च 
आहोंत. त्याचा जप केल्यास वृथा शीण मात्र होतो. महावाकषयाचें विवरण हे ज्ञानाचे सुख्य लक्षण आहे, व महावाक्षयाचां 
लक्ष्यांा पाहतां आपण परबह्मच आहोंत. स्वरूपाच्या लाभापेक्षां ज्ञान दुखरे कोणते ? अनादि स्वयंसिद्धवस्तुच आपण 





समास ६ ] सार्थ श्रीदासबोध १३७ 


स्वरूपचि स्वयें ॥ १५ ॥ जेथून हें सर्वही | की प्रगट । आणी सकळही जेथें 
आटे । ते ज्ञान जालियां फिटे । भ्रांति बंधनाची ॥ १६ ॥ मतें आणी 
मतांतरें । जेथें होती निर्विकारें । अति सूक्ष्म विचारें । पाहातां ऐक्य ॥१७॥ 
जें या चराचराचें मूळ । शुद्ध स्वरूप निर्मळ । या नांव ज्ञान केवळ । 
वेदांतमतें ॥ १८ ॥ शोधितां आपलें मूळ स्थान । सहजचि उडे अक्ञान । 
या नांव म्हणिजे नह्मज्ञान । मोक्षदायेक ॥ १९॥ आपणासि वोळखो जातां । 
आंगीं बाणे सर्वज्ञता । तेणें येकदेसी वार्ता । निदोष उडे ॥ २० ॥ मी कोण 
ऐसा होत । धरून पाहातां देहातीत । अवलोकितां नेमस्त । स्वरूपचि होये 
॥ २१॥ असो पूर्वी थोर थोर । जेणें ज्ञानें पेळपार । पावले ते साचार । 
ऐक आतां ॥ २२ ॥ न्यास वसिष्ट महामुनी । शुक नारद समाधानी । 
जनकादिक महाक्ञानी । येणेंचि ज्ञानें ॥ २१ ॥ बामदेवादिक आडि | 
वाल्मीक अत्रि कषीशवर । शोनिकादि अध्यात्मसार । वेदांतमते ॥ २४९ ॥ 
सनकादिक मुख्यकरूनी । आदिनाथ मीन गोरक्षमुनी । आणीक बोलतां 
वचनीं । अगाध असती ॥ २५ ॥ सिद्ध मुनी महानुभाव । सकाळांचा जो 
अंतर्भाव । जेणें सुखें महादेव । डुलत सदा ॥ २६ ॥ जें वेदशास्त्रांचें सार । 
सिद्धांतधादांतविचार । ज्याची प्राप्ति भाग्यानुसार । भाविकांस होये ॥ २७ ॥ 
साधु संत आणी सजन । भूत ह वर्तमान । सर्वत्रांचे गह्य ज्ञान । तें 
सांगिजेळ आतां ॥ २८ ॥ तीर्थे ब्रतें तपें दाने । जें न जोडे धुम्रपानें । 
पंचामी गोरांजनें । जें प्राप्त नव्हे ॥ २९ ॥ सकळ साधनांचें फळ । त्नानाची 
सीगचि केवळ । जेणें संगायाचें मूळ । निःदोष. तुटे ॥ ३० ॥ छपन्न भाषा 
आहोत. हा लाभ परम दुलेभ होय. जेथून हा सारा विश्वाकार संभवतो व जेथे लय पावतो ते ज्ञान झाल्याबरोबर सकल 
बंध सुटतात, मर्ते मतांतरे तेथें निर्विकार होतात. अतिसूक्ष्म विचाराने पाहतां तेथें ऐक्यच आहे. ह्या चराचराचें मूळ विमल- 
बह्य आहे, त्याळाच वेदांतांत ज्ञान म्हणतात. ह्या आपल्या मूळ स्थानाला ( जुन ठेवणें ) शोधता सहजच अज्ञान मावळते व 
स्वस्वरूपाच्य़ा ळाभाळाच बह्मज्ञान म्हणतात, आपछी आपणास पूणे ओळख झाली कीं सवेजता सहज आपण होऊन वरिते 
व त्यामुळें एकदेशीपणाच्या सर्व गोष्टी मागे पडतात. मो कोण म्हणून शोध घेतां-घेतां आत्मस्वरूपाची प्राप्ति होते 
( १५-२५ ). पूर्वी व्यास, वसिष्ठ, नारद, जनक, वामदेव, वाल्मीकि, अत्रि, छुक, शोनक, सनकादिक, आदिनाथ, मीन 
( मत्स्यंद्रनाथ ), गोरक्षनाथ इ ० अनेक थोर-थोर सिद्ध सुनि ह्याच ज्ञानाने धन्य झाळे; महादेव ह्याच शानानंदार्न डोळत 
आहेत, वेद, शास्त्र, गुरूपचीति व आत्मानुभव ह्या सर्वाचे सार हेंच होय, भाविकांस भाग्यानुसार ह्याचा लाभ होत असतो, 
मार्गे झाळे, आतां आहेत, पुढें होणार अशा त्रिकाळींच्या संतमहंतांचें गुह्यज्ञान हेंच होय ( २२-२८ ), तीथेबत, तप, दान 
पस्रपान ( धूर पिऊन तप करणें ), पंचाशिसाधन ( चार बाजूला अभि पेटवून ब मस्तकावर सूयीचा ताप घेऊन केळेळें तप) 


गोरांजन ( स्वतःस जाळून घेणें ) इ ० साधनांनी जं प्रास होत नाहीं असं हे घुड्ान आहे. सर्व साधनांचे फळ ज जानार 
अंतिम असे हे आत्मज्ञान आहे. हें झाळें असतां सब संशय वूर होतात. छपन्न भाषांतील सवे थोर ग्रंथ ब वेदांतादि सकळ 


१३८ साथ श्रीदासबोध [ दशक ५ 


तितुके ग्रन्थ । आदिकरून वेदांत । या इतुकियांचा गहनार्थ । येकचि असे 
॥ ३१ ॥ जें नेणवे पुराणीं । जेथें सिणल्या वेदवाणी । तेचि आतां येचि 
क्षणीं । बोधीन गुरुक्ृपें ॥ २२॥ पाहिलें नस्तां संस्कृती । रीग नाहीं 
मऱ्हाष्ट ग्रन्थीं । हृदई वसल्यां कृपामूर्ती । सटुरु स्वामी ॥ ३२ ॥ आतां 
नलगे संस्कृत । अथवा ग्रन्थ प्राकृत । माझा स्वामी कृपेसहित । हदई 
वसे ॥ ३४ ॥ न करितां वेदाभ्यास । अथवा श्रवणसायास । प्रेत्नंविण 
सोरस । सटरुक्रपा ॥ २५॥ ग्रन्थ मात्र मऱ्हाष्ट । त्याहून संस्कृत श्रेष्ठ । त्या 
संस्क्रतामध्ये स्पष्ट । थोर तो वेदांत ॥ २६॥ त्या वेदांतापरतें कांहीं । सर्वथा 
श्रेष्ठ नाहीं । जेथें वेदगर्भ सर्वही । प्रगट जाला ॥ ३७॥ असोएऐसा जो 
वेदांत । त्या वेदांताचाहि मथितार्थ । अति गहन जो परमार्थ । तो तूं ऐक 
आतां ॥ ३८॥ अरे गहनाचेंही गहन । तें तूं जाण सदुरुवचन । सटुरुवचनें 
समाधान । नेमस्त आहे ॥ २९॥ सदुरुवचन तोचि वेदांत । सटुरुवचन 
तोचि सिद्धांत । सटुरुवचन तोचि धादांत । सप्रचीत आतां ॥ ४०॥ जें 
अत्यंत गहन । माझ्या स्वामींचे वचन । जेणें माझें समाधान । अत्यंत जालं 
॥ ४१ ॥ तें हें माझें जीवींचें गुज । मी सांगेन म्हणतों तुज । जरी अबधान 
देसी मज । तरी आतां येचि क्षणीं ॥ ९२॥ शिष्य म्लानवदनें बोठे । धरिले 
सदृढ पाउले । मग बोलों आरंभिलें । गुरुदेवें ॥ ४३ ॥ अहं नह्मास्मि 
महावाक्य । येथींचा अर्थ अतर्क्य । तोही सांगतों ऐक्य । गुरुरिष्य जेथें 
॥ ०४ ॥ ऐक रिष्या येथींचें वर्म । स्वयें तूंचि आहेसि ज्म । येविषई संदेह 
भ्रम । धरुंचि नको ॥४५॥ नवविधा प्रकारे भजन । त्यांत मुख्य आत्मनिवेदन । 
तें समग्र प्रकारे कथन । कीजेलळ आतां ॥ ४६॥ निर्माण पंचभूते इये । 
कल्पांती नासती यथान्वये । प्रकृतिपुरुष जिये । तेही जदह्य होती ॥ ४७ ॥ 


शास्त्रे ह्यांचे रहस्य हें एकच आहे. वेद-पुराणं जेथे थकलीं तं रहस्य मी गुरुळूपेनं सांगतों. संस्कृत ग्रंथांत माझा प्रवेश झाला 
नाहीं व मराठी ग्रंथ मीं पाहिले नाहोंत, तथापि दयाळु श्रीगुरू माझ्या हृदयांत वसले आहेत. आतां संस्कृत प्राकृत कांहीं 
नको, स्वामी कृपावंत माझ्या हृदयांत आहे. मी वेदाभ्यास केला नाहीं, कोठें श्रवणाचे कष्ट घेतले नाहींत, माझ्या प्रयस्ना- 
वांचून गुरुप्रसाद जोडला आहे. मराठी ग्रंथ सरस आहेत. संस्कृतवाणी मराठीपेक्षा श्रेष्ठ आहे, संस्कृतांतही वेदांत श्रेष्ठ, वेदरहस्य 
ज्यांत प्रगाट झाळं आहे त्या चेदांतापेक्षां कोणतंही शास्त्र श्रेष्ठ नाहो. वेदांताचाही अक असा हा परमार्थ आहे. गहनांतही 
गहन असे सदुरूवचन आहे, व त्याने माझें समाधान झालें आहे. वेदांत, सिद्धांत, घादांत सवे कांहों सहुरुवचन आहे. 
असें तें माझ्या जीदींचे गुज मो आतां सांगतों ( २९-४३ ). ' अहं बह्मास्म ' म्ह० मी बह्म आहे ह्या महावाक्याचा 
विचार तकोनें कळणे कठिण आहे. तो गुरु-शिष्यांच्या एकांतांतला प्रकार सांगतों. मुरु सांगतात -' शिष्या ! तुच स्वतः 
ब्रह्मस्वरूप आहेस ह्याविषयी संदेह घरू नकोस. नवविधा भजनांतळें सुख्य भजन म्हणजे आत्मनिवेदन होय. हीं पंचभूते 
कल्पांती यथान्वय ( त्यांच्या संबंधाप्रमाण अथात्‌ उलट क्रमाने; प्रथ्वी आपांत इ० प्रकार ) नष्ट होतात व तीं ज्यांपासून 





समास ६ ] सार्थ श्रीदासबोध १३९ 


न 
टृश्य पदार्थ आटतां । आपणहि नुरे तत्वतां । ऐक्यरूपें ऐक्यता । मुळींच 
आहे ॥ ९८ ॥ सृष्टीची नाहीं वार्ता । तेथें मुळींच ऐक्यता । पिंडनह्यांड पाहा 
जातां । दिसेल कोठें ॥४९॥ ज्ञानवद्वी प्रगटे । तेणें हृश्यकेर आटे । तदाकारें 
मूळ तुटे । भिन्नत्वाचें ॥ ५०॥ मिथ्यतें वृत्ति फिरे। तों दृश्य असतांच वोसरें । 
सहजचि येणें प्रकारें । जालें आत्मनिवेदन ॥ ५१॥ असो गुरूचे ठाई अनन्यता । 
तरी तुज कायपी रे चिंता । वेगळेपणें अभक्ता । उरोंचि नको ॥ ५२॥ आतां 
हेंचि हढीकरण । व्हावया करीं सटुरुभजन । सदुरुभजनें समाधान । नेमस्त 
आहे ॥ ५३॥ या नांव दिष्या आत्मज्ञान । येणें पाविजे समाधान । भवभयाचें 
बंधन । समूळ मिथ्या ॥ ५४ ॥ देह मी वाटे ज्या नरा । तो जाणावा 
आत्महत्यारा । देहाभिमानें येरझारा । भोगिल्याच भोगी ॥ ५५॥ असो चहूं 
देहावेगळा । जन्मकर्मासी निराळा । सकंळ आबाळगोबळा । सबाह्य तूं 
॥ ५६ ॥ कोणासीच नाहीं बंधन । भ्रांतिस्तव भुलले जन । दृढ घेतला 
देहाभिमान । म्हणोनियां ॥ ५७॥ शिष्या एकांती बैसावे । स्वरूपी विश्रांतीस 
जावें । तेणें गुणें र॒ढावे । परमार्थ हा ॥ ५८ ॥ अखंड घडे श्रवण मनन । 
तरीच पाविजे समाधान । पूर्ण जालिया बह्मज्ञान । वैराग्य भरे आंगीं ॥५९॥ 
शिष्या मुक्तपणे अनर्गळ । करिसी इंद्रियें बाष्कळ । तेणें तुझी तळमळ । 
जाणार नाहीं ॥ ६० ॥ विषई वैराग्य उपजलें । तयासीच पूर्ण ज्ञान जालें । 
मणी टाकितांचि लाधलें । राज्य जेवीं ॥ ६१ ॥ मणी होतां सीगटाचा । 
लोभ धरूनियां तयाचा । मूर्खपणें राज्याचा । अव्हेर केला ॥ ६२॥ ऐक 





झालीं ते प्रकाति-पुरूषही ब्रह्मांत कीन होतात. सारें इइ्य विवेकार्ने आटलें कीं दृष्टा ' अहं ' ही उरत नाहीं. कां कीं ब्रह्माहून 
तो मुळींच भिन्न नाहीं, त्यांचं मूळर्चेच ऐक्य आहे. सृष्टि म्ह, दृश्य उडाळें कीं ऐक्य मूळचच आहे. त्या ऐक्याच्या बाजूने 
पाहतां पिंड-बह्मांड आहच कोठें ? ज्ञानाझि पेटछा कीं दृश्याचा केर भस्म होऊन जातो. तात्पर्य, ब्रह्माशीं तदाकारता झाली 
कॉ भिन्नत्व गेळें. हव्य सृष्टि मिथ्या आहे, हें जाणून वृत्ति माघारळी कीं दृइय असूनही नलल्यासारखेंच आहे. झड 
स्वरूप हेंच गुरूपद आहे त्याशीं अनन्य हो, त्याहून वेगळा उरू नकोस. हा निश्चय सद्दुरुभजनानें दढ कर. आत्मज्ञान हे 
होय. तेथें भव कोठचा व बंघन कोठचें ? * अहं ब्रह्मास्मि ' ह्याचा अनुभव असा आहे. ”' ( ४४-५४ ). गुरु आणखी 
म्हणतात :-'“ मी ब्रह्म ' ह्या अनुभबार्ने जलं जीवार्चे साफल्य होतें, तसं मी देह म्हटल्याने त्याचे पतन होत. देहाभिमानी 
जीव आत्मघातकी होय, तो जल्म-्त्यु पुनःपुन्हा भोगतो. शिष्य! तूं चारही देहांच्या पळीकडचा आहेस, जन्म-कर्माचा तुझा 
संबंध नाहीं. तूं सवाच्या आंत-बाहेर भरलेलं अह्माच आहेस. जोव भ्नांतीमुळें आपणांस बध समजत आहत, तस्वतः कोणीच 
बद्ध नाहीं. तूं एकांती बसून स्वस्वरूपीं विश्रांतिसुक्ध भोगूं काग म्हणजे हा परमार्थ इढ होत जाईल. अखंड श्रवण-मननाने 
समाधान होतें, ब अह्मज्ञान पूर्ण झाल्यावर नको म्हणतां वैराग्य अंगीं जडते. तूं ' मी सुक्त आहें ' असे समजून स्वेच्छ 
वागून इंद्रिये विषयांकडे सोडशीळ तर तुझी तळमळ जाणार नाहीं. एखाद्या शिंगाच्या क्षुद्ठ मण्याच्या लोभाने राजाने राज्य 


१४० सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ५. 
की कोर 


ठिष्या सावधान । आतां भविष्य मी सांगेन । जया पुरुषास जें ध्यान । 
तयासि तेंचि प्राप्त ॥ ६३॥ म्हणोनि जे अविद्या । सांडून धरावी सुविद्या । तेणें 
गुणें जगडंद्या । पाविजे सीघ्र ॥ ६४ ॥ सन्निपाताचेनि दुःखें । भयानक दृष्टीस 
देखे । ओषध घेतांचि सुखे । आनंद पावे ॥ ६५ ॥ तेसें अज्ञानसन्निपातें । 
मिथ्या दृष्टीस दिसतें । क्ञानओषध घेतां तें । मुळींच नाहीं ॥ ६६ ॥ मिथ्या 
स्वम्ने वोसणाला । तो जाग्रतीस आणिला । तेणें पूर्वदह्या पावला । निर्भय 
जे ॥ ६७ ॥ मिथ्याच परी सत्य वाटलें । तेणें गुणें दुःख जालें । मिथ्या आणी 
निरसलें । हें तों घडेना ॥ ६८ ॥ मिथ्या आहे जाग्रतासी । परी वेढा 
लाविलें निद्रिस्तासी । जागा जालियां तयासी. । भयाचि नाहीं ॥ ९९ ॥ परी 
अविद्याझोंप येते भरें। भरे सवांगीं काविरें । पूर्ण जाग्रती श्रवणद्वारें । मनन 
करावी ॥ ७० ॥ जाग्रतीची वोळखण । ऐका तयाचें लक्षण । जो विष 
विरक्त पूर्ण । अंतरापासुनी ॥ ७१ ॥ जेणें विरक्तीस न यावें । तो साधक 
ऐसें जाणावें । तेणें साधन करावें । थोरीव सांडुनी ॥ ७२॥ साधन न मने 
जयाला । तो सिद्धपणें बद्ध जाला । त्याहूनि मुमुक्ष भला । क्ञानाधिकारी 
॥ ७२३ ॥ तंव रिष्यें केला प्रश्न । केसें बद्धमुमुक्षाचें लक्षण । साधक सिद्ध 
वोळखण । केसी जाणावी ॥ ७० ॥ याचें उत्तर श्रोतयांसी । दिधले पुढिलीये 
समासी । सावध श्रोतीं कथेसी । अवधान द्यावें ॥ ७५ ॥ इति श्रीदासबोधे 
गुरुशिष्यसंवादे शुद्धज्ञाननिरूपणनाम समास षष्ठ ॥६॥ 





गमवावे त्याप्रमाणे क्षुद्र विषयांच्या भरी भरून आत्मसमाधान सोडूं नकोस. ज्याचें ध्यान करावें तच प्राप्त होतें असा 
नियम आहे, अविद्येचें ( संसाराचें ) ध्यान करावयाचें सोडून ग्रह्मविद्येचा खंग करावा म्हणजे बह्मपदप्रासि होहेळ (५५- 
६४ ). अंग्रांत फणफणून ताप भरला कीं दृष्टीला भयावह प्रकार दिसून मनुष्य भिऊन जातो, पण औषध पोहोंचून ताप 
उतरला कों सुख पावतो, त्याप्रमाणे अज्ञानज्वरामुळें मिथ्य़ा सृष्टि दृष्टोलळा दिसून खरोशी वाटते, पण ज्ञानाचे औषध 
मिळाले कीं सृष्टि दष्टिलमोर ठरतच नाहीं. मिथ्य स्वमासुळें भ्याठेल्या मनुष्यास जागं केळें कों पूर्ण निभय होतो. मिथ्या 
सृष्टि सत्य वाटल्यासुळेंच तिच्या संगाने दुःख होते, तो सत्य वाटते तोंवर तिचा निरास होत नाहीं. जागृत झालेल्या 
पुरुषास स्वझ मिथ्या वाटते, पण निद्रितास ते भ्रमांत पाडतेंच, जागृति आल्यावर तो निर्भयता पावतो. तशी ही 
अविथयेच्या निद्रेची झांपड डोळ्यांवर आहे तोंवर जीव भयाने व्याप्त असतो, म्हणून श्रवण-मननदह्वाराने जाग्रतोस यावें 
( ६५-७० ). जायूताचीं लक्षर्णे सांगतों. जाग्रूत पुरुष मनापासून विषयांविषयीं बिरक्त अलतो. जो विरक्त झाला नाहीं 
त्यानें अभिमान सोडून साधन करावें. विरक्त नसून साधनही ज्याला करवत नाहीं तो स्वतःस सिद्ध समजत अलला तरी 
त्याचे हं समजणेंच त्याला मोठें घातक अले बेघन होते. ' सिद्धपणें बद ' अशापेक्षां सुमुक्ष बरा, कां कीं तो ज्ञानाचा 
अधिकारी असतो. आतां ओघानेच आळे म्हणून बद्ध, मुसुक्ष, साधक, सिद्ध ह्यांना ओळखावयाच्या खुणा सांगतों. 
(७१-७५). [द० ५, स० ६ ] 


समास ७ ] सार्थ श्रीदासबोध १४१ 


॥ श्रीराम ॥ सृष्टी जे कां चराचर । जीव दाटले अपार । परी ते अवघे 
चत्वार । बोलीजेती ॥ १ ॥ ऐक तयांचें लक्षण । चत्वार ते कोण कोण । 
बद्ध मुमुक्ष साधक जाण । चोथा सिद्ध ॥२॥ यां चोघांविरहित कांहीं । 
सचराचरीं पांचवा नाहीं । आतां असो हें सर्वही । विशद करूं ॥३॥ बद्ध 
म्हणिजे तो कोण । केसें मुमुक्षाचें लक्षण । साधकसिद्धवोळखण । केसी 
जाणावी ॥ ४ ॥ श्रोतीं व्हावें सावध । प्रस्तुत ऐका बद्ध । मुमुक्ष साधक 
आणि सिद्ध । पुढें निरोपिले ॥ ५ ॥ आतां बद्ध तो जाणिजे ऐसा । 
अंधारींचा अंध जेसा । चक्षुविण दाही दिशा । शून्याकार ॥ ६॥ भक्त ज्ञाते 
तापसी । योगी वीतरागी संन्यासी । पुढें देखतां दृष्टीसी । येणार नाहीं ॥ ७॥ 
न दिसे नेणे कमांकर्म । न दिसे नेणे धमांधर्म । न दिसे नेणे सुगम । परमार्थ- 
पंथ ॥ ८ ॥ तयास न दिसे सच्छास्र । सत्संगति सत्यात्र । सन्मार्ग जो 
कां पवित्र । तोही न दिसे ॥ ९॥ न कळे सारासारविचार । न कळे स्वघर्म- 
आचार । न कळे केसा परोपकार । दानपुण्य ॥ १० ॥ नाहीं पोटीं भूतदया । 
नाहीं शुचिष्मंत काया । नाहीं जनासि निववावया । वचन खद ॥ ११॥न 
कळे भक्ति न कळे ज्ञान । न कळे वैराग्य न कळे ध्यान । न कळेमोक्षन कळे 
साधन । या नांव बद्ध ॥ १२॥ न कळे देव निश्चयात्मक । न कळे संतांचा 
विवेक । न कळे मायेचें कोतुक । या नांव बद्ध ॥ १२॥ न कळे परमार्थाची 
खूण । न कळे अध्यात्मनिरूपण । न कळे आपणासि आपण । या नांव 
बद्ध ॥ १४ ॥ न कळे जीवाचे जन्ममूळ । न कळे साधनाचे फळ । न कळे 
तत्वता केवळ । या नांव बद्ध ॥ १५॥ न कळे केसें तें बंधन । न कळे 
मुक्तीचे लक्षण । न कळे वस्तु विलक्षण । या नांव बद्ध ॥ १६॥ न कळे 
शास्त्राथे बोठिला । न कळे निजस्वार्थ आपुला । ज्ञ कळे संकट्पें बांधला । 


ह्या सष्टोमध्ये अनंत जीव आहेत. त्यांचे बद्ध, सुसुक्ष, साधक व सिद्ध असे चार वग होतात, पांचवा प्रकार नाहीं. आतां ह्या 
चौघांचीं लक्षणे क्रमाने सांगतों, आधीं बड घेऊं (१-'५).अंध असून अंघारांत 'चाळणाऱ्या मनुष्याला दशदिश्ञा जशा छुन्य असतात 
तसा बद्ध असतो. भक्त, शञाते, तापसी, योगी, विरक्त , संन्यासी हे त्याच्या डोळ्याला दिसतच नाहींत. कमे ब अकरम, 
धर्म व अधमे हे त्याला दिसत नाहींत. सुरगाम परमार्थ मार्गही त्याळा दिसत नाहीं. सच्छासतर, स्संग, सत्पात्र ( सजजन ), 
सन्मार्ग ह्यांतळें त्याला कांहींच दिसत नाहीं. बद्धाळा सारासारविचयार कळत नाहीं, स्वघमांचार ठाऊक नाहीं, दान, पुण्य, 
परोपकार हे तो कांहीं जाणत नाहीं. पोटीं भूतदया नाहीं, शुचिभूतता नाहीं, जनांस सुस्त होहेल असं सदु. वचनही बद्धा- 
पाशी नाहीं ( ६-११ ). न कळे भक्ति, न कळे शान. वैराग्य, घ्यान, मोक्ष व त्याचे साचण कांहीं नाहीं. निश्चमात्मक देव 
ठाऊक नाहीं, संतांचा विवेक माहिती नाहीं, मायेचे कोतुक पाहिलें नाहीं, परमार्थाची खूण कळत नाहों, अथ्यात्मनिरूपण 
ऐकिलळें नाहीं, आपणास आपण ओळखत नाहीं, जीबार्चे जस्ममूळ शोधले नाहों ह्याचे मांव बद्ध. बंध-मोक्षाचा बिचार केळेला 
नाहीं. त्याहून निराळी अशी आत्मवस्तु काय आहे हें माहीत नाहीं, कळत नाहीं, कोणीं शास्त्र सांगितलें तर अवगत होत नाहीं, 


१४२ सार्थ श्रीदासबोध [ दरक ५ 


या नांव बद्ध ॥ १७ ॥ जयासि नाहीं आत्मज्ञान । हे मुख्य बद्धाचें लक्षण । 
तीर्थ त्रत दान पुण्य । कांहींच नाहीं ॥ १८ ॥ दया नाहीं करुणा नाहीं । 
आर्जव नाहीं मित्री नाहीं । शांति नाहीं क्षमा नाहीं । या नांव बद्ध ॥ १९ ॥ 
जें ज्ञानविरिं उणें । तेथें कैची क्ञानाचीं लक्षणें । बहुसाल कुटक्षणें । या नांव 
बद्ध ॥ २० ॥ नाना प्रकारींचे दोष । करितां वाटे परम संतोष । बाष्कळ- 
पणाचा हव्यास । या नांव बद्ध ॥ २१ ॥ बहु काम बहु क्रोध । बहु गर्व 
बहु मद । बहु डंद बहु खेद । या नांव बद्ध ॥ २२॥ बहु दर्पबहु दंभ । 
बहु विषये बहु लोभ । बहु करकर बहु अशुभ । या नांव बद्ध ॥ २३ ॥ 
बहु ग्रामणी बहु मत्सर । बहु असूया तिरस्कार । बहु पापी बहु विकार । 
या नांव बद्ध ॥ २४ ॥ बहु अभिमान बहु ताठा । बहु अहंकार बहु फांटा । 
बहु कुकर्माचा सांठा । या नांव बद्ध ॥ २५ ॥ बहु कापट्य वादवेवाद । 
बहु कुतक भेदाभेद । बहु क्रूर कृपामंद । या नांव बद्ध ॥ २६॥ बहु निंदा 
बहु द्वेष । बहु अधर्म बहु अभिलाष । बहु प्रकारींचे दोष । या नांव बद्ध 
॥ २७ ॥ बहु भ्रष्ट अनाचार । बहु नष्ट येकंकार । बहु आनित्य अविचार । 
या नांव बद्ध ॥ २८ ॥ बहु निष्ठ्र बहु घातकी । बहु हत्यारा बहु पातकी । 
तपीळ कुविद्या अनेकी । या नांव बद्ध ॥ २९ ॥ बहु दुराशा बहु स्वार्थी । 
बहु कळह बहु अनथीं । बहु डाईक दुर्मती । या नांव बद्ध ॥ २०॥ बहु 
कल्पना बहु कामना । बहु तृष्णा बहु वासना । बहु ममता बहु भावना । 
या नांव बद्ध ॥ ३१ ॥ बहु विकल्पी बहु विषादी । बहु मूर्ख बहु समंधी । 
बहु प्रपंची बहु उपाधी । या नांव बद्ध ॥ ३२ ॥ बहु वाचाळ बहु पाषांडी । 
बहु दुर्जन बहु थोतांडी । बहु पेशून्य बहु खोडी । या बद्ध ॥ ३२॥ बहु 
अभाव बहु भ्रम । बहु . भ्रांति बहु तम । बहु विक्षेप बहु विराम । 
या नांव बद्ध ॥ २४ ॥ बहु कृपण बहु खंदस्ती । बहु अदेखणा बहु मस्ती । 
बहु असक्निया व्यस्ती । या नांव बद्ध ॥ ३५ ॥ परमार्थविषई अज्ञान । 
प्रपंचाचे उदंड ज्ञान । नेणें स्वयें समाधान । या नांव बद्ध ॥ ३६॥ परमार्थांचा 
अनादर । प्रपंचाचा अत्यादर । संसारभार जोजार । या नांव बद्ध ॥३७॥ 
तो आपल्याच संकल्पाने बांधळेला असतो. ज्याला आत्मज्ञान नाहीं, तो बद्ध (१२-१८). दया, क्षमा, करुणा, मेत्रो, शांति 


बद्धाजवळ नाहीं; अज्ञानाची सर्व कुलक्षणें मात्र आहेत. दंभ, दर्प, अभिमान, काम, क्रोधे, मत्सर, कृतघ़ता, कपट, कुतः$, 
इ० अनेक दोष बद्धाच्या अंगीं असतात. श्रष्ट, अनाचार, स्वार्थी, कुटिळ, विषादो, मूख, वाचाळ, पाखांडी, कठोर, कृपण, 





समास ८ ] सार्थ श्रीदासबोध १४३ 


सत्संगाची नाहीं गोडी । संतनिदेची आवडी । देहेबुद्धीची घातली बेडी । 
या नांव बद्ध ॥ ३८ ॥ हातीं द्रन्याची जपमाळ । कांताध्यान सर्वकाळ । 
सत्संगाचा दुष्काळ । या नांव बद्ध ॥ ३९ ॥ नेत्री द्रन्यदारा पाहावी । 
श्रवणीं द्र्यदारा ऐकावी । चितनीं द्रन्यदारा चिंतावी । या नांव बद्ध ॥ ४९० ॥ 
काया वाचा आणि मन । चित्तवित्त जीव प्राण । द्रयव्दारेचें करी भजन । या 
नांव बद्ध ॥ ४१ ॥ इंद्रिये करून निश्चळ । चंचळ होऊं नेदी पळ । द्रन्यदारेसि 
लावी सकळ । या नांव बद्ध ॥ ४२॥ द्रन्यदारा तेचि तीर्थ । द्रन्यदारा तोचि 
परमार्थ । द्रन्यदारा सकळ स्वार्थ । म्हणे तो बद्ध ॥ ४३॥ व्यर्थ जाऊं नेदी 
काळ । संसारचिंता सर्वकाळ । कथा वार्ता तेचि सकळ । या नांव बद्ध 
॥ ४४ ॥ नाना चिता नाना उद्गेग । नाना दुःखाचे संसर्ग । करी परमाथांचा 
त्याग । या नांव बद्ध ॥९५॥ घटिका पळ निमिषभरी । दुश्चित नव्हतां अंतरीं । 
सर्वकाळ ध्यान करी । द्रब्यदाराप्रपंचाचें ॥ ४६ ॥ तीर्थ यात्रा दान पुण्य । 
भक्तिकथा निरूपण । मंत्र पूजा जप ध्यान । सर्वही द्रन्य दारा ॥ ४७ ॥ 
जागृति स्वभ रात्रि दिवस । ऐसा लागला विषयध्यास । नाहीं क्षणाचा अवकादा । 
या नांव बद्ध ॥ ४८ ॥ ऐसें बद्धाचें लक्षण । मुमुक्षपणी पालटे जाण । ऐक 
तेही वोळखण । पुढिलीये समासीं ॥ ४९ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुरिष्य- 
संवादे बद्धलक्षणनाम समास सप्तम ॥ ७॥ 


॥ श्रीराम ॥ संसारमदाचेनि गुणें । नाना हीनें कुलक्षणें । जयाचेनि 
मुखावलोकनें । दोषचि लागे ॥ १ ॥ ऐसा प्राणी जो कां बद्ध । संसारी 
व्ततां अबद्ध । तयास प्राप्त जाला खेद । काळांतरीं ॥ २॥ संसारदुःखें 
दुखवला । त्रिविधतापें पोळला । निरूपणें प्रस्तावला । अंतर्यामी ॥ ३ ॥ 
जाला प्रपंची उदास । मनें घेतला विषयत्रास । म्हणे आतां पुरे सोस । 
संसारींचा ॥ ४९ ॥ प्रपंच जाईल सकळ । येथील श्रम तों निर्फळ । आतां 
किती म्हणून दोष सांगावे ? परमार्थाचा अनादर प्रपंचाचा अत्यादर, असा देहबुद्धीने बांधळेळा तो बद्ध ( १९-३८ ). हातीं 
दरब्याची जपमाळ, कांताध्यान सर्वकाळ हें बद्धाच लक्षण. बद्ध काया-बाचा-मनाने दडप-दारा ह्यांच्या भजनांत मम असतो. 


संसाराच्या कथा-वार्ताशिवाय त्याला कांहीं सुचत नाहीं, रात्रंदिवस विषयांचे ध्यान. असो. बदाचा पालट मुमुक्षुपणांत होतो 
( १९-४९ ). [ द० ५, स० ७ ] 





संसाराचा मद चढल्यान अनेक होन लक्षर्णे अंगों जडतात. अशा कुलक्षणी मनुष्याचे तोंड पाहणेही दोषावह होतें. 
असो. बद्ध कालगतोनें संसारदुःखांनीं होरपळून निघाला, त्याला कांहीं कथानिरूपरणे ऐकावग्राला मिळालीं, तो संसाराला पूण 


१४४ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ५ 


कांहीं आपुला काळ । सार्थक करूं ॥ ५ ॥ ऐसी बुद्धि प्रस्तावली । पोर्टा 
अवस्था लागली । म्हणे माझी वयसा गेली । व्यर्थचि आवघी ॥ ६॥ पूर्वी 
नाना दोष केले । ते अवघेचि आठवले । पुढें येऊनि उभे ठेले । अंतयामी 
॥ ७ ॥ आठवे यमाची यातना । तेणें भयचि वाटे मना । नाहीं पापासि 
गणना । म्हणोनियां ॥ ८ ॥ नाहीं पुण्याचा विचार । जाले पापाचे डोंगर । 
आतां दुस्तर हा संसार । केसा तरों ॥ ९ ॥ आपले दोष आच्छादिले । 
भल्यांस गुणदोष लाविले । देवा म्यां व्यथंच निंदिले । संत साधु सजन ॥ १०॥ 
निंदेऐसे नाहीं दोष । ते मज घडले कीं विदोष । माझे अवगुणीं आकाश । बुडा 
पाहे ॥ ११ ॥ नाहीं वोळखिले संत । नाहीं अर्चिला भगवंत । नाहीं अतीत 
अभ्यागत । संतुष्ट केले ॥ १२॥ पूर्वे पाप वोढवलें । मज कांहींच नाहीं घडलें । 
मन अव्हाटीं पडिलें । सर्वकाळ ॥ १३ ॥ नाहीं कष्टविलें शरीर । नाहीं केला 
परोपकार । नाहीं रक्षिला आचार । काममदें ॥ १४ ॥ भक्तिमाता हे बुडविली । 
शांतिविश्रांति मोडिली । मूर्खपणें म्यां विधडिली । सदबुद्धि सद्दासना ॥ १५॥ 
आतां कैसें घडे सार्थक । दोष केले निरर्थक । पार्हो जातां विवेक । उरला 
नाहीं ॥ १६ ॥ कोण उपाय करावा । केसा परलोक पावावा । कोण्या गणें 
देवाधिदेवा । पाविजेलळ ॥ १७ ॥ नाहीं सद्ठाव उपजला । अवघा लोकिक 
संपादिला । दंभें वरपंग केला । खटाटोप कर्माचा ॥ १८ ॥ कीर्तन केलें 
पोटासाठीं । देव मांडिले हाटवटी । आहा देवा बुद्धि खोटी । माझी मीच 
जाणे ॥ १९ ॥ पोटीं धरूनि अभिमान । राब्दीं बोठे निरभिमान । अंतरीं 
वांछूनियां धन । ध्यानस्थ जालों ॥ २० ॥ व्युत्पत्तीनें लोक भोंदिले । पोटा- 
साठीं संत निंदिठे । माझे पोटीं दोष भरले । नाना प्रकारींचे ॥ २१ ॥ सत्य 
तेंचि उच्छेदिठें। मिथ्य तेंचि प्रतिपादिले । ऐसें नाना कर्म केलें । उदरंभराकारणें 


क त स य 
विटला, काळ साथेकीं लावण्याची त्याला बुद्धि झाली, त्याला पूर्वकमंस्मरणार्ने पुरा अनुताप झाला. केलेल्या पातकांची 
आठवण झाली व यमाच्या दरबारच्या शिक्षा मनांत आल्या. पुण्याची बाजू कोरी असल्याने ह्या भवांतून कसे तरू अशो 
थोर चिंता ळागली. मागचे दोष आठवले. आजबर साघु-संतांची कशी निंदा केळी, अतीत-अभ्यागत जाणले नाहोंव, मन सवव 
काळ आडमागीच कसं शिरत गेलें, काम-क्रोध-मद-मत्सरांला कस-कले बळी पडत गेलों, परोपकाराचे सवे प्रसंग कसे लाथाडळे, 
धर्मळंडपणांनं वागून भगवंताच भजन-अचंन कसे बिळकूळ केळे नाही, निरथक अनेक पातके केलीं - आतां उपाय काय 
करावा, आतां देव मला कला पावेल असा विचार मनीं स्फुरू लागळा. कांहीं देवतार्चन केळे असळेंच तर तं केवळ दंभासाठीं 
व ळौकिकासाठीं केलें, देव बाजारांत मांडून पोटालाठीं कीतेन केळे, सवंथा पोटीं खोटी बुद्धि ठेवून वागळों, आंत 
अहंकाराचा राक्षस उभा करून बाहेर निरभिमानाची भाषा बोळत आलों, अंतरीं दुव्याजेनाचा कोभ ठेवून ध्यान धरून 
असलीं, व्युत्पत्तीनं बाया-बापड्यांना भोंदळे, पोटासाठी संत निंदिळे, असे नाना दोष आंत. असतांना उदत्भरणासाठीं अनेक 
वाईट" कार्मे केळी, सत्याचा उच्छेद करून अतत्य प्रतिपादिळं - असा पूर्ग पश्चाताप होऊन कथानिरूपणं ऐकतां-ऐकतां 


समास ८ ] सार्थ श्रीदासब्रोध १४५ 


॥ २२ ॥ ऐसा पोटीं पस्तावला । निरूपर्णे पालटला तोचि मुमुक्ष बोलिला । 
ग्रन्थांतरीं ॥ २२ ॥ पुण्यमार्ग पोटीं धरी । सत्संगाची वांछा करी । विरक्त 
जाला संसारीं । या नांव मुमुक्ष ॥ २९ ॥ गेले राजे चक्रवर्ती । माझे वेभव 
तें किती । म्हणे धरूं सत्संगती । या नांव मुमुक्ष ॥ २५ ॥ आपुले अवगुण 
देखे । विरक्तिबळें वोळखे । आपणासि निंदी दुःखें । या नांव मुमुक्ष ॥ २६॥ 
म्हणे मी काय अनुपकारी । म्हणे मी काय देभधारी । म्हणे मी काय अनाचारी । 
या नांव मुमुक्ष ॥ २७ ॥ म्हणे मी पतित चांडाळ । म्हणे मी दुराचारी 
खळ । म्हणे मी पापी केवळ । या नांव मुमुक्ष ॥ २८ ॥ म्हणे मी अभक्त 
दुर्जन । म्हणे मी हीनाहूनि हीन । म्हणे मी जन्मलां पाषाण । या नांव मुमुक्ष 
॥ २९ ॥ म्हणे मी दुरभिमानी । म्हणे मी तपिळ जनीं । म्हणे मी नाना- 
व्यसनी । या नांव मुमुक्ष ॥ २०॥ म्हणे मी आळसी अंगचोर । म्हणे मी कपटी 
कातर । म्हणे मी मूर्ख अविचार । या नांव मुमुक्ष ॥ ३१ ॥ म्हणे मी 
निकामी वाचाळ । म्हणे मी पाषांडी तोंडाळ । म्हणे मी कुबुद्धि कुटिळ । 
या नांव मुमुक्ष ॥ ३२ ॥ म्हणे मी कांहींच नेणें । म्हणे मी सकळाहूनि उणें । 
आपलीं वर्णी कुलक्षणें । या नांव मुमुक्ष ॥ ३३ ॥ म्हणे मी अनधिकारी । 
म्हणे मी कुश्चिळ अघोरी । म्हणे मी नीच नानापरी । या नांव मुमुक्ष ॥ ३४ ॥ 
म्हणे मी काय आपस्वार्थी । म्हणे मी काय अनर्थी । म्हणे मी नव्हे परमार्थी । 
या नांव मुमुक्ष ॥ ३५ ॥ म्हणे मी अवयुणांची रासी । म्हणे मी न्यर्थ आलों 
जन्मासी । म्हणे मी भार जालो भूमीसी । या नांव मुमुक्ष ॥ ३६ ॥ आपणास 
निंदी सावकार । पोटी संसाराचा त्रास । धरी सत्संगाचा हव्यास । या नांव मुमुक्ष 
॥ २७ ॥ नाना तीर्थे धुंडाळिलीं । हमदमादि साधनें केलीं । नाना ग्रन्थांतरें 
पाहिलीं । शोधूनियां ॥ २८॥ तेणें नव्हे समाधान । वाटे अवघाच अनुमान । 
म्हणे रिघों संतांस शरण । या नांव मुमुक्ष ॥ ३९ ॥ देहाभिमान कुळाभिमान । 


अंतयामी पुरा पालटला, त्यालाच सुसुष्ध असें म्हणतात ( १9-२४ ). जो संसाराळा बिटला व ज्याळा सत्संगाची व 
पुण्यमागांची आवड उत्पन्न झाली तो सुसुकष. ज्याका आपले सारे अवगुण दिसतात व वेराग्यबळानें ते ओळखून त्यांची 
आपणच निंदा कस्तो तो सुसुक्ष, मी पतित, मी दांभिक, मी नानान्यसनी, मी कुवुद्धि, कुटिळ वज दुराचारी, मी 
अनविकारी, मी स्वार्थी, मी अवगुणांची राशी य्यथे जन्मास आकों इ० प्रकारे अनुतापपूर्वक आपक्या जवयुणांची निंदा 
करितो तो सुसुक्ष ( २४-१७ ), सत्संग घडावा, सन्मार्ग कागावा व जन्म सफळ व्हावा ह्याच हेतूनें तो तीर्थक्षेत्रांस 
जातो, धम-दमावि साधने करितो, परमाथंग्रंथांचे मगन करितो, श्रवण-सननांत काऊ घाऊवितो ब इतके करूनही समाथान 
न झाल्यानें जो संतांस क्षरण जातो व देहार्‍या, कुळाचा, दख्याचा सर्व असिमान झाडून संतांना अगन्यभावे शरण जातो 
दा. १० 


'१४६ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ५ 


द्रव्याभिमान नानानिमान । सांडूनि संतचरणीं अनन्य । या नांव मुमुक्ष 
॥ ४० ॥ अहंता सांडूनि द्री । आपणास निंदी नानापरी । मोक्षाची अपेक्षा 
करी । या नांव मुमुक्ष ॥ ४१ ॥ ज्योचें थोरपण लाजे । परमाथांकारणें शिजे । 
संतापाईं विश्वास उपजे । या नांबजुयक्ष मु ॥ ४२॥ स्वार्थ सांडून प्रपंचाचा । हव्यास 
धरिला परमार्थाचा । अंकित होईन सजनाचा । म्हणे तो मुमुक्ष ॥ ४३ ॥ 
ऐसा मुमुक्ष जाणिजे । संकेतविन्हें वोळखिजे । पुढें श्रोतीं अवधान दीजे | 
साधकलक्षणीं ॥ ४४ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे मुमुक्षलक्षणनाम 
समास अष्टम ॥८॥ 


॥ श्रीराम ॥ मागां मुमुक्षुचें लक्षण । संकेतें केठें कथन । आतां परिसा 
सावधान । साधक तो कैसा ॥ १ ॥ अवगुणाचा करूनि त्याग । जेणें धरिला 
संतसंग । तयासी बोलिजे मग । साधक ऐसा ॥ २॥ जो संतांसी शरण 
गेला । संतजनीं आश्वासिला । मग तो साधक बोलिला । ग्रन्थांतरी ॥३॥ 
उपदेगिळे आत्मज्ञान । तुटले संसारबंधन । हढतेकारणें करी साधन । 
या नांव साधक ॥ ४ ॥ धरी श्रवणाची आवडी । अद्वेतनिरूपणाची गोडी । 
मननें अर्थांतर काढी । या नांव साधक ॥ ५ ॥ होतां सारासारविचार । 
ऐके होऊाने तत्पर । संदेह छेदनि हढोत्तर । आलमक्ञान पाहे ॥ ६ ॥ नाना 
संदेहनिवृत्ती । व्हावया धरी सत्संगती । आत्मशास्त्रगुरुप्रचीती । ऐक्यतेसि 
आणी ॥ ७ ॥ देहबुद्धि विवेकें वारी । आलबुद्धि सटढ धरी । श्रवण मनन 
केलेंचि करी । या नांव साधक ॥ ८ ॥ विसंचूनि हशयभान । हढ धरी आत्म- 
ल्ञान । विचारें राखे समाधान । या नांव साधक ॥ ९ ॥ तोडूनि द्ैैताची 
उपाधी । अद्गेत वस्तु साधनें साधी । लावी ऐक्यतेची समाधी । या नांव साधक 
॥१०॥ आसमज्ञान जीण जर्जर । त्याचा करी जीणोंद्वार । विवेकें पावे पैलपार । 


क य 0 0 ह 
तो मुमुक्ष. तात्पर्य, प्रपंचाचा स्वार्थ सोडून, ज्यार्न परमार्थाचा हव्यास धरिता व त्यासाठीं सत्संग धरिला तो सुसुक्ष 
जाणावा ( ३८-४४ ). [ द० ५, स०« ८ ] 


अनुतापतत्त होऊन अवगुणांचा त्याग केळा, मग संतसंग धरिला, संतांना पूज्यभाबारने शरण गेला, संतांनी आश्वासन 

दिले, संत-सहुर्मुरखानें आत्मज्ञान झालें, संसारबंधन सुटले व ह्या क्रमानें जाऊन प्रास झाळेळें जान दढ व्हावे ह्यासाठी साधन 
करूं लागळा म्हणजे त्याला साधक असें म्हणतात ( १-४ ). सत्संगांत अद्वेतनिरूपणाची गोडी छागून मननानें लक्ष्याथ 
घेतो व देहबुद्धोची भ्रांति ( संदेह ) उडवून आत्मज्ञान पाहतो, शास्त्रप्रचीति, गुरुषचीति व आत्मप्रचीति म्ह० शाखलिदांत 
गुरूपदेश व स्वानुभव ह्या तिहोंच्या ऐक्याचा स्वाद घेतो, विवकार्ने देहबुद्धि उडवून आमजुद्धि जीवीं घरितो, श्रवण-ममनाचा 
अभ्यास सोडीत नाहीं, इश्याचें भान विसरून आत्मभाव सद्ढ धरितो ब येणें प्रकारे आत्मसाधन राखतो तो साधक 
५-९ ), द्वैताची डपाथि तोडून अह्वेतवस्तुसाधनांत तो असतो, वस्तूशी ( परबह्माशीं ) समाधि ळावतो. आप्मक्ञा! 


समास ९ ] सार्थ श्रीदासबोध १४७ 


या नांव साघक ॥ ११ ॥ उत्तमे साधूची लक्षणें । आंगिकारी निरूपणें । 
बळेंचि स्वरूपाकार होणें । या नांव साधक ॥ १२॥ असक्तक्रिया ते सोडिली । 
आणी सल्त्रिया ते वाढविली । स्वरूपस्थिती बळावली । या नांव साधक 
॥ १३ ॥ अवगुण त्यागी दिवसेंदिवस । करी उत्तम गुणांचा अभ्यास । 
स्वरूपीं लावी निजध्यास । या नांव साधक ॥ १४ ॥ दढनिश्रयाचेनि 
बळें । दृश्य असतांच नाडळे । सदा स्वरूपी मिसळे । या नांव 
साधक ॥ १५ ॥ प्रत्यक्ष माया अलक्ष करी । अलक्ष वस्तु लक्षी 
अंतरीं । आत्मस्थितीची धारणा धरी । या नांव साधक ॥ १९६॥ 
जें या जनासि चोरले । मनास न वचे अनुमानले । तेंचि जेणें दढ 
केलें । या नांव साधक ॥ १७ ॥ जें बोलतांचि वाचा धरी । जें पाहतांचि 
अंध करी । तें साधी नाना परी । या नांव साधक ॥ १८॥ जें साधू जातां 
साधवेना । जे लक्षं जातां लक्षवेना । तेंचि अनुभवे आणी मना । या नांव 
साधक ॥ १९ ॥ जेथें मनचि मावळे । जेथें तर्केचि पांगुळे । तेंचि अनुभवा 
आणी बळें । या नांव साधक ॥ २० ॥ स्वानुभवाचेनि योगें । वस्तु साधी 
लागवेगें । तेंचि वस्तु होये आंगें । या नांव साधक ॥ २१ ॥ अनुभवाची 
आंगें जाणे । योगियांचे खुणे बाणे । कांहींच नहोन असणें । या नांव 
साधक ॥ २२ ॥ परती सारून उपाधी । असाध्य वस्तु साधनें साधी । 
स्वरूपी करी दढ बुद्धि । या नांव साधक ॥ २३ ॥ देवाभक्ताचे मूळ । 
शोधून पाहे सकळ । साध्यचि होय तत्काळ । या नांव साधक ॥ २४ ॥ 
विवेकबळें गुप जाला । आपेंआप मावळला । दिसतो परी देखिला । नाहींच 


जीणजजर झालेलं म्ह० अनंत जन्मीं ते विषयसंगातीनें विसरलेला त्याचा हा जीर्णोदार करितो म्ह० त्या स्वयंसिवशानासही 
सदृढ जीवीं घरितो, हा विवेकबळानें उगमाश्ली जातो, निरूपणप्रसंगी ऐकळेळीं सिद्ध लक्षणे आपल्या अंगीं आणूं पाहती व 
हा * बळेंचि स्वरूपाकार ' होतो म्ह० जन्मोजन्मी जडलेला विषयसंबंध तोडून प्रयत्नपूर्वक अट्टाहासाने हा स्वरूपी ळगटतो 
( साधकाला प्रयत्नलसाध्य पण सिद्धाळा सहजच सुळभ अला हा आत्मळाभ आहे ). असत्‌ (मिथ्या ) कमे टाकून हा 
सस्कमांचरणांत मम्न असतो, सहुण वाढवितो व स्वरूपाचा निदिध्यास घेतो. ह्याचा आत्मनिश्चय (मी देह नसून आल्मा 
आहें हा निश्रर्‍य ) इढ असल्यामुळें हे इश्य जगत्‌ जगपणारने त्याका दिसत नाहीं ( तर आत्मखूप्य दिसर्ते ) व हा स्वरूपी 
मिळून जातो. माया म्ह० सृष्टि प्रत्यक्ष असून तो वृत्तीवर घेत नाहीं व परब्रह्म अळक्ष्य असून तो तें अंतरीं लक्षितो व 
ह्याप्रमाणे आत्मस्थितीची धारणा धरितो. जी वस्तु सामान्यांना गूढ बाटते, जी मनाळा भासत नाहीं, जी हक्चनें साधू 
जातां साधणें दुर्घट आहे, जेथें मन मावळते ब तक पांगुळतो, ती वस्तु स्वानुभवाच्या योगें हा स्वर्येच होतो (१०-२१ ). 
साधकाळा योगाचीं अंगे माहीत असतात, तो ' कांडींच नसूंन असतो' म्ह० विशेषत्बाळा स येतां आत्मखूपींच असतो. 
देहादि उपाधि दूर करून असाध्य वस्तु तो साधनांनी साधून घेतो ब स्वरूपी स्थिर होतो. देवाभक्तार्च सूळ शोधीत- 
शोद्रीत तो सिद्ध बस्तु होऊन जातो. हे अनित्य व हें नित्य असे ओळखणारी शक्ति तिज नांव विवेक; अशा विवेकाने 
अनित्य जे देहादिक त्यांचा त्याग करून नित्य स्वरूपों हा बुडी देऊन राह्ृतो, तेग्रेंच स्थिरता पावतो ब स्थूळ देहाने कोकांस 


१४८ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ५ 


कोणीं ॥ २५ ॥ मीपण मागें सांडिलें । स्वर्ये आपणास शुंंडिलें । तुर्‍्येसहि 
वोलांडिलें । या नांव साधक ॥ २६ ॥ पुढें उन्मनीचे सेवटीं । आपली 
आपणा अखंड भेटी । अखंड अनुभवीं ज्याची दृष्टी । या नांव साधक 
॥ २७ ॥ द्वैताचा तटका तोडिला । भासाचा भास मोडिला । देहीं असोनि 
विदेह झाला । या नांव साधक ॥ २८ ॥ जयास अखंड स्वरूपस्थिती । नाहीं 
देहाची अहंकृती । सकळ संदेहनिवृत्ती । या नांव साधक ॥ २९ ॥ पंच महा- 
भूतांचा विस्तार । जयासि वाटे स्वम्नाकार । निर्गुणीं जयाचा निर्धार । या 
नांव साधक ॥ ३० ॥ स्वप्नी भये जें वाटलें । तें जागृतीस नाहीं आलें । 
सकळ मिथ्या निर्धारिलें । या नांव साधक ॥ ३१ ॥ मायेचें जें प्रत्यक्षपण । 
जनास वाटे हें प्रमाण । स्वानुभवें अप्रमाण । साधके केलें ॥ ३१२ ॥ निद्रा 
सांडूनि चेइरा जाला । तो स्वप्रभयापासून सुटला । माया सांडून तेसा गेला । 
साधक स्वरूपी ॥ ३३ ॥ ऐसी अंतरस्थिती बाणली । बाह्य निस्पृहता 
अवलंबिली । संसारउपाधी त्यागिली । या नांव साधक ॥ ३४ ॥ कामापासून 
सुटला । क्रोधापासूनि पळाला । मद मत्सर सांडिला । येकीकडे ॥ ३५ ॥ 
कुळाभिमानासि सांडिलें । ठोकलाजेस लाजविलें । परमार्थास माजविलें । 
विरक्तिबळें ॥ ३६ ॥ अविद्येपासून फडकला । प्रपंचापासून निष्टला । 
लोभाचे हातींचा गेला । अकस्मात ॥ ३७ ॥ थोरपणासि पाडिलें । 
'वैभवासि लिथाडिलें । महत्वासि झिजाडिलें । विरक्तिबळें ॥ ३८ ॥ भेदाचा 
मडघा मोडिला । अहंकार सोडूनि पाडिला । पाई धरूनि आपटिला । 
संदेहराच्च ॥ ३९ ॥ विकल्पाचा केला वधु । थापें मारिला भवसिंधु । सकळ 
भूतांचा विरोधु । तोडून टाकिला ॥ ४० ॥ भवभयासि भडकाविलें । काळाचे 
टांगें मोडिलें । मस्तक हाणोनि फोडिलें । जन्मस्रृत्याचें ॥ ४१ ॥ देहसमंधा- 


दिसला तरी त्याचे अंतःस्वरूप कोणांसही आकळन होत नाहीं. ' अहंकार मार्गे टाकून तुर्येच्याही पलीकडे जातो ब 
उभन्मनीच्या शेवटीं निजस्वरूपाची भेट घेऊन त्या अखंडानंदाचा भोग घेत राहतो. द्रैतभाखाचा संबंध तोडून तो देहींच 
विदेहस्थितीचा अनुभव घेतो. सवसंशयरहित होऊन अखंड स्वरूपानुभवांत निमझ होऊन जातो. पांचभौतिक त्याला 
स्वझवत्‌ होऊन जातें व तो निगुणी अनन्य होतो. स्वमीर्च भय जागूतींत उरत नाहीं. ह्याप्रमाणे ह्या आत्मजागृतीनें 
संसारभय नाहींसे होतें. सृष्टि प्रत्यक्ष दिसत असल्यामुळें जनांस खरीशी वाटते. पण हा स्वानुभवाने तिचे मिथ्यात्व 
प्रचीतीस आणतो. अशी अंतरस्थिति बाणून गेळी, बाह्याचरणांत पूर्णे निःस्पृहता राखली व संसार-उपाधींतून सुटला 
म्हणजे त्याला साधक अर्से म्हणतात ( २२-३४ ). काम-क्रोघांपासून व इतर सर्व विकारांपासून साघक सुटलेला असतो 
कुळाभिमान व लोकलाज झ्ांना सांडून विरक्तिवळानें तो परमार्थ वाढवितो. अविद्येपासून फटकला, प्रपंचापासून निशा 
असा हा साधक, भेद, अहंकार, विकल्प, संकल्प-विकल्प, गवे, स्वाथे, अनर्थ, ह्रेष, नास्तिकपणा ( अभाव ), कुतकं, कोप 
३० परमार्थाच्या शत्रृंथा तो पुरा निःपात करितो. प्रवृत्तींचा त्याग करून सुद्दांचा संग सोडून निवृत्तिपंथानें जाऊन तो 


समास ९ ] सार्थ श्रीदासबोध १४९ 


वरी लोटला । संकल्यावरी उठावला । कत्पनेचा घात केला । अकस्मात 
॥ ४२॥ अपघधाकासि ताडिलें । ठिंगदेहासे विभांडिठें । पाषांडास पळ्याडिलें । 
विवकबळें ॥ ९३ ॥ गर्वावरी गर्व केला । स्वार्थ अनथी घातला । अनर्थ 
तोही निर्दाळिला । नीतिन्यायें ॥ ९४॥ मोहासी मध्येंचि तोडिलें । दुःखासि 

दुधडाचि केलें । शोकास खंडून सांडिलें । येकीकडे ॥ ९५ ॥ द्वेष केला 
देशधडी । अभावाची घेतली नरडी । घाकें उदर तडाडी । कुतकांचे ॥ ४६॥ 
ज्नानविवेर्के माजला । तेणें निश्चयो बळावला । अवगुणाचा संव्हार केला । 
वेराग्यबळें ॥ ९७ ॥ अधर्मास स्वधर्म लुटिलें । कुकर्मासि सत्कर्मे झुगटिलें । 
लांटून वाटा लाविलें । विचारें अविचारासी ॥ ४८॥ तिरस्कार तो चिरडिला । 
द्वेष खिरडूनि सांडिला । विषाद अविषादें घातला । पायांतळीं ॥ ४९ ॥ 
कोपावरी घालणें घातलें । कापट्य अंतरीं कुटिलें । सख्य आपुलें मानिठें । 
विश्वजनीं ॥ ५०॥ प्रवृत्तीचा केला त्याग । सुह्ृदांचा सोडिला संग । निवृत्तिप्थे 
त्ानयोग । साधिता जाला ॥ ५१ ॥ विषयेमेंदास सितरिलें । कुविद्येसि वेढा 
लाविलें । आपणास सोडविले । आप तस्करापासुनी ॥ ५२ ॥ पराधीनतेवरी 
कोपला । ममतेवरी संतापला । दुराोचा त्याग केला । येकायेकी ॥ ५२ ॥ 
स्वरूपी घातलें मना । यातनेसि केली यातना । साक्षेप आणि प्रेत्ना । प्रतिष्ठिले 
॥ ५२॥ अभ्यासाचा संग धरिला । साक्षेपासरिसा निघाला ॥ प्रेत्व सांगाती 
भला । साधनपंथें ॥ ५५॥ सावध दक्ष तो साधक । पाहे नित्यानित्याविवेक । 
संग त्यागूनि येक । सत्संग धरी ॥ ५६ ॥ बळेंचि सारिला संसार । विवेकें 
टाकिला जोजार । शुद्धाचारें अनाचार । श्रष्टविला ॥ ५७ ॥ विसरास 
विसरला । आळसाचा आळस केला । सावध नाहीं दुश्रित जाला । दुश्चित- 
पणासी ॥ ५८ ॥ आतां असो हें बोलणें । अवगुण सांडी निरूपणें । तो 
साधक ऐसा येणें प्रमाणें । बुझावा ॥ ५९ ॥ बळेंचि अवघा त्याग कीजे । 
म्हणौनि साधक बोलिजे । आतां सिद्ध तो जाणिजे । पुढिळे समासी 
॥ ६० ॥ येथें संशय उठिला । निस्पृह तोचि साधक जाला । त्याग न घडे 
संग धरितो ब वाको सवता त्याग करितो. बिसराळा ( स्वरूपविस्सतोळा ) तो विसरतो म्ह स्मरणस्वरूप्य होतो, 


म्ह० सुचित्त असतो, तात्पये बळेच अवघ्यांचा त्याग करून तो स्वरूपी रमतो ( ३५-६०.) निःस्हृह म्ह० त्यागी तोच 
साधक होतो. ह्यावर अशी काका कोणी घेईळ कीं त्यागावांचून जर साधक होत नाहीं, तर अवध्यांचा त्याग त्या संसारिकाळा 


१५० सार्थ श्रीदासबोध [ दराक ५ 


संसारिकाला । तरी तो साधक नव्हे कीं ॥ ६१ ॥ ऐसें श्रोता बोठे उत्तर । याचें 
केसें प्रत्योत्तर । पुढिलिये समायी तत्मर । होऊन ऐका ॥ ६२॥ इति श्रीदासबोधे 
गुरुशिष्यसंवादे साधकलक्षणनिरूपणनाम समास नवम ॥ ९ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ मागें बोठिला संसारिक । त्यागेंविण नव्हे कीं साधक । ऐका 
हो याचा विवेक । ऐसा असे ॥ १ ॥ सन्माग तो जीवीं धरणें । 
अनमार्गाचा त्याग करणें । संसारिकांत्याग येणें) प्रकारे ऐसा ॥ २॥ 
कुबुद्धित्यागेंबिण कांही । सुबुद्धि लागणार नाहीं । संसारिकां त्याग पाहीं । 
ऐसा असे ॥ ३ ॥ प्रपंची वीट मानिला । मनें विषयत्याग केला । तरीच 
पुढें अवलंबिला । परमार्थमार्ग ॥ ४ ॥ त्याग घडे अभावाचा । त्याग घडे 
संदायाचा । त्याग घडे अज्ञानाचा । शनेः दानेः ॥ ५ ॥ ऐसा सूक्ष्म 
अंतस्त्याग । उभयांस घडे सांग । निस्प्रहास बाह्यत्याग । विरोष आहे ॥ ६॥ 
संसारिकां ठाई ठाई । बाह्यत्याग घडे कांहीं । नित्यनेमश्रवण नाहीं । 
त्यागेंविण ॥ ७ ॥ फिटली आदांका स्वभावें । त्यागेंविण साधक नव्हे । पुढे 
कथेचा अन्वय । सावध ऐका ॥ ८ ॥ मागां जालें निरूपण । साधकाची 
वोळखण । आतां सांगिजेलळ खूण । सिद्धलक्षणाची ॥ ९ ॥ साध वस्तु 
होऊन ठेला । संशय जह्यांडाबाहेरि गेला । निश्चये चळेना ऐसा जाला । 





घडणे शक्‍य नाहीं तो संसारिक साधक नाहो काय ? ' ह्याचे उत्तर पुढल्या समासांत प्रथम देऊन मग सिद्धळक्षणांचा 
विचार सांगू ( ६१-६२ ). [द० ५, स ९ ] 


“ त्याग घडल्यावांचून साधक होत नाहीं. व संसारिकाला त्याग घडत नाहीं, मग संसारिक साधक होतो कीं नाहीं? ' 
झा प्रशाला उत्तर देतांना ससथौनीं ' त्याग ' शब्दाचा अर्थ सांगून नि:स्परहाप्रमा्ण संसारिकही साधक होतो असे सांगितलें 
आहे. निःस्एहाळा अंतस्त्याग व बहिस्त्याग दोन्ही घडतात, संसारिकाळा अंतस्त्याग घडून बहिस्त्याग कांहीं-कांहीं व 
हळू-हळू घडतो. सन्मार्ग धरण्यासाठी असन्मार्यांचा त्याग, सद्जुद्धीच्या जोपासनेसाठीं कुबुढी'चा त्याग, नित्यनेमश्रवण- 
मननासाठीं कांहीं बाह्मसुसथांचा व संसारांतल्या वेळेचा त्याग असा कांहीं त्याग संसारिकालाही घडत असतो. आतां 
बहिस्त्यागापेक्षां अंतस्स्याग सुर्य आहे व तो जर संसारिकाला घडत असेळ व निःस्पृहाम्माणे तोही प्रपंचाला विटून मनानें 
विषयत्याग करीत असेल तर तोही साधकच होय अर्से म्हटळें पाहिजे. अंतस्त्यागावांचून परमार्थ नाहीं ब तो 
जर उभयतांना घडत असेळ तर दोघेही साघधकच होत. अंतस्त्यागाचे वर्म असे आहे. अभावाचा, संशयाचा, 
कज्ञानाखा त्याग घडळा पाहिजे व तो दोघांनाही शनेः शनेः हळू-हळू घडत असतो. आत्मा भावरूप आहे ब माया 
किंवा देहादि संबंध अभावरूप आहेत, आत्मा नित्य शाश्वत वस्तु आहे व माया अभावरूप आहे. त्या मायेचा त्याग 
घडतो, तिच्याविषयींचे संशय उच्छिन्न होतात, अज्ञान हे तिचेच रूप असल्यामुळे त्याचं निराकरण होतें. ढगाचा त्यारा 
होतो, सूर्‍्याचा होत नाहो. आत्मा सूयांसारखा स्वयंभु व भावरूप आहे. तर मायेचा, अज्ञानाचा, संशयाचा त्याग हा 
सुरूष आहे. ह्याला अंतस्त्याग म्हणतात व हा निःस्हृह व संसारिक ह्या दोघांनाही घडळा तर दोघेही साधक आहेत झांत 
संदेह नाहीं, तात्पर्य, त्यागावांचून साधक नाहीं ह्या सिद्धांताला कोणताच बाघ येत नाहीं ( १-८ ), असो. मार्गे साधकाची 
लक्षणे सांगितळीं, आतां सिद्ळक्षणाची खूण सांगतों. बद्धपणाचे अवगुण सुसुष्ठपणीं नाहींत, सुमुक्षुलक्षणे मार्गे टाकून 


समास १० ] सार्थ श्रीदासबोध १५१ 


या नांव सिद्ध ॥ १० ॥ बद्धपणाचे अवगुण । मुमुक्षपणीं नसती जाण. । 
भुमुक्षपणाचें ठक्षण । साधकपणीं नाहीं ॥ ११ ॥ साधकासि संदेहवृत्ती । 
पुढें होतसे निवृत्ती । याकारणें निःसंदेह श्रोतीं । साधु वोळखावा ॥ १२॥ 
संदायरहित ज्ञान । तेचि साधूचे लक्षण । सिद्धाआंगी संशय हीन । लागेल 
केसा ॥ १३ ॥ कर्ममार्ग संदायें भरला । साधनीं संशय कालवला । सर्वांमध्ये 
संगाय भरला । साधु तो निःसंदेह ॥ १४ ॥ संदायारचे ज्ञान खोटें । संशयाचे 
वेराग्य पोरटें । संशयाचें भजन वोखरें । निर्फळ होय ॥ १५ ॥ व्यर्थ संदयाचा 
देव । व्यर्थ संगायाचा भाव । व्यर्थ संशयाचा स्वभाव । सर्व कांहीं ॥ १६ ॥ 
व्यर्थ संशायार्चे त्रत । व्यर्थ संशयाचे तीर्थ. ।. व्यर्थ संशयाचा परमार्थ । 
निश्चर्येविण ॥ १७ ॥ व्यर्थ संशयाची भक्ती, । व्यर्थ संशयाची प्रीती । व्यर्थ 
संदायाची संगती । संदायो वाढवी ॥ १८ ॥ व्यर्थ संशायार्चे जिणें । व्यर्थ 
संशयाचें धरणें । व्यर्थ संशयाचें करणें । सर्व कांहीं ॥ १९॥ व्यर्थ संशयाची 
पोथी । व्यर्थ संशयाची व्युत्पत्ती । व्यर्थ संगायाची गती । निश्चर्येविण ॥ २० ॥ 
व्यर्थ संदायाचा दक्ष । व्यर्थ संशयाचा पक्ष । व्यर्थ संदायाचा मोक्ष । होणार 
नाहीं ॥ २१ ॥ व्यर्थ संशयाचा संत । व्यर्थ संगायाचा पंडित । व्यर्थ संशयाचा 
बहुश्रुत । निश्चयेविण ॥ २२॥ व्यर्थ संशयाची श्रेष्ठता । व्यर्थ संशयाची व्युत्पन्नता । 
व्यर्थ संशयाचा ज्ञाता । निश्चयेंविण ॥ २२ ॥ निश्चयेंविण सर्व कांहीं । अणुमात्र ते 
प्रमाण नाहीं । न्यथोचि पडिले प्रवाही । संदेहाचे ॥ २४ ॥ निश्चयेंबिण जें बोलणें । 
तें अवघेंचि केटाळवाणें । बाष्कळ बोलिजे वाचाळपणें । निरर्थक ॥ २५ ॥ असो 
निश्चयेंविण जे वल्गना । ते अवघीच विटंबनां । संगायें कांहीं संमाधाना । 
उरी नाहीं ॥ २९ ॥ म्हणोनि संदेहरहित ज्ञान । निश्चयाचें समाधान । तेंचि 
सिद्धांचें लक्षण । निश्चर्येसी ॥ २७ ॥ तंव श्रोता करी प्रश्न । निश्चय करावा 
कवण । मुख्य निश्चयाचें लक्षण । मज निरोपावें ॥ २८ ॥ ऐक निश्चय तो 


साधक पुढे गेळेला अलतो व साधकाची संदेहवृत्ति पुढे-पुढे निवृत्त होते. लो निःसंदेह झाला को त्यालाच सिद्ध म्हणतात. 
तात्पर्य, संदेहरहित ज्ञान, निश्चळ वस्तुरूपता हे सिदारचे सुल्य ळक्षण होय. निःसंदेह तो सिद्ध. कमंमारगग संदायांनी भरळा 
आहे, साधनमार्गांतही पदोपदी संशय येतात, पण सिद्ध निःसंदेह असतो ( ९-१७ ). संशय सववस्वी खोटा. संशयाचे 
जान खोटे, संशयार्चे वैराग्य पोरॅटे, संशयाचे भजन वोखटे, देव, धर्म, व्रत, तीथ, भक्ति, शान, करम, विद्याज्युत्पस्ति, प्रति, 
मोक्ष, संत, पंडित ह्या सवौत किंबा झा सर्वाधिषयीं संशय असेळ तर तें सवे ब्यर्थ होय. निश्रयावांचून बोळणे घ्यर्थ, 
संशयाचे भाषण बाष्कळ होय, त्याने कोणालाच समाधान होत नाहीं, उळट वक्‍्त्याची विटंबना होते. म्हणून निःसंदेहतय 
२ समाधान हीं सिद्धाची सुर्य ळक्ष्ण होत ( १५-२७ ). आतां ' सिद्धापा्शी निश्रयात्मक शान असतें म्हणून म्हणतां 
उ निश्र्‍य तरी कशाचा ब कस्स करावा ' असा प्रश्न उद्भवतो तर त्यास सलर्थ डसर देतात तसे ऐका. अनेक देवांच्या ब 





१५२ सार्थ श्रीदासबोघ [ दशक ५ 


ऐसा । मुख्य देव आहे केसा । नाना देवांचा वळसा । करुंचि नये ॥ २९॥ 
जेणें निर्मिळें सचराचर । त्याचा करावा विचार । शुद्धविवेके परमेश्वर । 
वोळखावा ॥ ३० ॥ मुख्यदेव तो कवण । भक्तांचे केसें लक्षण । असत्य 
सांडून वोळखण । सत्याची धरावी ॥ ३१ ॥ आपुल्या देवास वोळखावें । 
मग मी कोण हें पाहावें । संग त्यागून राहावें । वस्तुरूप ॥ ३२ ॥ तोडावा 
बंधनाचा संदायो । करावा मोक्षाचा निश्चयो । पाहावा भूतांचा अन्वयो । 
व्यतिरेकेसी ॥ ३३ ॥ पूर्वपक्षेसी सिद्धांत । पाहावा प्रकृतीचा अंत । मग 
पावावा निवांत । निश्चय देवाचा ॥ ३४ ॥ देहाचेनियोगें संदायो । करी 
समाधानाचा क्षयो । चळों नेदावा निश्चयो । आतमत्वाचा ॥ २५ ॥ सिद्ध 
असतां आमज्ञान । संदेह वाढवी देहाभिमान । याकारणें समाधान । 
आस्मनिश्चर्ये राखावे ॥ ३६ ॥ आठवतां देहबुद्धि । उडे विवेकाची शुद्धी । 
याकारणें आत्मबुद्धी । सरढ करावी ॥ ३७ ॥ आसलबुद्धी निश्चयाची । तेचि 
दशा मोक्षश्रीची । ' अहमात्मा ' हें कधींचि । विसरों नये ॥ ३८ ॥ निरोपिलें 
निश्चयाचें लक्षण । परी हें न कळे सत्संगॅविण । संतांसि गेलिया दारण । 
संशयो तुटती ॥ २९ ॥ आतां असो हें बोलणें । ऐका सिद्धांची लक्षणें । 
मुख्य निःसंदेहपणें । सिद्ध बोलिजे ॥ ४० ॥ सिद्धस्वरूपीं नाहीं देहो । तेथें 
केचा हो संदेहो । याकारणें सिद्ध पाहा हो । निःसंदेही ॥ ४१ ॥ देहसमंधाचेनि 
गुणें । लक्षणांसी काय उणें । देहातीताचीं लक्षणें । काय म्हणोनि सांगावी 
॥ ४२ ॥ जें लक्षवेना चक्षुंसी । त्याचीं लक्षणें सांगावी केसीं । निर्मळ वस्तु 
सिद्ध त्यासी । लक्षणें केसी ॥ ४२ ॥ लक्षणे म्हणिजे केवळ गुण । वस्तु 
ठाईची निर्गुण । तैचि सिद्धांचें लक्षण । वस्तुरूप ॥ ४४ ॥ तथापि 


साधनांच्या गोंघळांत न पडतां सुख्य देवाचा व सुख्य साधनाचाच निश्चय करावा. जेथून हे चराचर विश्व निर्माण झार्ले त्या 
उगमाशीं जाऊन मुख्य देव पाहावा. सुख्य परमात्मा ओळखावा, मग मो कोण हे पाहावे (द० ४७, स०९ पाहा) व ' मी 
खा संग टाकून वस्तुरू्प होऊन राहावें. ' मी वद्ध ? हा संशय टाकून “ मी सुक्त ' हा नित्रर्‍य करावा. अन्वय-ज्य़तिरेकानें 
वियसार करून सूर्ते नाशिवंत कक्षी आहेत तें पाहावे, अशटघाप्रकूतीचा ( पूर्वपक्षाचा ) निरास करून त्रिगुणपंचभूतातीत देव 
ओळखून तोच मी असा निश्चय करावा. देहाभिमानामुळें नाना संशय उत्पन्न होतात म्हणून आपल्या आत्मत्वाचा निश्चय 
करावा. आत्मज्ञान स्वतः लि आहे. संशयाचे मेष वोसरळे कीं निळयाची थयुद्धि बळावते. ' अहमात्मा ' हे कधींच विसरू 
नये व संशय तुटण्यासाठीं सत्संग घरावा. तात्पर्य, सिःसंवेह तोच सिद्ध. सिडस्वरूपी देह नाहीं तेथे संदेह कसा संचरेळ! 
म्हणून सिद्ध निःसंदेहच असतो. त्याची लक्षण काय सांगावींत ? सिद्ध देहातीत ब लक्षणे देहाजॉ ! देहाच्या बाजूने पाहतां 
छक्ष्णि हवी तितकीं देतां येतीळ व तीं पुढें शानदशकांत ( द०« ८, स«० ९ ) सांगितळीं जतीळ, तथापि लक्षणं म्हणजे 


समास १० ] सार्थ श्रीदासबोध १५३ 


न्ञानदराकीं बोलिलें । म्हणोनि वगतुत्व आटोपिले । न्यूनपूर्ण क्षमा केलें । 
पाहिजे श्रोतीं ॥ ४५ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सिद्धलक्षणनाम 
समास ददाम ॥ १० ॥ 


गुण व बस्तुरूप झाळेळा सिद्ध निगुंण. त्याला लक्षणे कोणतीं व सांगावयाची कशीं !? अलक्ष्य, भनिर्षचनीय स्त्विवस्तु 
हेंच सिदार्चे स्वरूप होय (२८-४५). [द०« ५, स० १० ] 


(दुध 


॥ जय जय रघुबीर समर्थ ॥ 


॥ सार्थ श्रीदासबोध ॥ 





शक्र. अआरववााळळळ 


॥ ददाक षष्ठ देवशोधन नाम ॥६॥ 


॥ श्रीराम ॥ चित्त सुचित करावें । बोलिलें तें जीवीं धरावें । सावध 
होऊन बेसावें । निमिष येक ॥ १ ॥ कोणी येके ग्रामीं अथवा देसीं । राहाणें 
आहे आपणासी । न भेटतां तेथिल्या प्रभूसी । सोख्य केंचें ॥ २ ॥ म्हणोनि 
ज्यास जेथें राहाणें । तेणें त्या प्रभूची भेटी घेणें । म्हणिजे होय *लाष्यवाणें । 
सर्व कांहीं ॥ ३ ॥ प्रभूची भेटी न घेतां । तेथें केंची मान्यता । आपुलें 
महत्व जातां । वेळ नाहीं ॥ ४९ ॥ म्हणोनि रायापासूनि रंक । कोणी येक 
तरी नायेक । त्यास भेटणें हा विवेक । विवेकी जाणती ॥ ५॥ त्यास न 
भेटतां त्याचें नगरीं । राहातां धरितील बेगारी । तेथें न करितां चोरी । 
अंगीं लागे ॥ ६॥ या कारणें जो दाहाण . त्यानें प्रभूसी भेटावे जाणा । 
ऐसें न करितां देन्यवाणा । संसार त्याचा ॥ ७॥ ग्रामीं थोर ग्रामाधिपती । 
त्याहूनि थोर देश्याधिपती । देश्याधिपतीहूनि नृपती । थोर जाणावा ॥८॥ 
राष्ट्राचा प्रभु तो राजा । अह तो महाराजा । महाराजाचाही राजा । तो 
चक्रवर्ती ॥ ९॥ येक येक गजपती । येक हयपति येक भूपती । 
सकळांमध्यें चक्रवर्ती । थोर राजा ॥ १० ॥ असो ऐसियां समस्तां । येक 
ब्रह्मा निर्माणकर्ता । त्या बह्मासहि निर्मिता । कोण आहे ॥ ११ ॥ बह्या विष्णु 
आणि हर । त्यांसी निर्मिता तोचि थोर । तो वोळखावा परमेश्वर । नाना 
यत्ने करूनी ॥ १२ ॥ तो देव ठाई पडेना । तरी यमयातना चुकेना । 


ह्यापुढे अध्यात्मनिरूपण व्हावयाचे असल्यासुळे चित्त सुचित म्ह सावध करावे व सांगितलेले जीवीं परावे. 
ह्याप्रमाणे श्रोत्यांस सावध करून देवशोधनाच्य़ा ह्या दशकास प्रारंभ करितात ( १ ). कोणत्याही गांवांत अगर देशांत 
राहावयाचे असेळ तर तेथल्या प्रभूची भेट घ्यावी म्हणजे सव कांहीं उत्तम होते, नाहीं तर महत्त्व जाऊन अपमानाचा 
प्रसंग याबयाचा. त्याची भेट न घेतळी तर खाळचे कामगार वेठीला धरतील व बोरी न करितांही अगीं छारोल. प्रभूची 
भेट न घेवळी तर संसार देन्यवाणा होतो. गांवांत पाटीळ मोठा, त्यापेक्षां सुभेदार मोठा, त्यापेक्षां राजा मोठा, त्यापेक्षां 
अहुराष्ट्रांचा' अधिपति महाराजा मोठा, त्यापेक्षां चक्रवर्ती मोठा. हय, गज, नर व भूफ्ति ह्या सवांवर अंमळ सत्राटा'चा 
वाळतो. ह्या सर्वांचा निर्माणकर्ता ब्रह्मदेव ह्या सर्वांत मोठा. हरि-हर-मह्यादिकांस निर्माण करणार परमेश्वर सर्वात मोठा. त्या 
परमेश्वराची हरप्रयत्नार्ने ओळख करून घेतली पाहिजे, तो बह्मांडमायक ओळखळा नाही तर यसयातना 'चुकत नाहींत. 


समास १ ] सार्थ श्रीदासबोध १५५ 


त्रह्मांडनायक चोजवेना । हें बरें नव्हे ॥ १२ ॥ जेणें संसारीं घातलें । अवघें 
ब्रह्मांड निर्माण केलें । त्यासी नाहीं वोळखिलें । तोचि पतित ॥ १४९. ॥ 
म्हणोनि देव वोळखावा । जन्म सार्थकचि करावा । न कळे तरी सत्संग 
धरावा । म्हणिजे कळे ॥ १५ ॥ जो जाणेल भगवंत । तया नांव बोलिजे 
संत । जो शाश्वत आणि अशाश्वत । निवाडा करी ॥ १६॥ चळेना ढळेना 
देव । ऐसा ज्यांचा अंतर्भाव । तोचि जाणिजे महानुभाव । संत साधु ॥ १७॥ 
जो जनांमध्यें वागे । परी जनांवेगळी गोष्टी सांगे । ज्याचे अंतरीं ज्ञान 
जागे । तोचि साधु ॥ १८॥ जाणिजे परमात्मा निर्गुण । त्या्सीच म्हणावें 
तान । त्यावेगळें ते अज्ञान । सव कांहीं ॥ १९ ॥ पोट भरावयाकारणें । 
नाना विद्या अभ्यास करणें । त्यासी ज्ञान म्हणती परी तेणें । सार्थक नव्हे 
॥ २०॥ देव वोळखावा येक । तेचि ज्ञान ते सार्थक । येर अवघेचि निरर्थक । 
पोटविद्या ॥ २१ ॥ जन्मभरी पोट भरिलें । देहाचें संरक्षण केलें । पुढें 
अवघेंचि व्यर्थ गेठें । अंतकाळी ॥ २२॥ येवं पोट भरावयाची विद्या । तयेसी 
म्हणों नये सद्िद्या । सर्वेन्यापक वस्तु सद्या । पाविजे तं ज्ञान ॥ २२ ॥ 
ऐसें जयापासीं ज्ञान । तोचि जाणावा सजन । तयापासीं समाधान । पुसिलें 
पाहिजे ॥ २४ ॥ अज्ञानास भेटतां अक्षान । तेथें केचे सांपडेल ज्ञान । 
करंत्यास करंट्याचें दरोन । होतां भाग्य केचें ? ॥ २५ ॥ रोग्यापासीं रोगी 
गेला । तेथें केंचें आरोग्य त्याला । निर्बळापासीं निर्बळाला । पाठी केंची 
॥ २६ ॥ पिशाच्यापासीं पिद्याच्य गेलें । तेथें कोण साथक जालें । उन्मत्तास 
उन्मत्त भेटले । त्यास उमजवी कवणु ॥ २७ ॥ भिकाऱ्यापासीं मागतां भिक्षा । 


जेणे संसारी घातलें त्या विश्रपतीस न जाणणारा पतितच होय. म्हणून देव ओळखून जन्मसाफल्य करावे, ओळखला 
नाहीं तर सत्संग करावा म्हणजे दवाची ओळख होते ( २-१५ ). ' आतां संत कसा ओळखावा !' देव जाणतो तोच 
संत, जो लाश्वत व अशाश्वत ह्यांचा निवाडा करून शास्वत परब्रह्म म्ह० देव ओळखतो तोच संत. जो जनांत वागतो पण 
जनांस ठाऊक नाहीं अशी पलीकडची - देवाची गोष्ट सांगतो, ज्याचे अंतरीं आत्मज्ञान जागृत आहे, तात्प्य नियुण 
परमात्म्याची ज्याळा भोळस आहे तोच संत, निर्गुण परमात्मा ओळखण ह्याचे नांव जान, ह्यावेगळें ते सव अशान. पोटभरी 
विद्येळा ज्ञान म्हणतात पण 'त॑ ज्ञान नाही, जन सफळ करणारे ते ज्ञान नाहीं. एक सुख्य देव आहे त्याची ओळखण ते 
ज्ञान, बाकी सारी पोटविद्या, देहरक्षणाची पोटविद्या अतकाळच्या उपयोगा'ची नाहीं. पोट भरावयाची विद्या ती खबिद्या नव्हे. 
ते शान नव्हे. सवब्यापक परमाक वस्तूची तात्काळ ( याचि जन्मीं येणेचरि काळें ) झालि करून देत तें शान; हे बस्तुशान 
ज्यापा्शी आहे तो संत व त्याचा संग करावा म्हणजे देव भेटतो, समाधान मिळते ( १६-२० ), वरकडांच्या स्सातीचा 
उपयोग नाहीं, अज्ञान्यापा्शी अलानी गोळा तर ज्ञान कोठें मिळणार ? करंट्यास करंय ( देवहीस दरिद्री ) मेठश्याने भाग्य 
उदयास कसचे येतं ! रोग्यापार्शी रोगी गेळा तर आरोग्यळाभ नाहीं. निर्बळाळा निर्बळ काग पाठीशी घाळणार १ 
(पेशाचापाझी पिशाच गेें किंबा म द्याविकांचा अंमळ करणारा एक अंसली दुसऱ्या अंकी मसुष्यापार्ली गेळा तर त्यांना 


१५६ सार्थ श्रीदासबोध [दशक ६ 


दीक्षाहीनापासी दीक्षा । उजेड पाहतां कृष्णपक्षा । पाविजे केचा ॥ २८ ॥ 
अबद्धापासीं गेला अबद्ध । तो केसेनि होईल सुबद्ध । बद्धास भेटतां बद्ध । 
सिद्ध नव्हे ॥ २९ ॥ देह्ापासी गेला देही । तो केसेनि होईल विदेही । म्हणोनि 
ल्ञात्यावांचून नाहीं । ज्ञान प्रास ॥ ३० ॥ याकारणें ज्ञाता पाहावा । त्याचा 
अनुग्रह घ्यावा । सारासार विचारें जीवा । मोक्ष प्राप्त ॥ २१ ॥ इति श्रीदास- 
बोघे गुरुगिष्यसंवादे देवशोधननाम समास प्रथम ॥ १॥ 


श्रीराम ॥ ऐका उपदेद्याचीं लक्षणें । सायुज्यप्रापी होय जेणें । नाना 
मतांचे पेखणे । कामा नये सर्वथा ॥ १ ॥ अह्मज्ञानेंविण उपदेश । तो म्हणों 
नये विदोष । धान्येंविण जैसें भूस । खातां नये ॥ २ ॥ नाना काबाड 
बडविलें । नातरी तक्रचि धुसळिलें । अथवा धुवणचि सेविलें । सावकास 
॥ ३ ॥ नाना साली भक्षिल्या । अथवा चोइट्या चोसिल्या । खोबरें सांडून 
खादल्या । नरोव्या जेऱ्या ॥ ४ ॥ तेंसें जह्मज्ञानेविण । नाना उपदेशाचा सिण । 
सार सांडून असार कोण । शाहाणा सेवी ॥ ५ ॥ आतां नक्ष जें कां निर्गुण । 
तेंचि केलें निरूपण । सुचित करावें अंतःकरण । श्रोतेजनीं ॥ ६ ॥ सकळ 
सृष्टीची रचना । ते हे पैचभूतिक जाणा । परंतु हे तगेना । सर्वकाळ ॥ ७॥ 
आदि अंतीं नह्य निर्गुण । तेचि शाश्वताची खूण । येर पंचभूतिक सगुण । 
नासिवंत ॥ ८ ॥ येऱ्हवी हें पाहातां भूतें । देव केसें म्हणावें त्याते । भूत 
म्हणतां मनुष्यातें । विषाद वाटे ॥९॥ मां तो जगजनक परमात्मा । त्यास 
आणि भूतउपमा । ज्याची कळेना महिमा । न्ह्मादिकांसीं ॥ १० ॥ भूतांऐसा 
जगदीदा । म्हणतां उत्पन्न होतो दोष । याकारणें महापुरुष । सर्वही जाणती 
शुद्धीवर आणणे कसे होईळ ? भिकाऱ्यापाशी भिकाऱ्याने भिक्षा मार्गण, दीक्षाहीनाजवळ दीक्षा घेण्यास जाणे, अब्यवस्थित 
( अबद्ध ) मनुष्याकडून अब्यवस्थित मनुष्याच्या कामाची शिस्त ळागषें, हे जसे निरुपयोगी होय ( ' अंधेलेव नीयमाना 
यथांधाः ' - कंठोपनिषत ), तसं बद्धापार्शी बद्ध गोळा तर तो सुक्त होणार नाहीं, देहवुद्धीच्या मनुल्यापार्शी दुसरा देही जाऊन 


तो विदेही होणार नाहीं ( २५-३० ). ह्यासाठी ज्ञाता पाहावा व त्याचा अनुग्रह घ्यावा म्ह ० सत्संग करावा म्हणजे 
सारासार विचार होऊन देव जोडतो व जीव सुक्त होतो (३१). [द० ६, स० १ ] 


आतां सायुज्यत्ता देणारा कोणता उपदेश सत्संगांत होतो तो पाहु. नानामते पाहणे ( मेक्षणे, पस्वर्ण ) उपयोगाचं 
नाहीं, कणांबाचून भूल तसा अह्मज्ञानावांचून इतर उपदेश व्यर्थ होय, काबाड किंत्रा पेढा बडविणे, ताक घुसळण, घुवण 
पिणे, साळी खाणे, चोइठ्या खोखीत राहणे, खोबर टाकून नरोठ्या जमा करणे जसे व्यथं होय, त्याप्रमाणे तरह्षशञाय सोडून 
हतर बिषयज्ञानांच्या मार्गे कागणे ग्यथ होय, कोणो शहाणा मनुष्य तसा ळाराणार नाहो ( १-५ ). आतां निशुंण म्राह्माचा 
विचार सांगतों. सृष्टि पंचभूतात्मक व अशाश्वत आहे, व अह्म शाशत ब गुणातीत आहे. मनुष्याळा * तूं ' भूत आहेस 
म्हटळें तर राग येतो, मग परमात्म्याला सुतांची उपमा कशी चावी ? एभ्वी आप, तेज, वायु द आकाश हीं प्रांचही 


समास २ ] सार्थ श्रीदासबोध १५७ 


। ११॥ पृथ्वी आप तेज वायो आकारा । यां सबाह्यांतरी जगदीशा । पंचभूतांसी 

आहे नाश । आत्मा अविनादरूपी ॥ १२॥ जें जें रूप आणि नाम । 
तो तो अवघाचि भ्रम । नामरूपातीत वर्म । अनुभवे जाणावें ॥ १३ ॥ 
पंचभूते आणि त्रिगुण । ऐसी अष्टधा प्रकृति जाण । अषधा प्रकृतीस नामा 
मिधान । दृश्य ऐसें ॥ १४॥ तें हें दृश्य नासिवंत । ऐसें वेदश्राति बोलत । 
निर्गुण जह्म शाश्वत । जाणती ज्ञानी ॥ १५॥ जें रखे तोडितां तुटेना । जें 
पावर्के जाळितां जळेना । कालवितां कालवेना । आपॅकरूनी ॥१६॥ जें वायो- 
चेनि उडेना । जें पडेना ना झडेना । जें घडेना ना दडेना । परजक्म ते ॥ १७॥ 
ज्यासी वर्णचि नसे । जें सर्वाहूनि अनारिसें । परतु असतचि असे । सर्वकाळ 
॥ १८॥ दिसेना तरी काय जालें । परंतु तें सर्वत्र संचलें । सूक्ष्माचे कोंदाटलें । 
जेथें तेथें ॥ १९॥ दृष्टीस लागली सवे । जें दिसेल तेंचि पाहावें । परंतु गज 
तें जाणावें । गोप्य आहे ॥ २० ॥ प्रगट तें जाणावें असार । आणी गुप्त तें 
जाणावें सार । गुरुमुखें हा विचार । उमजो लागे ॥ २१॥ जें उमजेना तें 
उमजावें । जें दिसेना तें पाहावें । जें कळेना तें जाणावें । विवेकबळें ॥ २२॥ 
गुप तेचि प्रगटवावें । असाध्य तेचि साधावे । कानडेंचि अभ्यासावे । सावकास 
॥ २३॥ वेद विरंची आणि रोष । जेथें सिणले निदोष । तेचि साधावे विदोष । 
परजह्य तें ॥ २९॥ तरी तें कोणेपरी साधावे । तेंचि बोलिलें स्वभावें । अध्यात्म- 
श्रवणें पावावें । परत्रह्म तें ॥ २५ ॥ पृथ्वी नव्हे आप नव्हे । तेज नव्हे वायु 
नव्हे । वर्णव्यक्त ऐसें नव्हे । अव्यक्त तें ॥ २९६॥ तयास म्हणावें देव । वरकड 
लोकांचा स्वभाव । जितुके गांव तितुके देव । जनाकारणें ॥ २७ ॥ पसा 
देवाचा निश्चयो जाला । देव निर्गुण प्रत्यया आला । आतां आपणचि 


भूते नाशवंत आहेत व परब्रह्म त्याहून वेगळें आहे. भूते नाम-रूपात्मक आहेत व गरह्म सकलनामरूपातीत आहे. 
पंचभूते व त्रिगुण मिळून अष्टधा प्रकृति ब तिळाच इश्य म्हणतात. ब्रह्म इश्याहून निराळें आहे. अह्य निर्गुण व शाश्वत आहे 
असें श्रुति सांगते व असा जञात्यांचा अनुभवही आहे. ते वार्याने तुटत नाहीं, अभीने जळत नाहीं, पाण्याने भिजत नाहीं, 
वायूने उडविले जात नाहीं. तें पडत नाहीं, झडत ( झिजत ) नाहीं, घडत नाहीं, दडत नाहीं. त्याला वर्ण ( रा ) नाहीं 
व व्यक्ति ( आकार ) नाहीं. कल्पना त्याला स्प्शेत नाहीं. मात्र तें सदोदित आहे, सुक्ष्म असून सबंत्र संच्ळ आहे, इष्टीळा 
पाहण्याची संवय झाली आहे, पण अक्षम इत्य नखल्यासुळें गुससं वाटतें. तं गुस विवेकाने जाणावे. प्रगट आहे त॑ असार 
आहे ब गुत्त आहे तें सार आहे हा विचार गुरुमुखाने ऐकावा. जे उमजत माहीं ते उमजावं; दिसत नाहीं ते पाहारबे, कळत 
नाहों ते जाणावें. पण विबेकार्न गुस्त आहे ते प्रगट करावें, असाच्य वाटतें तें साधाच, कानडे ( जाणण्यास कठीण ) वाटते त 
अभ्यासाने प्राप्त करून घ्यावें, वेद, तरह्मदेव ब शेष ज्याचे वर्णन करितांना शिणळे ते परनह्म साध्य करून घ्यावे. पुथिब्यादि 
तस्वे व्यक्त आहेत ब तें अव्यक आहे. तें गुरूसुखाने अध्याव्मश्वणाने साच्य करावे. सामाल्य ळोकांच्या नादीं छागाळ तर 
जितके गांब तितके देव आहेत. ते सोडून हा निर्गुण, शात्यत, अग्यक्त देव साघाचा ( ६-२७ ), वेष निगुण आहे हा निन्नय 


१५८ सार्थ .श्रीदासबोध [ दशक £ 


आपला । शोध घ्यावा ॥२८॥ माझें शरीर ऐसें म्हणतो । तरी जाण देहावेगळार्च 
तो । मन माझें ऐसें जाणतो । तरी तो मनहि नव्हे ॥ २९ ॥ पाहाता देहाच! 
विचार । अवघा ततांचा विस्तार । तें तत्व झाडितां सार । आत्माच उरे 
॥ ३०॥ आपणासी ठावचि नाहीं । येथें पाहाणे नलगे कांही । तत्वें ठाईचा 
ठाई । विभागून गेलीं ॥ ३१ ॥ बांधली आहे तों गांठोडी । जो कोणी विचार 
सोडी । विचार पाहातां ही गांठोडी । आढळेना ॥ ३२॥ तत्वांचे गांठाडें गरीर । 
याचा पाहातां विचार । येक आत्मा निरंतर । आपण नाहीं ॥ ३३ ॥ 
आपणासी ठावचि नाहीं । जन्ममरृत्य केंचें काई । पाहातां निर्गुणाच्या ठाईं । 
पापपुण्य नसे ॥ ३४ ॥ पापपुण्य यमयातना । हे निर्युणीं तों घडेचिना । 
आपण तोचि तरी जन्ममरणा । ठाव केंचा? ॥ ३५॥  देहेबुद्धीनें बांधला । 
तो विवेकें मोकळा केला । देहातीत होतां पावला । मोक्षपद ॥ ३६ ॥ जालं 
जन्माचें सार्थक । निर्गुण आत्मा आपण येक । परंतु हा विवेक । पाहिलाच 
पाहावा ॥ ३७ ॥ जागें होतां स्वन सरे । विवेक पाहातां दृश्य वोसरे । 
स्वरूपानुसंघानें तरे । प्राणिमात्र ॥ ३८ ॥ आपणास निवेदावें । आपण विवेकें 
नुरावें । आत्मनिवेदन जाणावें । याचें नांव ॥ ३९ ॥ आधीं अध्यात्मश्रवण । 
मग सदुरुपादसेवन । पुढें आत्मनिवेदन सदुरुप्रसादें ॥ ४० ॥ आत्मनिवेदना 
उपरी । निखळ वस्तु निरंतरी । ' अहमात्मा ' हा अंतरी । बोध जाला ॥९१॥ 
त्या जह्मबोधें नह्मचि जाला । संसारखेद तो उडाला । देहो प्रारूधीं टाकिला । 
सावकास ॥ ४२॥ यासी म्हणिजे आमज्ञान । येणें पाविजे समाधान । 
परत्रद्मी अभिन्न । भक्तचि जाला ॥ ४३ ॥ आतां होणार तें होयेना कां । 
आणि जाणार तें जायेना कां । तुटली मनांतील आदांका । जन्मम्ृत्याची 
॥ ४० ॥ संसारीं पडावें चुकलें । देवां भक्तां ऐक्य जालें । मुख्य देवास 


झाष्ठा, आतां आपण आपला शोध घ्यावा. माझे शरोर, माझे मन अर्से आपण म्हणतों ह्यांतच शरीर व मन ह्याहून मी 
वेगळा आहे असें स्पष्ट होतें. देहाचा विचार केला तर देह हा तत्त्वांचे गाठोडे आहे व पिंडांतळीं तत्त्वे ब्रह्मांडाच्या 
तस्वांशीं मिळविलीं तर सकळ तरवांहून भिन्न असा सारभूत आत्माच उरतो. शरीर तत्वांचे गांठोडे आहे, तीं गांठोडीं जो 
कोणी विवेकार्न सोडून पाहील त्याला तस्वांत त्स्वे गेलीं आतां ' आपण ! अगर “ मी ' कोटेंच आढळत नाहीं, आत्मा 
एक, निरेतर, आहे; आपण नाहीं, ' आपण ' नाहीं तेव्हां जन्म-सरत्यु, पाप-पुण्य, यमयातना हें कोठें राहिळें ? देहबुद्धीने 
बांधळेळा विवेकाने मोकळा केळा कीं मी आल्म्याहून भिन्न नाहीं हा बोध होतो. मोक्ष हाच. ' निगुंण आत्मा आपण एक 
हा विवेक नेहमीं जाग्रत ठेवावा. जागे होतांच स्वझ जाते, विवेक पाहतां हश्य वोसरतें ब स्वस्वरूपानुसंधानानें ( मरी 
आत्मा आहे त्याहून भित नाहो ह्याच्या अखंड चिंतनाने ) प्राणी उद्धरतो. ह्यालाच आत्मनिवेदन म्हणतात ( २८-४९ ). 
आधीं अध्यात्मश्रवण, मग सदुरुपादसेबन, मग सदहुरुप्रसादारने आत्मनिवेदन व ”मग त्या अखंड वस्तूच अनुसंधान 
ह्याप्रमाणे ब्रह्मबोध होतो व हा ब्रह्मरूपच होऊन राहतो. समाधान देणारे बहाजञान तें हे होय. त्यानें हा परबकह्षी अभिक्ष 


समास ३] सार्थ भ्रीदासचोध १५९ 


वोळखिलें । सत्संगेकरूनी ॥ ५५ ॥ इति श्रीदासबोधे गरुदिष्यसंवादे 
ब्रक्षपावननाम समास द्वितीय ॥ २॥ 


॥ श्रीराम ॥ निर्गुण आत्मा तो निर्मळ । जैसें आकाश अंतराळ । घनदाट 
निर्मळ निश्चळ । सदोदित ॥ १॥ जें खंडलेंचि नाहीं अखंड । जें उदंडाहूनि 
उदंड । जें गगनाहूनि वाड । आणि सूक्ष्म ॥ २॥ जें दिसेना ना भासेना । 
जें उपजेना ना नासेना । जें येईना ना जाईना । परनक्य तें ॥३॥ जें चळेना 
ना ढळेना । जें तुटेना ना फुटेना । जें रचेना ना खचेना । परन्रद्मतें ॥ ४॥ 
जें सन्मुखचि सर्वकाळ । जें निःकळेक आणि निखळ । सर्वातर आकाठापाताळ । 
व्यापूनि असे ॥ ५ ॥ अविनाश तें बह्म निर्गुण । नासे ते माया सगुण । सगुण 
आणि निर्गुण । कालवलें॥ ६॥ या कर्दमाचा विचार । करूं जाणती योगेश्वर । 
जेसें क्षीर आणि नीर । राजहंस निवडिती ॥ ७ ॥ जड सबळ पंचभूतिक । 
त्यामध्ये आत्मा व्यापक । तो नित्यानित्यविवेक । पाहतां कळे ॥ ८ ॥ 
उंसामध्यें घेईजे रस । येर तें सांडिजे बाकस । तेसा जगामध्ये जगदीरा । 
विवेके बोळखावा ॥ ९ ॥ रस नासिवंत पातळ । आत्मा शाश्रत निश्चळ । 
रस अपूर्ण आत्मा केवळ । परिपूर्ण जाणावा ॥ १०॥ आम्मयासारिखें येक 
असावें । मां तें दृष्टांतासि द्यावे । दृष्टांतमिसें समजावें । केसें तरी ॥ ११ ॥ 
ऐसी आत्मस्थिति संचली । तेथें माया कैसी जाली । जेसि आकाशीं वाहिली । 
झुळुक वायूची ॥ १२॥ वायूपासूनि तेज जालें । तेजापासूनि आप निपजले । 
आपापासूनि आकारले । भूमंडळ ॥ १३ ॥ भूमंडळापासूनि उत्पत्ती । जीव 
असा भक्त होतो. सत्संगाने देवभक्तांचे ऐक्य झालें, संसारार्णवांत बुडणे टळे, जन्म-सत्यूची कल्पना निमाळी, आतां 


होणार त॑खुद्याल होवो व जाणार तें खुल्लाल जावो. ' ह्याप्रमाणे ह्या भक्ताचा देह प्राख्याधीन होतो व हा अभेदभावारचे 
स्वात्मसुस्थ भोगतो ( ४०-४५). [द०६, स« २] 

निर्गुण आत्मा हा आकाशासारखा निमळ, निश्चळ व घनदाट ( सववत्र संचछेला ) आहे चव आकाशाहूनही वाड 
( मोठा, बृहत्‌ म्हणून ब्रह्म ) व सूक्ष्म आहे, हें ब्रह्म ( डोळ्यांस ) दिसत नाहीं व ( मनास ) भासत नाहीं ; त्याका उपजणे 
मरणे नाहीं, ये जा नाहीं, चळणें ढळणें, किंबा तुटणे कुटणे नाहीं, तें स्वत खचत नाहीं. तें सवेकाळ सन्मुख, निष्कलंक 
व निखळ म्ह० पूणे असून सवास व्यापून आहे. बह्म अविनाश व निगुंण आहे, आणि माया नाशवंत व सगुण आहे. 
दोघांचा कदम झाळा आहे म्ह० एकमेकांत काळघळीं आहेत. तथापि वूध आणि पाणो राजहंस वेगळें करितात त्याप्रमाणे जड, 
सबळ म्ह० मिश्रन व पंचभोतिक ह्या सवात व्यापून असलेला आत्मा त्याहून वगळा आहे हे नित्यानित्यविवेकानें शानी 
जाणतात. उंसांतून रल घेऊन 'बोयठ्या ( बांकस ) टाकाव्या, तसा जगांतून जगदोझ घेऊन पंचभोतिक व च्रिगुण टाकून 
द्यावे. आत्म्यासारखी दुस्स्री वस्तु नाहीं. त्यामुळं असेच अपूणे इष्ठांत द्यावे लागतात, नाहींतर स्स कोटे ब आत्मा 
कोठें ! कांही अधिक कळावे म्हणून दृष्टांत घेतला जातो ( १-११ ). आत्मस्थाते संचळी असतांना तेथे माया 
कशी क्षाळी ? अखा प्रश्न विचारतात त्यास उत्तर :- आकाशांत वायूची पहिळी' झुळुक जशी . वाहिळी तशी ! पुढे 
वायूपासून तेज, तेजापासून आप, आपापासून प्रथ्वी, एथ्वीपासूम असंख्य जीव, ह्या क्रमाने निर्माण झाळे. फण 


१६० सार्थ भ्रीदासषोध [ दशक ६ 


जाले नेणों किती । परंतु जद्म आदिअंती । व्यापूनि असे ॥ १४॥ जें जें कांही 
निर्माण जालें । तें तें अवघेचि नासलें। परी मुळीं जद्म ते संचलें । जैसें तैसें ॥ १५॥ 
घटापूर्वी आकाश असे । घटामध्यें आकाश भासे । घट फुटतां न नासे । 
आकाश जैसें ॥ १६ ॥ तेसें परनद्यम केवळ । अचळ आणी अढळ । मध्यें 
होत जात सकळ । सचराचर ॥ १७॥ जें जें कांहीं निर्माणजालें । तें तें 
आधींच नह व्यापिळें । सर्व नाऱतां उरलें । अविनाश जह्य ॥ १८ ॥ ऐसें 
नह्म जें अविनादा । तेंचि सेविती ज्ञाते पुरुष । तत्वनिरसनें आपणास । 
आपण लाभे ॥ १९ ॥ तत्तें तत्व मेळविठें । त्यासी देह नाम ठेविलें । तें 
जाणते पुरुषी शोधिलें । तत्त्वें तत्त्व ॥ २० ॥ तत्त्वझाडा निरोष होतां । तेथें 
निमाली देहअहंता । निर्गुण बक्षी ऐकयता । विवेके जाली ॥ २१ ॥ विवेकें 
देहाकडे पाहिलें । तों तत्वें तत्व वोसरले । आपण कांहीं नाहीं आलें । 
प्रत्ययासी ॥ २२॥ आपला आपण शोध घेतां । आपली तों माईक वार्ता । 
तत्वांती उरलें ततवता । निर्गुण ब्रह्म ॥ २३ ॥ आपणाविणें निर्गुण ब्रह्म । 
हेंचि निवेदनाचें वर्म । तत्वासरिसा गेला भ्रम । मीतूंपणाचा ॥ २४ ॥ मीपण 
पाहातां आडळेना । निर्गुण जद्य तें चळेना । आपण तेंचि परी कळेना । 
सटुरुविण ॥ २५ ॥ सारासार अवघें शोधिलें । तों असार तें निघोन गेटें । 
पुढें सार तें उरलें । निर्गुण नह्म ॥ २६ ॥ आधीं बह्म निरोपिलें । तेंचि 
सकळांमध्यें व्यापर्ले । सकळ आवघेंचि नासलें । उरलें तें केवळ ब्रह्म ॥ २७ ॥ 
होतां विवेकें संव्हार । तेथें निवडे सारासार । आपला आपण विचार । ठाई 
पडे ॥ २८ ॥ आपण कल्पिले मीपण । मीपण शोधितां नुरे जाण । मीपण 
गेलियां निर्गुण । आत्माचि स्वयें ॥ २९ ॥ जालियां तत्वाचे निरसन । 
निर्युण आत्मा तोचि आपण । कां दाखवावे मीपण । तत्वनिरसनाउपरी॥ ३०॥ 


रा 
ह्या सर्वास आदि-अंतीं त्रह्म व्यापून आहे हे बिसरूं नये. जे-जे कांही निर्माण होतें ते-ते तेथेच नादा पावसे परी अहा संवलेळे 
आहेच. उदाहरण, आकाश घटापूर्वी आहे; घट झाल्यावर त्यांत आहे व फुटला तरी आकाश आहेच; त्स चराचर जग 
झारे आणि गेळें तरी ग्रह्म अचळ आहे तसेंच आहे. प्रत्येक निर्मित पदाथीच्या आधीं ब्रह्म त्याला व्यापून असते; त्यामुळें 
त्या पदार्थाचा किंबहुना सवे पदाथांचा नाश झाळा तरी अविनाश ब्रह्म आहे तसेंच आहे ( १२-१८ ), ज्ञाते पुरुष त्याचाच 
श्वीकार करितात. देह तस्वांचे गांठोडं व तर्स्वे तत्त्वांत मिळवून तस्वांचा झाडा करून ह्याप्रमाणे देहातीत होऊन ज्ञाते श्रहझ्माशी 
एकरूप होतात. आपळा आपणासी लाभ म्ह० आत्मलाभ तो हाच, विवेकाने देहाकडे पाहता व आपळा शोध घेतां 
तस्वशाडा होतो, आपली तों मायिक वाता - आपण. कांहींच नाहीं - निगुण गरह्म उरते व त्याचा ते प्रत्यय घेतात. : आपणाबीण 
निगुण अह्या ' म्ह? आपळेपणा सोडून अभिन्न होर्णे, एकरस होणें हेंच आत्मनिवेदनार्चे वर्म आहे. तत्वे उडाली कीं त्यासबॅच 
मी-तूंपणाचा अम उडून जातो. “ मी ' कोठेंच आढळत नाहीं व ब्रह्म अवळ आहे व आपण तेंच पण सदुरूकपेबांचून हा 
ब्रह्लाभ होत नाहीं. असार निरसनाभंतीं सार उरळें तें निगुण बह्म व तेंच आपण ( १९-३० ). तस्वांबरोबर * मी 'पण 


समास ४ ] सार्थ श्रीदासबोध १६१ 


तत्त्वांमध्ये मीपण गेलें । तरी निर्गुण सहजचि उरलें । सोहंभावे प्रत्यया आलें । 
आत्मनिवेदन ॥ ३१ ॥ आत्मनिवेदन होतां । देवाभक्तांसी ' ऐक्यता । साचार 
भक्त विभक्तता । सांड्रने जाला ॥ ३२ ॥ निर्यणास नाहीं जन्ममरण । 
निर्गुणास नाहीं पापपुण्य । निर्गुणीं अनन्य होतां आपण । मुक्त जाला ॥३३॥ 
तत्त्वी वेटाळून घेतला । प्राणी संशयी बुडाला । आपणास आपण भुलला । 
कोहं म्हणे ॥ ३४ ॥ तत्त्वी गुंतला म्हणे कोहं । विवेक पाहातां म्हणे सोहं । 
अनन्य होतां अहं सोहं । मावळलीं ॥ ३५ ॥ या उपरी उर्वरित । तेंचि 
स्वरूप संत । देहीं असोनि देहातीत । जाणिजे ऐसा ॥ ३६॥ संदेहवृत्ति 
ते न भंगे । म्हणोनि बोठिलेंचि बोलावे लागे । आम्हांस हें घडलें प्रसंगें । 
श्रोतीं क्षमा केलें पाहिजे ॥ २७॥ इत श्रीदासबोधे गुरुगिष्यसंवादे मायोडूवनाम 
समास तृतीय ॥ ३॥ 


श्रीराम । कृतायुग सत्रा लक्ष अठाविस सहस्र । त्रेतायुग बारा लक्ष शाहाणो 
सहख । द्वापार आठ लक्ष चोसष्टी सहस । आतां कलयुग ऐका ॥१॥ कलयुग 
च्यारि लक्ष बतीस सहस । चतुर्युगे त्रेचाळिस लक्ष वीस सहस । ऐसे चतुर्यग- 
महख । तो बह्मयाचा येक दिवस ॥ २॥ ऐसे जह्मे सहस देखा । तेव्हां विष्णूची 
येक घटिका । विष्णू सहस होतां ऐका । पळ येक ईश्वराचें ॥ २॥ ईश्वर जाय 
सहस वेळ । तें दाक्तीचें अध पळ । ऐसी संख्या बोलिली सकळ । शास्त्रांतरीं ॥९॥ 


चतुयुंगसहस्त्राणि दिनमेकं पितामहम्‌ । पितामहसहस्त्राणि विष्णोघेटिकमेब च ॥ १ ॥ 
विष्णोरेकसहस्ञराणि पलमेक महे*बरम्‌ । महेश्बरसहस्त्राणि शक्तेरचे पलं भवेत्‌ ॥ २॥ 


ऐशा अनंत शक्ती होती । अनंत रचना होति जाती । तरी अखंड खंडेना 


गेळे, निर्गुण अरह्म सहजच उरलें व ' सः अहं ' तेच मो ह्या विचाराने आत्मनिवेदन झालें; देवभक्तांस ऐक्यता आली. 
विभक्तपणा ( वेगळेपणा ) सांडून भक्त झाळा; अशी अनन्यत| हीच सायुज्यसुक्ति. तस्वांनीं गुंडाळला गेल्यामुळें प्राणी 
भ्रमांत पढून “ कोहं ' म्हणतो. तत्त्वांत गुंतळा कीं म्हणतो ' को$हं ! म्ह० मी कोण; विवेक पाहतां म्हणतो ' सोहं ' म्ह० 
निगुंण प्र्न तेंच मो. निगुण बह्माशीं अनन्यसमरस झाला कीं “ अहं सोहं '-तो मी - दोन्ही मावळतात. याउपर शाश्वत 
बह्मच उरते व त्याशीं अभिन्न असा हा देही असून देहातीत आहे असा जनांस प्रत्यय येतो. श्रोत्यांस पुनः पुन्हां मी कोण, 
ब्रह्म कोण, व स्याशीं अभिज्न व्हावयाचे कसत असा संदेह पडतो, म्हणूनच सांगितलेलेंच पुन्हां सांगावें लागतें ( ३५-४७ ), 
| द० ६, स० ३ ] 


कल्ियुगाचीं ४७३२००० वर्षे, ह्याच्या दुप्पट वषे द्रापारयुगाचीं, तिप्पट वर्षे त्रेतायुगाचीं ब चौपट वर्षे कृत ( सत्य ) 
युगाची. चारी युगे मिळून ४४२०००० त्रेचाळीस लक्ष २० हजार वर्षे होतात, ह्याच्या हजारपट केळी म्हणजे जितकी 
वर्षे होतात तो ब्रह्मदेवाचा एक दिवस. असे ब्रह्मे हजार झाळे म्हणजे बिष्णूची एक घटका भरते. विष्णु सहस्त्र झाळे म्हणजे 
महेश्वराचे एक पळ होते, व महेश्वर हजार वेळ गोला कीं आदिमा्येचं अधेपळ होते अशी काळगणना शास्त्रांत सांगितळी 
आहे. अशा आदिशक्तीही अनंत होतात व अनंत मह्यांडं होतात ब जातात. अनंत काळपर्यंत ह्या घढामोडी होत राहिल्या 


दा, १५9 


१६२ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ६ 


00 वक. ७010000. 
स्थिती । परत्रह्माची ॥५॥ परत्रह्मास कैंची स्थिती । परी हे बोलावयाची रिती । 
वेदश्रुती नेति नेति । परबक्लीं ॥ ६ ॥ चारि सहस सातसें साठी । इतुकी 
कलयुगाची राहाटी । उरल्या कलयुगाची गोष्टी । ऐसी असे ॥ ७॥ चारि 
लक्ष सत्ताविस सहस । दोनसें चाळीस सवंत्सर । पुढें अन्योन्य वर्णसंकर | 
होणार आहे ॥ ८॥ ऐसें रवठें सचराचर । येथे येकाहूनि येक थोर । पाहातां 
येथीचा विचार । अंत न लगे ॥ ९ ॥ येक म्हणती विष्णू थोर । येक म्हणती 
रुद्र थोर । येक म्हणती शक्ति थोर । सकळांमध्यें ॥ १०॥ ऐसें आपुलालेपरी 
बोलती । परंतु अवघेंचि नासेल कल्पांती । यदृष्टं तन्नं हे श्रुती । बोलतसे 
॥ ११॥ आपुलाली उपासना । अभिमान लागला जना । याचा निश्चयो 
निवडेना । साधुविण ॥ १२ ॥ साधु निश्चय करिती क । आत्मा सवत्र 
व्यापक । येर हें अवघेंचि माइक । सचराचर ॥ १३२॥ चि लिहिली सेना । 
त्यांत कोण थोर कोण साना । हे तुम्ही विचाराना । आपुले ठाई ॥ १९ व ॥ 
स्वती उदंड देखिलें । लहानथोरही कट्पिलें । परंतु जागा जालिया जालें । 
केसें पाहा ॥ १५ ॥ पाहतां जागृतीचा विचार । कोण लहान कोण थोर । 
जाला अवघाचि विस्तार । स्वमरचनेचा ॥ १६ ॥ अवघाचि माइक विचार । 
केंचें लहान केंचें थोर । लहानथोराचा निर्धार । जाणती ज्ञानी ॥ १७ ॥ 
जो जन्मास येऊन गेला । तो मी थोर म्हणतांच मेला । परि याचा विचार 
पाहिला । पाहिजे स श् ॥ १८॥ जयासि जालें आस्मज्ञान । तेचि थोर 
महाजन । वेदशा । साधुजन बोलताती ॥ १९ ॥ एवं सकळांमध्यें 
थोर । तो येकची परमेश्वर मेळ । तयामध्ये हरिहर । होती जाति ॥ २ ॥ तो 
निर्युण निराकार । तेथें नाहीं उत्पत्ती संहार । स्थानमानाचा विचार । ऐलिकडे 
तरी परबह्माची स्थिति खंड पावत नाहीं. त्याला : स्थिति ' कसली म्हणा, पण शब्दांनी कांहीं बोळावयाचें म्हणून बोळलों. 
वेदशुति परमात्मस्वरूप आकळत नाहीं ( नेति नेति ) म्हणूनच सांगत आहेत. ( परमात्मस्वरूपाला कालपरिच्छेद तसाच 
दिक्परिच्छेद नाहीं म्हणूनच त्याला ' दिक्कालाद्यनवच्छिक्क ' असें भतृहरीनें म्हटलें आहे ). आतांशीं कलियुगाची ४७६० 
वर्षे झालीं आहेत ( गतकलि ४७६० म्हणजे शके १५८१. द. ६, स. ४ पर्यंतची दासबोधरचना शके १५८१९ पर्यंत झाली 
होती हें ह्यावरून स्पष्ट होतें ) किती तरी वर्षे अजून उरलीं आहेत. आतांच वर्णसंकर होण्याची चिन्हें दिसूं लागलीं 
आहित ! ह्या चराचर स्ष्टींत एकापेक्षा एक थोर आहेत. कोणी विष्णु थोर म्हणतात, कोणी रुद्र म्हणतात, कोणी शक्ति थोर 
म्हणतात. ठोक आपल्या उपासनेच्या अभिमानाने असें म्हणत असतात; पण * यद्दष्टं तन्नष्टम्‌ ' ह्या श्रृतिवचनाप्रमाणें जेवढे 
दृह्यांत आलें तेवढें नाशिवंत आहे, व हे सारें चराचर मायिक आहे, एक आत्मा मात्र सर्वव्यापी व अविनाशी आहे असा 
साधूंचा निश्चय असतो. चित्रांत लिहिलेल्या सेनेत मोठा कोण व लहान कोण ? स्वमतांत पाहिलेल्या माणसांतळा राजा व 
रंक जाग्रतींत आल्ग्रावर सारखेच मिथ्या आहेत. हे अज्ञान्यांस कळत नसले तरी ज्ञात्यांस कळते. जो जन्मास येतो तो मो 


थोर म्हणतच मरतो ! ज्यांना आत्मज्ञान झार्ळे तेच थोर, खरा थोर एक परमात्मा. त्यांत हरिहरादि येऊन जातात. 
तो परमात्मा निर्गुण व निराकार आहे. तेथें उत्पसि-स्थिति-लयाचा प्रश्नच नाहीं. स्थान-मानाचा विचार ( काळगणनेच्या विचारा- 


समास " ] सार्थ श्रीदासबोध १६३ 


॥ २१ ॥ नांवरूप स्थानमान । हा तों अवघाचि अनुमान । तथापी होईल 
निदान । नह्मप्रळई ॥ २२ ॥ जह्ष प्रळयावेगळें । जद्म नामरूपानिराळें । नह्म 
कोणी येका काळें । जैसें तेसें ॥ २३ ॥ करिती जह्मनिरूपण । जाणती ज्य 
संपूण । तेचि जाणावे जआह्मण । न्रह्मविद ॥ २४ ॥ इति श्रीदासबोधे 
गुरुगिष्यसंवादे नह्मनिरूपणनाम समास चतुर्थ ॥ ४॥ 


॥, श्रीराम ॥ श्रोतेन पुसिलें ऐसें । माया अक्ष तें केसें । श्रोतयावक्तयांच्या 
मिसें । निरूपण ऐका ॥ १ ॥ नह्य निर्गुण निराकार । माया सगुण साकार । 
बरह्मास नाहीं पारावार । मायेस आहे ॥ २॥ बक्ष निर्गुण निश्चळ । माया 
चंचळ चपळ । ब्रह्म निरुपाधी केवळ । माया उपाधिरूपी ॥ ३॥ माया 
दिसे जह्म दिसेना । माया भासे जह्म भासेना । माया नासे ज्य नासेना । 
कल्यांतकाळीं ॥ ४ ॥ माया रचे ब्रह्म रचेना । माया खचे ब्रह्म खचेना । माया 
रुचे ब्रह्म रुचेना । अज्ञानासी ॥ ५ ॥ माया उपजे न्रह्म उपजेना । माया मरे 
ब्रह्म मरेना । माया धरे बक्ष धरेना । धारणेसी ॥ ६ ॥ माया फुटे जद्म फुटेना । 
माया तुटे नह्म तुटेना । माया विटे जक्म विटेना । अविनाऱ ते ॥ ७॥ माया 
विकारी अद्य निर्विकारी । माया सर्व करी जह्यम कांहींच न करी । माया नाना 
रूपे धरी । जह्म तें अरूप ॥ ८॥ माया पंचभूतिक अनेक । बह्म ते शाश्वत 
येक । माया जदह्माचा विवेक । विवेकी जाणती ॥ ९ ॥ माया लहान नह्य 
थोर । माया असार ह्म सार । माया आति पार । नह्मासी नाहीं ॥ १० ॥ 
सकळ माया विस्तारली । नह्मस्थिति आच्छादली । परी ते निवडटूनि 
घेतली । साधुजनीं ॥ ११ ॥ गोंडाळ सांडून नीर घेइजे । नीर सांडून क्षीर 
प्रमाणे अलीकडचा आहे. ), नांब-रूप, स्थान-मान ( स्थानविचार व मानविचार - दिशा किंबा स्थान ठरवणे, व लांबी-रुंदी- 
उंचीचें माप घेणें ) हें सवे अनुमानाचें आहे. तथापि सर्व विचारांचा अंत ब्रह्मप्ळयीं होईल. ब्रह्मप्रळय म्ह० नह्मसाक्षात्कार- 
समयीं जो अशेष कल्पनांचा लय होतो तो. ब्रह्माला नांव-ख्प नाहीं, तसा प्रळयाचा धोकाही नाहीं. अह्य सवकाळीं आहे 


तसे एकरसात्मकच आहे. जे ह्या ह्याचं स्वरूप जाणतात व अह्मारचे ( छोकोद्धारारथ ) निरूपण करितात ते'च अहावेत्ते ग्राह्मण 
होत ( १९-२४ ). [ द. ६, स. ४] 


माया कशी व ब्रह्म कसें तो बिचार ऐका. जे-जं ब्रह्माविषयीं म्हणावे त्याच्या उळट मायेविषयीं म्हणावें ठागतें. बह्म 
निर्गुण तर माया सयुण, अह्य अनंत तर माया सांत, ब्रह्म निमळ निश्चळ निरुपाधिक तर माया चंचळ, चपळ ब उपाधिरूप 
माया दिसे भासे नासे, अह्य झांतर्ले कांहीं नाही. माया उपजे मरे विकारी, अहम सदोदित निर्विकारी. माया सवे करी, अहा 
कांहींच न करी. धारणाशक्तीस माया भाकळतां येते, अह्म येत नाहीं. मार्येला नाम-रूप आहे, अह्यास नाहीं. माया 
पांचभौतिक व अनेक, ग्रह्म शाक्‍्वत व एक. माया लहान व असार, अह्य थोर व सार. माया अलीकडची, ब्रह्मास पार नाहीं 
( १-१० ). असा दोहोंत भेद असून मायेने अह्ास्थिति आच्छावून टाकळी आहे तरी साधु-संत ती ओळखून घेतात. 


१६४ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ६ 


सेविजे । माया सांडून अनुभविजे । जह्म तेसें ॥ १२॥ ब्रह्म आकाशाएऐसें 
निवळ । माया वसुंधरा डहुळ । न्रह्म सूक्ष्म माया केवळ । स्थूळ ख्पी 
॥ १३ ॥ बह्य तें अप्रत्यक्ष असे । माया ते प्रत्यक्ष दिसे । नह्म ते समाचे असे । 
माया ते विषमरूपी ॥ १४ ॥ ु- लक्ष जह्म अलक्ष । माया साक्ष जद्य 
असाक्ष । मायेमध्यें दोनि पक्ष । अक्षी पक्षचि नाहीं ॥ १५॥ माया पूर्वपक्ष नह्य 
सिद्धांत । माया असंत ब्रह्म संत । नह्मासि नाहीं करणें हेत । मायेसि आहे 
॥ १६ ॥ ब्रह्म अखंड घन दाट । माया पंचभूतिक पोंचट । त्रह्म तें निरंतर 
निघोट । माया ते जुनी जर्जरी ॥ १७ ॥ माया घडे बह्म घडेना । माया पडे 
ब्रह्म पडेना । माया विघडे नह्म विघडेना । जैसें तेसें ॥१८॥ जह्म असतचि असे । 
माया निरसितांच निरसे । बह्मास कल्पांत नसे । मायेस आहे ॥१९॥ माया 
कठिण नह्य कोमळ । माया अल्प नह्म विशाळ । माया नासे सर्वकाळ । 
ब्रह्मचि असे ॥ २०॥ वस्तु नव्हे बोलिजे ऐसी । माया जेसी बोलिजे तेसी । 
काळ पावेना वस्तुसी । मायेस झडपी ॥ २१ ॥ नाना रूप नाना रंग । 
तितुका मायेचा प्रसंग । माया भंगे नह्म अभंग । जेसें तैसें ॥ २२॥ आतां 
असो हा विस्तार । चालत जाते सचराचर । तितुकी माया परमेश्वर । 
सबाह्यअभ्यंतरीं ॥ २३ ॥ सकळ उपाधीवेगळा । तो परमात्मा निराळा । 
जळीं असोनि नातळे जळा । आकादा जेसें ॥ २४ ॥ मायानह्याचें विवरण । 
करितां चुके जन्ममरण । संतांस गेलिया दारण । मोक्ष लाभे ॥ २५॥ अरे 
या संतांचा महिमा । बोलावया नाहीं सीमा । जयांचेनि जगदात्मा । 
अंतरचि होइजे ॥ २६॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे मायाजदह्मनिरूपण- 
नाम समास पंचम ॥ ५ ॥ 

शेवाळ ( गोंडाळ ) दूर करून-करून स्वच्छोदक घ्यावे, पाणी टाकून दूध घ्यावें त्याप्रमार्णे मायेचा पडदा दूर सारून बह्म 
घ्यावें ( ११-१२ ). जह्म आकाशासारखें निमेळ व माया पथ्वीसारखी डहूळ; ब्रह्म सूक्ष्म व माया स्थूळ; ब्रह्म अप्रत्यक्ष 
म्ह० नेत्रादि इंद्रियांस न गवसणारे, माया प्रत्यक्ष म्ह० इंद्रियगोचर; ब्रह्म सदा सम, माया विषमरूपी म्ह० नानात्व पावणारी, 
ब्रह्म अलक्ष्य व माया लक्ष्य, बह्म असाक्षी व माया साक्षी ( पाहणारी ). मार्यत दोन पक्ष ( जीव-शिव, बंध-मोक्ष, पाप-पुण्य; 
प्रवृत्ति-निवूत्ति, इ० ) व बह्मांत पक्षच नाहीं. माया पूर्वपक्ष ( खंडण-मंडणांतील ), ब्रह्म सिद्धांत ( खंडणांतळें नाहीं व 
मंडणांतलेही नाहीं). ब्रह्म निरंतर निघधोट ( परिपूर्ण ) व माया जुनी गोघडी. ' अह्म असताचे असे व माया निरसितांचि 
निरसे ' . बह्माविषयीं अबोलणे ( मोनच ) उच्चित, मायेविषयों बोलाल तितके थोडेंच आहे! नाना रूपं, नाना रंग, नाना 
कल्पना साऱ्या मायेच्या. माया भंगते, अह्म अभंग ( १३-२२ ). तात्पर्य, चराचरांस होतें जातें ते सार॑मायेतळें, बहा 
सर्वांच्या अंतबोह्य आहे. जळांत असून आकाशाला जसा जळाचा स्पशे नाहीं, तसं सकल उपाधींत असून परमात्मा तीवेगळा 


आहे. माया-ब्रह्माचे विवरण करितां जन्म-मरणांतून सुटावय,चा उपाय सांपडतो, व संतशरणागतीनें मोक्ष होतो. ह्या संतांचा 
महिमा वाचेने काय सांगावा ! त्यांच्या कृपेने परमात्माच अंतरीं येतो. जीवच अह्य होतो (२३-२६). [द० ६, स० ५] 


समास ६ ] सार्थ श्रीदासबोध १६५ 


॥ श्रीराम ॥ सृष्टीपूर्वी ज्म असे । तेथें सृष्टि मुळींच नसे । आतां सृष्टि 
दिसत असे । ते सत्य किं मिथ्या ? ॥ १॥ तुम्ही सर्वज्ञ गोसांवी । माझी 
आदांका फेडावी । ऐसा श्रोता विनवी । वक्तमासी ॥ २॥ आतां ऐका 
प्रत्युत्तर । कथेसी व्हावें तत्पर । वक्ता सर्वेक्ञ उदार । बोठता जाला ॥३॥ 
: जीवभूतः सनातन ' । ऐसें गीतेचें वचन । येणें वाक्यें सत्यपण । सृष्टीस 
आलें ॥ ४ ॥ ' यददृष्टं तन्नष्टं ' येणें । वाक्यें सृष्टी मिथ्यापणें । सत्य मिथ्या 
ऐसें कोणें । निवडावे ॥ ५ ॥ सत्य म्हणों तरी नासे । मिथ्या म्हणों तरी 
दिसे । आतां जैसें आहे तेसें । बोठिजेळ ॥ ६ ॥ सृष्टीमध्ये बहु जन । 
अज्ञान आणि सज्ञान । म्हणोनियां समाधान । होत नाहीं ॥ ७ ॥ ऐका 
अज्ञानाचे मत । सा£ आहे ते शाश्वत । देव धर्म तीर्थ तरत । सत्याचे आहे 
॥ ८ ॥ बोले सर्वक्ञाचा राजा । मूर्खस्य प्रतिमापूजा । जक्मप्ळयाच्या पैजा । 
घालूं पाहे ॥ ९ ॥ तंव बोले तो अज्ञान । तरी कां करिसी संध्याखान । 


गुरुभजन तीथांटन । कासया फिरावें ॥ १० ॥ 
॥ सोक ॥ तीथ तीथ निमलं त्रह्मवृंदं । वृदे वंदे तत्त्वाचतानुवादः । 
वादे वादे जायते तत्त्वबोघः । बोधे बोघे भासते चंद्रचूडः ॥ 


चंद्रचुडाचें वचन । सटुरूचें उपासन । गुरुगीतानिरूपण । बोलिलें हरे 
॥ ११ ॥ गुरूसी केसें भजावें । आधीं तयास वोळखावे । त्याचें समाधान 
घ्यावें । विवेकें स्वयें ॥ १२ ॥ 
॥ स्छोक ॥ ब्रह्मानंदं परमखुखदं केवलं शानमूति । देद्वातीतं गगनसररां तरवमस्यादिलक्ष्यं । 

एकं नित्यं बिमलमचलं सवधो साक्षिभूतं । भावातीतं त्रियुणरहितं सहुरु त नमामि ॥ १॥ 


गुरुगीतेचें वचन । ऐसें सटुरूचें ध्यान । तेथें सृष्टिमिथ्याभान । उरलें केंचें 
॥ १३॥ ऐसा सज्ञान बोलिला । सदुरु तो वोळखिला । सृष्टि मिथ्या ऐसा 


(१ ) प्रश्न २- सृष्टिपूर्वी बह्म आहे व तेथें स्टि मुळींच नाहीं, पण सृष्टि आम्हांला प्रत्यक्ष दिसते ती ' सत्य आहे कीं मिथ्या 
आहे 0 उन्नर!-' ममेवांशो जीवळोके जोवभूतः सनातनः ' ह्या वाक्यावरून सष्टोस सत्यपण येतं, पण ' यद्दृष्टं तनन ' ह्यावरून 
मिथ्यापण येतें. दोन्हीं वाक्यं प्रमाण असल्यामुळें सृष्टि सव्य कीं मिथ्या ( म्ह० माया सत्‌ कीं असत्‌ ) ह्याचा निवाडा कोणीं 
करावा १ ' सत्य म्हणों तरी नासे ! मिथ्या म्हगों तरी दिसे. ' तात्पर्य काय कीं सदि सत्यही म्हणतां येत नाहीं, व मिथ्याही 
म्हणतां येत नाहों, तर ब्रह्माप्रमाणेंच अनिवचनोय आहे. आतां ह्याला अगदींच उत्तर नाहीं असं नाहीं, सृष्टोंत अज्ञानी व ज्ञानी 
असे दान वग आहेत. त्यांपैकी अज्ञानी जे आहेत ते सृष्टि सत्य-शाश्वत म्हणूनच सवे व्यवहार करितात. त्यांच्या मते देव, घर्म, 
तीथे, घत सवे कांहीं सत्य आहे. ह्याच्या उळट ज्ञानी पुरुष सट सिथ्या जाणून शाश्रत मह्याचा अंगीकार करितात, ज्ञानी म्हणतो 
' प्रतिमापूजा मुखं म्ह ० अज्ञानी जीवांना आवडली तरी ब्रह्मप्रळयाच्या प्रसंगीं कीं ज्या वेळीं सवे विश्वाचा लय होतो त्या वेळीं पेजेने 
टिकणार नाहीं. देवच राहणार नाहींत मगा त्याच्या प्रतिमा कोठच्या राहणार ? (१-१ ०). ज्याळा स्वहित पाहिजे त्यानें झान्यांच्या, 
संत-सह्दुरूंच्या वचनाप्रमाणे चाळावें, हें उत्तम. ' प्रतिप्रश्न :- पण सृष्टि मिथ्या म्हटल्यावर तीर्थाटन ब गुस्सेषाही मिथ्याच 
कॉ ! मग गुरूच्या तरी वचनाचे सत्यत्व कां म्हणून मानावें ? प्रत्युत्तर :- तुझ्या कल्पनेने गुरु म्हणजे नुसता हाडा-मांसाचा 


१६६ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ६ 


केला । निश्चितार्थ ॥ १४ ॥ श्रोता ऐसें न मनी कदा । आणीक उठिला 
वेवादा । म्हणे केसा रे गोविंदा । अक्ञान म्हणतोसि ॥ १५॥ जीवभूतः 
सनातनः । ऐसे गीतेचें वचन । तयासि तूं अज्ञान । म्हणतोसि केसा ॥१६॥ 
ऐसा श्रोता आक्षेप करी । विषाद मानिला अंतरीं । याचें प्रत्युत्तर चतुरी । 
सावध परिसावें ॥ १७ ॥ गीतेस बोलिला गोविंद । त्याचा न कळे तुज 
भेद । म्हणोनियां व्यर्थ खेद । वाहतोसी ॥ १८॥ 


॥ स्छोक ॥ अश्वत्यः सर्ववृक्षाणा ॥ 


माझी विभूति पिंपळ । म्हणोनी बोलिला गोपाळ । वृक्ष तोडितां तत्काळ । 
तुटत आहे ॥ १९ ॥ 


॥ स्छोक ॥ नैन ठिन्दन्ति शास्त्राणि नेने दहति पावकः । न चेनं क्रुदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥१॥ 


ठास्त्रांचेन तुटेना । अमिचेन जळेना । उदकामध्यें कालवेना । स्वरूप माझें 
॥ २० ॥ पिंपळ तुटे शास्त्राने । पिंपळ जळे पावकानें । पिंपळ कालवे उदकार्ने । 
नाशिवंत ॥ २१॥ तुटे जळे बुडे वुडे । आतां ऐक्य केसें घडे । म्हणोनि 
हें उजेडे । सटुरुमुखें ॥ २२॥ इंद्रियाणां मनश्चास्मि । कृष्ण म्हणे मन तो 
मी । तरी कां आवरावी उर्मी । चंचळ मनाची ॥२३॥ ऐसें कृष्ण कां बोलिला । 
साधनमार्ग दाखविला । खडे मांडूनि सिकविला । वोनामा जेवी ॥ २४॥ 
ऐसा आहे वाक्यभेद । सर्वे जाणे तो गोविंद । देहबुद्धीचा वेवाद । कामा 
नये ॥ २५ ॥ वेद शास्त्र श्रृति स्मृती । तेथें वाक्यभेद पडती । ते सर्वही 
निवडती । सदुरुवचनें ॥ २६ ॥ वेदशास््रांचे भांडण । शस्त्रं तोडी ऐसा कोण । 
हें निवडेना साधुविण । कदा कल्पांती ॥ २७॥ पूर्वपक्ष आणि सिद्धांत । 


सांपळा होय, पण गुरूचे खर स्वरूप ' ब्रह्मानंद परमसुखदं ' ह्या छोकांत वणिल्याप्रमाणे दृंद्ठातीत, तत्त्वमस्यादिलक्ष्य, एक, 
नित्य, अचळ अर्स आहे. ह्या गुरूच्या झुद्धस्वरूपाचे ध्यान करशीळ तर सृष्टिमिथ्याभानच तुळा उरणार नाहीं व त्‌ तरून 
जाशील. तात्पये काय कीं सृर्टटि मिथ्या हाच निश्चिताथे आहे. प्रतिप्रश्न २४!-मघांशीं आपण ' जोवभूत; सनातनः! ह्या 
भगवंताच्या वचनावरून सृष्टि आहे हें ठरतें असे म्हणालांत, मग देवाचे वचन काय खोटें म्हणतां! प्रत्युत्तर २ :- गीतेंत 
देव ज्या अर्थानें बोलले आहेत तं मम तुला समज नाहीं. देवांनी ' अश्वत्थः सरववृक्षाणां ' म्ह० सवे वृक्षांत मी अश्वत्थ 
आहे असे म्हटलें आहे. बरें देवाचें रूप “नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि' असं देवच बोलले आहेत ग्हणून तूं अश्वत्थावर कुऱ्हाड 
यालवूं लागलास तर अश्वत्थ तुटल्याशिवाय राहील काय ? मग ह्या दोन्ही विरुद्ध भासणाऱ्या वचनांचा मेळ कसा घाळशील ? 
बाबा रे ! ह्याच साठीं सुरु लागतात बरें ! त्यांच्याच मुखानें ह्या वचनांचे खरं मम कळून विरोधाभास उडून जाती. दुसरे 
उदाहरण देतों. ' इंद्रियाणां मनश्वारिम ' व * चंचळ हि मनः कृष्ण ' हीं दोन्हों वचने गीतंतच असून चंचळ मनाचा देवांनी 
निअह करावयाला सांगितला आहे. मन जर देवाची विभूति आहे तर मनाचा निग्रह कोणीं कसा करावयाचा? बाबा रे, देव ढीग 
बोलले आहेत पण ह्या वाकक्‍यभेदांचा निर्णय गुर्मुखानेंच एकिला पाहिजे. साधनमार्ग दाखविण्यासाठी, चंचळ मनाची ऊर्मि 
आवरण्यासाठी देव तर्स बोलले आहेत. देवांच्या भाषणाचे ममे देहबुद्धि कायम ठेवून उंकळणार नाहीं, शास्त्राचा निश्चितार्थ 
संतमुखानेंच ऐकिला पाहिज. विरूद वचनें घेऊन वादच काढीत बसलास तर वेदशास्त्रांत अशीं दीकडों परस्परविरुद्ध वचने 
सांपडतील, म्हणून वादखुद्धि सोडून संवाद करावयाला शीक म्हणजे संतगुरुकृपेनें स्वानुभव येऊन सवं वाद मिटतील ब तूं 





समास ६ ] सार्थ श्रीदासबोधं' १६७ 


शास्त्री बोलिला संकेत । याचा होय निश्चितार्थ । साधुमुखें ॥ २८ ॥ येरवी 
वादाची उत्तरें । येकाहूनि येक थोरें । बोलों जातां अपारें । वेदशास्त्री ॥ २९ ॥ 
म्हणोनि वादवेवाद । सांडून कीजे संवाद । तेणें होये जह्मानंद । स्वानुभवें 
॥ ३०॥ येके कल्पनेचे पोटीं । होति जाती अनंत सृष्टी । तया सृष्टीची 
गोष्टी । साच केंबी ॥ ३१ ॥ कल्पनेचा केला देव । तेथें हृढ जाला भाव । 
देवालागी येतां खेव । भक्त दुःखें दुखवला ॥ ३२॥ पाषाणाचा देव केला । 
येके दिवशीं भंगोन गेला । तेणें भक्त दुखवला । रडे पडे आक्रंदे 
॥ ३२॥ येक देव हारपला घरीं. । येक देव नेला चोरीं । 
येक देव दुराचारी । फोडिला बळें ॥ ३९ ॥ येक देव जापाणिला । येक देव 
उदकीं टाकिला । येक देव नेऊन घातला । पायातळीं ॥ २५ ॥ काय सांगों 
ती्थमहिमा । मोडूनि गेला दुरात्मा । थोर सत्व होतें ते मां । काय जालें 
कळेचिना ॥ ३६ ॥ देव घडिला सोनारीं । देव वोतिला वोतारीं । येक 
देव घडिला पाथरीं । पाषाणाचा ॥ ३७ ॥ नर्मदागंडिकातीरीं । देव पडिले 
लक्षवरी । त्यांची संख्या कोण करी । असंख्यात गोटे ॥ ३८ ॥ चक्रतीर्थी 
चक्रांकित । देव असती असंख्यात । नाहीं मनीं निश्चितार्थ । येक देव 
॥ २९ ॥ बाण तांदळे तांजनाणें । स्फटिक देव्हारां पूजणें । ऐसे देव कोण 
जाणे । खरे कीं खोटे ॥ ४० ॥ देव रेसिमाचा केला । तोहि तुटोनियां 
गेला । आतां नवा नेम धरिला । म्रत्तिकेचा ॥ ४१ ॥ आमचा देव बहु 
सत्य । आम्हां आकांतीं पावत । पूर्ण करी मनोरथ । सर्वकाळ ॥ ४२॥ 
आतां याचें सत्व गेलें । प्राप्त होतें ते जालें । प्रात न वचे पालटिलें । 
इश्वराचेनी ॥ ४२ ॥ धातु पाषाण मृत्तिका । चित्रलेप काष्ट देखा । तेथें 
देव केंचा मूर्खा । भ्रांति पडिली ॥ ४९॥ हे आपुली कल्पना । प्रापाऐसी 


अह्यानेंदाला पात्र होशील. बाबा रे ! एका कल्पनेच्या पोटांत अनंत सृष्टि होतात आणि जातात त्या सर्व सत्य 
मानतां येत नाहींत. म्हणून सृष्टि मिथ्या आहे. हाच निश्चिताथे समञञ (११-३० ). कल्पनेने देव उभा 
केला, दृढ भाव ठेविळा, देवाळा कांहीं अपाय ( भंग इ० ) झाळा कीं भक्त रडत बसला. एक देव घरच्या 
घरीं हरवळा, एक चोरांनी नेखा, एक पाखांड्यांनी फोडिला, एक देव अष्ट केला ( जापाणिळा ), एक पाण्यांत 
बुडविला, इ० प्रकार पाहून भक्त दुःख पावतो. असा कांहीं प्रकार पाहिला कीं देवांचे व तीर्थाचे सत्त्व गेळें म्हणून 
हा उलट पुन्हां शोकांत पडतो. नमंदा-गंडिकातीरीं असंख्यात गोटे पडळे आहेत त्यांतलेच चार-दोन पाहून हा देव म्हणून 
त्यांना पूजतो. बाण, तांदळे, रेशमाचे वगैरे देव कोण जाणे खरे कीं खोटे ! ' आमचा देव आम्हांला आकांतीं पावून सारे 
मनोरथ पुरवीत होता ' असे म्हणावयाळा वेळ नाहीं व उलट प्रकार झाळे कीं ' देवाचे सस्व गेलें! म्हणून रडावयालाही वेळ 
नाहीं. घासु, पाषाण, सत्तिका, चित्रळेप, काष्ठ ह्या ठिकाणीं मूर्खा देव कसला घेऊन बसलास ? ह्या साऱ्या कल्पना आहेत. 





१६८ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ६ 


फळें जाणा । परी त्या देवाचिया खुणा । वेगळ्याची ॥ ४५ ॥ म्हणोनि हें 
मायाभ्रमणें । सृष्टि मिथ्या कोटिगुणें । वेद्यास्रें पुराणें । ऐसें बोलती ॥ ४६ ॥ 
साधु संत महानुभाव । त्यांचा हा ऐसा अनुभव । पंचभूतातीत देव । सू 
मिथ्या ॥ ४७ ॥ सृष्टिपूर्वी सा£ि चालतां । सृष्टि अवघी संव्हारतां । शाश्वत 
देव तत्वता । आदिअंतीं ॥ ४८ ॥ ऐसा सर्वांचा निश्चयो । येदर्था नाहीं 
संठायो । व्यतिरेक आणि अन्वयो । कल्पनारूप ॥ ४९ ॥ येके कल्पनेचे 
पोटीं । बोलजेती अष्ट सृष्टि । तया सृष्टीची गोष्टी । सावध ऐका ॥ ५० ॥ 
येकी कल्पनेची सृष्टी । दुजी शाब्दिक सृष्टी । तिजी प्रत्यक्ष सृष्टी । जाणती 
सर्व ॥ ५१॥ चोथी चित्रलेपसृष्टी । पांचवी स्वप्रसृष्टी । साहावी गंधर्वसृष्टी । 
ज्वरसृष्टी सातवी ॥ ५२ ॥ आठवी दष्टिबंधन । ऐशा अष्ट सृष्टी जाण । 
यामधे श्रेष्ठ कोण । सत्य मानावी ॥५३॥ म्हणोनि सृष्टी नासिवंत । जाणती संत 
महंत । सगुणीं भजावें निश्चित । निश्वचयाकारणें ॥ ५९ ॥ सगुणाचेनि आधारें । 
निर्गुण पाविजे निधारें । सारासारविचारें । संतसंगे ॥ ५५ ॥ आतां असो हं 
बहुत । संतसंगें कळे नेमस्त । येऱ्हवीं चित्त दुश्रित । संशई पडे॥ ५६॥ 
तंव दिष्यें आक्षेपिलें । सृष्टी मिथ्या ऐसें कळलें । परी हें अवघें नाथिलें । 
तरी दिसतें कां ॥ ५७ ॥ दृश्य प्रत्यक्ष दिसतें । म्हणोन सत्याचि वाटतें । 
यासि काय करावें तें । सांगा स्वामी ॥ ५८ ॥ याचें प्रत्योत्तर भलें ! पुढिले 
समासी बोलिलें । श्रोतां श्रवण केलें । पाहिजे पुढें ॥ ५९ ॥ एवं सृष्टी 
मिथ्या जाण । जाणोनि रक्षावे सगुण । ऐसी हे अनुभवाची खूण । अनुभवी 
जाणती ॥ ६० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सृष्टिकथननाम 
समास षष्ठ ॥६॥ 





देव पंचभूतातीत आहे व सृ्टि मिथ्या हाच सिद्धांत खरा आहे. सृष्टि चालतां, सृष्ट्सिहार झाल्यावरही शाश्वत देव आहे 
तो खरा ( ३९-४९ ), प्रतिप्रश्न ३:- एका कल्पनेच्या पोटांत अनेक सृष्टि होतात म्हणून म्हणालांत त्या कोणत्या ? (५०). 
प्रत्युत्तर ३:- एक कल्पनेची सृष्टि, दुसरो शब्दसश्‍टि, तिसरी प्रत्यक्ष सृष्टि, चोथी चित्रलेपसृष्टि, पांचवी स्वमसृष्टि, 
साहवी गंधर्वसष्टि, सातवी ज्वरसृष्टि, आठवी इृष्टिबंघनसष्टि, अज्ञा आठ सृष्टि आहेत. आतां ह्या आठ सृष्टींतली सत्य कोणती 
कोणती सूद श्रेष्ठ व कां ? तात्पय हें आहे कीं सृष्टि नाशिवंत आहे हाच सिद्धांत आहे व संत महंत असेंच जाणून असतात, 
संतसंग न घडल्यामुळे चित्त दुश्चित होऊन तूं संरायांत पडला आहेस. म्हणून संशय सोडून स््टि मिथ्या आहे हें संतांपाशीं 
राहून शीक. सयुणाची निंदा केली असं समजूं नकोस. निश्चय दढ होण्यासाठीं सगुणांस अवइय भजावे. सगुणाच्या आधारे 
सारासार बिचाराच्या बळानें सत्संगतींत शाश्वत ब्रह्म ओळखावे व तठरूप व्हावे (५१-६० ). [द० ६, स« ६] 


समास ७ ] सार्थ श्रीदासबोध १६९ 


॥ श्रीराम ॥ ज्ञानें दृश्य मिथ्या जालें । कां पाहिजे भजन केलें । तेणें 
काय प्राप्त जालें । मज निरोपावें ॥ १ ॥ ज्ञानाहूनि श्रेष्ठ असेना न तरी कां 
पाहिजे उपासना । उपासनेनें जना । काय प्राप ॥ २॥ मुख्य सार तें निर्गुण । 
तेथें दिसेचिना सगुण । भजन केठियाचा गुण । मज निरोपावा ॥ ३॥ जे 
समस्त नासिवंत । त्यास भजावे किंनिमित्य । सत्य सांडून असत्य । कोणें 
भजावें ॥ ४ ॥ असत्याचा प्रत्ययो आला । तरी मग नेम कां लागला । 
सत्य सांडून गल्बला । कासया करावा ॥ ५ ॥ निर्गुणानें मोक्ष होतो । 
प्रत्यक्ष प्रत्यया येतो । सगुण काये देऊ पाहातो । सांगा स्वामी ॥६॥ 
सगुण नासिवंत ऐसें सांगतां । पुन्हा भजन करावें म्हणतां । तरी कशासाठी 
आतां । भजन करूं ॥ ७ ॥ स्वामीचे भिडेनें बोलवेना । येऱ्हवी हे कांहींच 
मानेना । साध्य जालिया साधना । कां प्रवतीरवे ॥ ८ ॥ ऐसें श्रोतयाचें 
बोलणें । दाब्द बोठे निर्बेजलेपणें । याचें उत्तर ऐकणें । म्हणे वक्ता ॥९॥ 
गुरूचें वचनप्रतिपाळण । हें मुख्य परमार्थाचे लक्षण । वचनभंग कारितां 
विलक्षण । सहजेंचि जालें ॥ १० ॥ म्हणोनी आक्ञेसी वंदावें । सगुणभजन 
मानावें । श्रोता म्हणे हें देवें । मि कां प्रयोजिळें ॥ ११ ॥ काय मानिला उपकार । 
कोण जाला साक्षात्कार । किंवा प्रार्धाचें अक्षर । पुसिलें देवें ॥ १२ ॥ 
होणार हें तों पालटेना । भजनें काय करावें जना । हे तों पाहतां अनुमाना । 
कांहींच नये ॥ १३ ॥ स्वामींची आज्ञा प्रमाण । कोण करील अप्रमाण । 
परंतु याचा काय गुण । मज निरोपावा ॥ १९ ॥ वक्ता म्हणे सावधपणें । 
सांग ज्ञानाची लक्षणें । तुज कांहीं लागे करणें । किंवा नाहीं ॥ १५ ॥ करणें 
लागे भोजन । करणें लागे उदकप्रारान । मळमूत्रत्याग लक्षण । तेंहि सुटेना 

प्रश्न २५-निगुण ब्रह्म तेवढें सत्य व संपूर्ण सृष्टि मिथ्या असें आपलें म्हणणें आहे तर सयुणही सृष्टींत आल्यामुळे 
मिथ्याच झाळें, तर मग स्त्रान-संघ्या, भजन-पूजन, गुरुसेवा, हृत्यादि सगुणोपासना करावयाला नको, असाच निश्चितार्थ निघतो 
कों नाहों ! सगुण जर नाशिवंत झाला, तर बरेंच झालें कों ! भजन-पूजनाचा खटाटोप करावयाला नको, उपासनेची व नित्य- 
नेमाची भानगड नको, आपलें निगुंण अह्म बरं कीं मी बरा ! निगुणाने मोक्ष होतो, मग सगुण कशाला पाहिजे ? 
उत्तर २:-युरुवचनाप्रमाणें वागावे हे परमार्थाचे मुख्य लक्षण आहे आणि गुरूची आज्ञा सगुणोपासना करण्याविषयी 
आहे म्हणून तुळा ती केळी पाहिजे ( १-१० ). प्रतिप्रश्न १:- स्वामीची आज्ञा प्रमाण मानावी हें रीक आहे, पण 
स्वामींनीं तरी असे कां सांगावें ? सगुण मिथ्या म्हणून सांगाबयाचे भाणि पुन्हां सगुणाचेंच भजन-पूजन करीत बेस म्हणून 
सांगावयाचें हें आपल्याला नाहीं योग्य वाटत ! सगुण जर मिथ्याच तर त्याच्या भजनाने काय होणार ) प्रा्धीं होणार ते 
सुखें होईल; तें जर सगुणभजनानें पाळटणार नाहीं तर मग हे कष्ट करावे कश्याला ? प्रत्युसर १ :- ज्ञान म्हटल्याबरोबर 


शानाचीं लक्षणे अंग्री आळीं असे का तुळा वाटते ? सगुण मिथ्या म्हटल्याबरोबर तूं निगुंगपदारूढ झाळास व तुझे इतर 
व्यवहार सुटले काय ? सुटले असतोळ तर प्रश्न निराळा. तुळा देहाचे अन्य ब्यापार कराबेच ळागतात ना ? अन्न-पाणी 





१७० सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ६ 


॥ १६ ॥ जनाचें समाधान राहावें । आपुलें पारिखें वोळखावे । आणि भजनचि 
मोडावें । हें कोण ज्ञान ॥ १७ ॥ ज्ञान विवेकें मिथ्या जालें । परंतु अवघें 
नाहीं टाकिठें । तरी मग भजनेंचि काय केलें । सांग बापा ॥ १८ ॥ साहेबास 
लोटांगणीं जावें । नीचासारिखें हावे । आणि देवास न मनावें । हें कोण 
ज्ञान ॥ १९ ॥ हरिहरत्रह्मादिक । हे जयाचे आज्ञाधारक । तूं येक मानवी 
रंग । भजेसिना तरी काय गेलें ॥ २० ॥ आमुचे कुळीं रघुनाथ । खघुनाथें 
आमुचा परमार्थ । जो समर्थाचाहि समर्थ । देवां सोडविता ॥ २१ ॥ त्याचे 
आम्ही सेवकजन । सेवेकरितां जालें ज्ञान । तेथें अभाव धरितां पतन । 
पाविजेलळ कीं ॥ २२ ॥ गुरु सांगती सारासार । त्यास केसें 
म्हणावें असार । तुज काय सांगणें विचार । हाहाणे जाणती ॥ २३ ॥ 
समथांचे मनीचे तुटे । तेंचि जाणावें अदृष्ट खोटें । राज्यपदापासून 
करंटे । चेवलें जेसें ॥ २४ ॥ मी थोर वाटे मनीं । तो नव्हे बह्मक्ञानी । 
विचार पाहतां देहाभिमानी । प्रत्यक्ष दिसे ॥ २५ ॥ वस्तुभजन करीना । न 
करीं ऐसेंही म्हणेना । तरी हे जाणावी कल्पना । दडोन राहिली ॥ २९॥ ना 
तें ज्ञान ना तें भजन । उगाचि आला देहाभिमान । येथें नाहीं की अनुमान । 
प्रत्यय तुझा ॥ २७ ॥ तरी आतां ऐसें न करावें । रघुनाथभजनीं लागावें । 
तेणेंचि ज्ञान बोलावें । चळेना ऐसें ॥ २८॥ करी दुर्जनाचा संहार । भक्तजनासी 
आधार । ऐसा हा तों चमत्कार । रोकडा चाले ॥ २९ ॥ मनीं धरावें तें 
होतें । विभ अवघेंचि नासोन जातें । कृपा केलिया रघुनाथें । प्रचीत येते॥ ३०॥ 


घ्यावयाचे सुटळें नाहो, मळमूत्रत्याग बंद झाला नाहीं. स्वजन व परजन हे तूं ओळखत आहेस, लोकांची लोभास्तव मनधरणी 
करणें बंद झाळं नाहीं, आणि भजन मात्र सोडावयाला तयार झालास काय ? ज्ञान विवेकार्ने अवघेच मिथ्या झालें आहे. तू 
आपमतलबीपणाने भजन तेवढे मिथ्या म्हणून सोडू म्हणतोस, आणि बाकीचे व्यवहार काय सत्य म्हणून सांभाळतोस ? 
तेही मिथ्या नाहींत काय ? वरिष्ठांच्या पायां पडून नीचसेवा पोटासाठी करावयाचें सोडीत नाहींल आणि भजन 
मात्र सोडतोस हे काय ज्ञान ? परमज्ञानी असे हरि-हर-ज्ह्मादिकही भजन सोडीत नाहींत, आणि तूं एक यःकश्रित 
मनुष्य ! तूं देवाघिदेवाचें भजन केलें नाहींस म्हणून काय झालें ? दुसरें असे कीं आम्ही रामाचे दास आहों, 
रामाची उपासना केल्यामुळेच आम्हांला हे जान झाळे आहे, अर्थांत उपासनेच्या योगाने आत्मज्ञानाचा लाभ 
होतो हा आमचा अनुभव आहे. बापा ! समर्थाच्या मनींचें तुटणे हे करंटेपण आहे. गुरु सारासार विचार 
करून जो निश्चय सांगतात त्याविषयी कुतके छढवीत बसण हे अनुचित आहे. आणखी ' मी थोर वाटे मनीं । 
तो नव्हे मह्मज्ञानी ।' तुझे अहंभावाचे बोलणे देहबुद्धीचे आहे. परमात्म्याचे भजन करीत नाहीं व करीत नाहीं 
असेंही म्हणत नाहीं ह्या संशयम्रस्त मनाला काय म्हणावें ? हे क्षान नव्हे, हे भजन नव्हे, हा केवळ देहाभिमाम आहे. 
म्हणून असें न करितां रामभजनीं ळागावें व निःसंदेह असं ज्ञान मग सांगावे. आपण( महाराष्ट्रीय छोक ) रामाची भक्ति 
करूं लागलों तों लगेच श्रीरामाने ( शिवाजीप्रस्तींना उठवून ) दुर्जनांचा संहार चालविला ही गोष्ट प्रत्यक्ष डोळ्यांसमोर 
घडतांना तू पाहत आहेस कीं नाहीं ? आम्हीं जे-जे मनांत घरिलं ते-तें सर्व विच दूर होऊन घडत आहे हे पाहत आहेस ना? 


समास ७ ] सार्थ श्रीदासबोध १७१ 


रघुनाथभजनें ज्ञान जालें । रघुनाथभजनें महत्त्व वाढलें । म्हणोनियां तुवां केलें । 
पाहिजे आधीं ॥३१॥ हें तो आहे सप्रचित । आणी तुज वाटंना प्रचित । 
साक्षाकारें नेमस्त । प्रत्ययो करावा ॥ ३२॥ रघुनाथ स्मरोन कार्य करावें । 
तें तत्काळचि सिद्धी पावे । कती राम हें असावें । अभ्यंतरीं ॥२३२॥ कता 
राम मी नव्हे आपण । ऐसें सगुणनिवेदन । निर्गुणी तें अनन्य । निर्युणचि 
होइजे ॥ ३२९॥ मी कर्ता ऐसें म्हणतां । कांहींच घडेना सवथा । प्रचित पाहासी 
तरी आतां । सीभ्रचि पाहे ॥ ३५ ॥ मी कर्ता ऐसें म्हणसी । तेणें तूं कष्टी 
होसी । राम कर्ता म्हणतां पावसी । यश कीर्ति प्रताप ॥ २६॥ येके भावनेसाठी । 
देवासीं पडे तुटी । कां ते होय कृपादष्टी । राम कर्ता भावितां ॥ २७ ॥ आपण 
आहे दों दिसांचा । आणी देव तो बहुतां काळांचा । आपण थोडे वोळखीचा । 
देवासि त्रेलोक्य जाणे ॥ २८॥ याकारणें रघुनाथभजन । त्यासि मानिती 
बहुत जन । बह्मादिक आदिकरून । रामभजनीं तत्पर ॥ २९ ॥ ज्ञानबळें 
उपासना । आम्ही भक्त जरी मानूं ना । तरी या दोषाच्या पतना । पावो 
अभक्तपणें ॥ ४०॥ देव उपेक्षी थोरपणे । तरी त्याचें तोचि जाणे । अप्रमाण 
तें लाघ्यवाणें । नव्हे कीं श्रेष्ठा ॥ ४१ ॥ देहास लागली उपासना । आपण 
विवेके उरेना । ऐसी हे स्थिति सज्जना- । अंतरींची ॥ ४२॥ सकळ मिथ्या 
होऊन जातें । हें रामभजनें कळों येतें । हें रृश्य ज्ञानियांचेनि मतें । स्वभ 
जेसें ॥ ४३ ॥ मिथ्या स्वभ्नविवंचना । तेसी सृष्टीची रचना । दृश्य मिथ्या 
साधुजना । कळो आलें ॥ ४४ ॥ आक्षेप जाला श्रोतयांसी । मिथ्या तरी 





मग अजून रामभक्तीनें केवढालीं कार्ये होतात ह्याविषयी तू साशंक कां? ' हें तों आह सप्रचित ' आम्हो अनुमानानें 
बोळत नाहीं, हे प्रत्यक्ष अनुभवाचें बोलणे आहे. ब्रह्मज्ञान झाळें व महत्त्व वाहून मोठ-मोठाळे होकसमुदाय वश होऊन 
महत्त्वाची कार्ये आमच्या हातून घडत आहेत हा सारा श्रीरामाच्या उपासनेचा प्रताप आहे ! म्हणून तुळा रामाची भक्तीच 
आधीं केली पाहिजे. हें आम्ही प्रचीतीनें सांगतों. तुला पटत नसेल तर तू प्रचीत घेऊन पाहा. रामाचे स्मरण करून जे-जे 
कार्य हातीं घ्यावे तै-ते सिद्धीस जाते. ' कतो राम, मी नव्हे ' हे सगुणभक्तार्चे निवेदन होय, निगुंणज्ञानी निगुणाच्या 
ठिकाणीं अनन्य होतो. दोन्ही प्रकारें अहंकार उरत नाहीं. ' मी कता ह्या अभिमानाने काय करूं पाहशील तर कष्ट 
पावशीळ व ' राम कता ' म्हणून कार्य करशील तर तुझा यशकीर्तिप्रताप वाढेळ,. एका भावनेसाठीं देव कां सोडावा? 
आपण दोन दिवसांचे ब दव अनादि, आपल्या ओळखी चार लोकांच्या व देवाला त्रेलोक्य ओळखते. अशा रामाचे भक्त 
होण्याने जनांची मनही रामाकडे ब आपल्या सत्कार्याकडे ओढलीं जातात. अहेभाबाने सर्ब हानीच आहे, झानाहंकाराने 
आम्ही भक्त जर उपासना मानणार नाहीं तर अभक्त होऊन पतन पावृं. आपण थोरपणा घेतळा कीं देव आपली उपेक्षा 
करितो, व मग काय फळे भोगावी लागतात हे त्याचे तोच ज्ञाणे, संतसजनांची परंपरा पाहिछी' तर ते देहाला उपासना 
लावून देतात ब आपण विवकाने अहंशून्य ( राममय ) होतात अशीच आहे. सृष्टि मिथ्या हे शब्दाने कळत नाहीं, हे 
रामभजनांत तरमय झाल्यानें खरं-खरें बिंबते. ह्य स्वभवत आहे हे ज्ञानी भक्तांच्याच प्रत्ययास येते. इतर ळोक बोळोत, 


१७२ सार्थ श्रीदासबोध [ टशक ६ 


कां दिसते आम्हांसी । याचें उत्तर पुढिले समासी । बोलिलें असे ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुगिष्यसंवादे सगुणभजननाम समास सप्तम ॥७॥ 


॥ श्रीराम ॥ मागां श्रोतीं पुसिलें होतें । हश्य मिथ्या तरी कां दिसतें । 
याचें उत्तर बोलिजेल तें । सावध ऐका ॥ १ ॥ देखिले तें सत्यचि मानावें । 
हें ज्ञात्याचें देखणें नव्हे । जड मूढ अज्ञान जीवें । हें सत्य मानिजे ॥२॥ 
येक्या देखिल्यासाठीं । लटिक्या कराव्या ग्रंथकोटी । संतामहंतांच्या गोष्टी । 
त्याही मिथ्या मानान्या ॥ ३२ ॥ माझें दिसतें हेंचि खरें । येथें चालेना दुसरें । 
ऐशा संशयाच्या भरें । भरोचि नये ॥ ९ ॥ सगे देखिठें ग्रगजळ । तेथें 
घांवतें बरळ । जळ नव्हे मिथ्या सकळ । त्या पशरूस कोणें म्हणावें ॥ ५ ॥ 
रात्री स्वम्न देखिले । बहुत द्रन्य सांपडलें । बहुत जनांसी वेव्हारिलें । तें 
खरें केसेनि मानावे ॥ ६ ॥ कुदाळ चितारी विचित्र । तेणें निर्माण केलें 
चित्र । देखतां उठे प्रीती मात्र । परंतु तेथें ग्रत्तिका ॥ ७ ॥ नाना वनिता 
हस्ति घोडे । रात्री देखतां मन बुडे । दिवसा पाहातां कातडें । केटाळवाणें ॥८॥ 
काष्टी पाषाणी पुतळ्या । नाना ठकारें निर्मिल्या । परम सुंदर वाटल्या । 
परंतु तेथें पाषाण ॥ ९ ॥ नाना गोपुरी पुतळ्या असती । वक्रांगें वक्रदृष्टी 
पाहती । लाघव देखतां भरे वृत्ती । परतु तेथें त्रिभाग ॥ १० ॥ खेळतां 
नेटके दशावतारी । तेथें येती सुंदर नारी । नेत्र मोडिती कळाकुंसरी । परी 
ते अवघे धटिंगण ॥ ११ ॥ सृष्टी बहुरंगी असत्य । बहुरूपाचे हें कृत्य । 


प्रण इश्य सृष्टि मिथ्या आहे हें ज्ञानी भक्त जे आहेत त्यांनाच यथाथे कळते ( ११-४४ ). ह्यावरही आणखी शंका 
आहेत त्यांचा विचार पुढे ( ४५ ). [द० ६, स ७] ' 


प्रश्न ३ !- सृष्टि मिथ्या तर दिसते कां? ' उत्तर ३ :- ' देखिल तं सत्यचि मानावे, हे ज्ञात्याच देखणे नव्हे ! 
जड मूढ अज्ञान जीवांनी जं दिसेल तं सत्य मानावे हे साहजिक असेल पण खरें नाहीं. कोठ्यवधि ग्रंथ ब संत-महंत सृष्टि 
मिथ्या आहे असं सांगत असतांना माझ्या दृष्टीछा ती दिसते म्हणून खरो अशा संशयांत पडणं योग्य नाहीं. केवळ दिसते 
एवढ्याने कोणतीही वस्तु खरी मानणें किती चुकीचं आहे तें पाहा ( १-४ ). सग मृगजळ पाहतांच तं सत्य मानून 
त्याच्या मारे बरळ ( वेडे ) होऊन घांवतें ! काय तेथें खरोखर जळ आहे |? पण हें * त्या पश्लूस कोणें म्हणावें ? * रात्रीं 
स्वझ पाहिलें, पुष्कळ द्रव्य सांपडलें आणि मोठ! व्यवहार केला पण त्या स्वमदृष्ट दब्यांतील फुटकी कवडी तरी जागृतीच्या 
व्यवहारास उपयोगीं पडेळ काय ? कुशल चिताऱ्याने सुंदर स्त्रीचं चित्र काढिले व तें पाहून एखादा कामुक पुरुष त्या खोला 
आटळिंगावयास धघांबला तर त्याच्या हातीं मातीशिवाय्र काय लारोळ ? काष्ट-पाषाणाच्या नयनमनोहर ( ठकार ) पुतळ्या 
किंवा गोपुरावरच्या ( देवळाच्या दरवाज्यावरीलळ मजल्यावरच्या ) पुतळ्या चांगल्यः वक्रदृष्टीनें पाहत असल्या तरी काय 
उपयोग ? तेथें पाषाण नाहोंतर त्रिभाग ( चुना, वाळू व ताग ह्यांचा गोळा ) सांपडणार. दशावतारांच्या नाटकांतळीं स्त्रीपात्र 
डोळे मोडीत हावभाव करोत येतात, ' परी ते अवघे धघटिंगण. ' ( ५-५ १ ). सृष्टि बहुरंगी असत्य आहे; बहुरूप्याने ही 


समास ८ ] सार्थ श्रीदासबोध १७३ 


तुज वाटे हृश्य सत्य । परि हे अविद्या ॥ १२॥ मिथ्या साचासारिखें देखिलें । 
परि तें पाहिजे विचारिलें । दृष्टि तरळतां भासले । तें साच केसें मानावे ॥१३॥ 
वरी पाहातां पालथें आकादा । उदकीं पाहतां उताणें आकारा । मध्यें चांदि- 
ण्याहि प्रकारा । परि ते अवर्धे मिथ्या ॥१४॥ नृपतीनें चितारी आणिले । ज्याचे 
त्याऐसे पुतळे केले । पाहातां तेचि ऐसे गमले । परी अवघे माइक ॥ १५॥ 
नेत्री कांहीं बाहुली नसे । जेव्हां जें पाहावें तेव्हां तें दिसे । डोळां प्रति्षिब 
भासे । तें साच केसेनी ॥ १६ ॥ जितुके बुडबुडे उठती । तितुक्‍यांमध्यें 
रूपें दिसती । क्षणामध्यें फुटोन जाती । रूपें मिथ्या ॥ १७॥ लघुदर्पणें 
दोनि चारी हातीं । तितुकीं मुखें प्रतिबिबती । परी ते मिथ्या आदिअंतीं । 
येकचि मुख ॥ १८ ॥ नदीतीरे भार जातां । दुसरा भार दिसे पालथा । 
कां पडसादाचा अवचिता । गजर उठे ॥ १९ ॥ वापीसरोवराचे तीर । तेथें 
पशु पक्षी नर वानर । नाना पात्रें वृक्षविस्तार । दिसे दोहि सवा ॥ २० ॥ 
येक रास्त्र झाडं जातां । दोनि दिसती तत्वता । नाना तंतु टणत्कारितां । 
द्रिधा भासती ॥ २१॥ कां ते दर्पणाविये मंदिरीं । बेसली सभा दिसे 
दुसरी । बहुत दीपाचिये हारी । बहुत छाया दिसती ॥ २२॥ ऐसें हें 
बहुविध असे । साचासारिखें दिसे । परी हें सत्य म्हणोनि केसें । विश्वासावें 
॥ २३ ॥ माया मिथ्या बाजीगरी । दिसे साचाचिये परी । परी हे जाणत्यानें 
खरी । मानूंचि नये कीं ॥ २४ ॥ लरटिकें साचाऐसें भावावें । तरी पारखी 
कासया असावें । येवं ये अविद्येचे यावे । ऐसेचि असती ॥ २५ ॥ मनुष्यांची 
बाजीगरी । बहुत जनास वाटे खरी । सेवट पाहातां निर्धारी । मिथ्या होय 
॥ २६॥ तेसीच माव राक्षेसांची । देवांसही वाटे साची । पेचवरिकेस 
मृगाची । पाठी घेतली रामें ॥ २७ ॥ पूर्वकाया पालटिती । येकाचेचि 


नडत नतला योतक ततला कवाहसी ड वाकतात योचे लिली 
घडविळेली आहे. ही दिसली तरो अविद्याकृत आहे म्हणून मिथ्या असून सत्यश्ी वाटते. जात्याच्या दृष्टीला ती दिसत 
नाहीं व अज्ञान्याची दृष्टि तरळली ( चंचळ झाली ) म्हणजे तिला मात्र भासते. पाण्यांत उताणे आकाश व त्यांतील चांदण्या 
दिसतात त्या काय खऱ्या आहेत? राजा मोठ-मोठ्या व्यक्तींचे पुतळे उभे करवितो ते पाहतां मूळ व्यक्तींसारखेच हुबेहुब 
असतात, पण काय त्या व्यक्ति भेटतात ? नेत्रांत बाहुळी नसून पाहाव्या त्या-त्या वस्तूंची प्रतिबिंब दिसतात. बुडबुड्यांत 
नानारूपें दिसतात, पण बुडबुडे फुटून जातात अथांत्‌ रूपें मिथ्याच होत. आरसेमहालांत एकच मुख असून अनेक सुखें 
दिसतात किंबा एक सभा भरी असतां दोन सभा (दिसतात, एक शस्त्र परजळे को दोन दिसतात, वाद्यतंतु टणत्कारला 
म्हणजे दोन तंतु दिसतात; असे अनेक दृष्टांत देण्यासारखे आहेत. गाभाऱ्यांतून एका ध्वनीचे कितीतरी प्रतिध्वनि निघतात. 
खऱ्यासारखे दिसणारे हे प्रकार काय खरे आहेत ! सष्टि बहुरंगी असत्य आहे ईंच खरे. माया ही मोठी गारुडी विद्या 
( बाजीगिरी ) आहे. मनुष्यांची गारुड विद्या, राक्षसांची वोडंबरी तशीच भगवंताची माया लाघवी आहे. पारखी असतात ते 
तिघींनाही फसत नाहींत. राक्षसाची कपटविद्या खोटी म्हणूनच राम सुवणस्रगाच्या मार्गे घांबळे कीं नाहीं ? खूप पाळरणे, 


१७४ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ६ 


बहुत होती । रक्तबिंदींच जन्मती । रजनीचर ॥ २८ ॥ नाना पदार्थ फळें 
जाले । द्रारकेमध्यें प्रवेदाले । कृष्णे देत्य किती वधिले । कपटरूपी ॥ २९॥ 
केसें कपट रावणाचें । शीर केलें मावेचें । काळनेमीच्या आश्रमाचे । अपूर्व 
क्रेसें ॥ ३० ॥ नाना देत्य कपटमती । जे देवांसहि नाटोपती । मग निर्माण 
होऊन दाक्ती । संव्हार केला ॥ ३१ ॥ ऐसी राक्षेसांची माव । जाणों न सकती 
देव । कपटविद्येचें लाघव । अघटित ज्यांचें ॥ ३२ ॥ मनुष्यांची बाजीगरी' । 
राक्षसांची 'वोडंबरी ' । भगवंताची नानापरी । विचित्र माया! ॥ ३३॥ हे 
साचासारिखीच दिसे । विचारितां साच नसे । मिथ्याचि परी भासे । निरंतर 
पाहतां ॥ ३४ ॥ साच म्हणावी तरी हे नासे । मिथ्या म्हणावी तरी हे दिसे । 
दोहीं पदार्थी अविश्वासे । सांगतां मन ॥ ३५ ॥ परंतु हें नव्हे साचार । 
मायेचा मिथ्या विचार । दिसतें हे स्वप्भाकार । जाण बापा ॥ ३९॥ तथापी 
असो तुजला । भासचि सत्य वाटला । तरी येथें चुका पडिला । ऐक बापा 
॥ ३७ ॥ हृश्‍यभास अविद्यात्मक । तुझाही देहो तदात्मक । म्हणोनि हा 
अविंवेक । तेथें संचरलळा ॥ ३८ ॥ दृष्टीनें रय देखिलें । मन भासावरी 
बेसलें । तरी त॑ ठिंगदेह जालें । अविद्यात्मक ॥ ३२९ ॥ अविद्येने अविद्या 
देखिली । म्हणोनी गोष्टी विश्वासली । तुझी काया अवघी संचली । अविदेची 
॥ ४० ॥ तेचि काया मी आपण । हें देहबुद्धीर्चे लक्षण । येणें कारितां जालें 
प्रमाण । हशय आवघें ॥ ४१ ॥ इकडे सत्य मानिला देहो । तिकडे दृश्य 
सत्य हा निर्वाहो । दोहींमध्यें संदेहो । पेसावला बळें ॥ ४२ ॥ देहबुद्धि 
केळी बळकट । आणि नह्म पाहों गेला धीट । तों दश्यानें 
रुधिली वाट । परनत्रह्माची ॥ ४३ ॥ तेथें साच मानिलें दृश्याला । 
निश्चयोचि बाणोनि गेला । पाहा हो केवढा चुका पडिला । 
अकस्मात ॥ ४९ ॥ आतां असो हें बोलणें । ब्रह्म न पविजे मीपणें । 


रक्तबिंदूंत जन्म घेणे, रावणाळा रामाचे कपटशीर दाखवितां येणं, देत्यांना फळादिकांचीं खूप घेता येऊन बाजार भरवणे 
( वत्सळाहरणप्रसंगीं ), असे कित्येक प्रकार पुराणांतून वा्णेळे आहेत. श्रीकृष्णाने किती तरी देत्य मारिले आहेत. राक्षसांच्या 
कपटविद्येला देवही फसलेले आहेत, शेवटीं देवांपुर्ढे त्यांना हार खावी लागली हें निराळें ( १२-३६ ). देवाधि- 
देवाची माया मिथ्या असून सत्यशी वाटते ह्यांत चूक कोठें आहे तेंही सांगतों. हा इद्यभास अविधेनें उभा केळा असून तुझा 
देहही अविद्येचेंच कार्य आहे; दृष्टीला व मनाला मिथ्या इइ्याचीच संवय झाल्यानें - वासनात्मक लिंगद्वेहच अविद्येचा बनला 
आहे म्हणून -- हा अविवेक तेथे संचरला आहे. असा मिथ्या देह मीच आहे अशी देहबुद्धि वाढल्यामुळें सारें दृइय तुळा 
सत्य वाटत आहे. देहबुद्धि दढ करून तेथून परब्रह्माकडे पाहावयाला गोळास म्हणून मध्यें इइ्याचो धोंड आड अली आहे. 
दृश्य सत्य वाटणे हो केवढी मोठी चूक आहे (३७-०४). हाडा-मांसाच्या सांपळ्यांत राहून चमंचक्षूने ब्रह्म पाह्यवयाळा जाणि हे 


समास ९ ] सार्थ श्रीदासबोध १७५ 


देहबुद्धीचीं लक्षणें । दृश्य भाविती ॥ ४५ ॥ अस्थींचा देहीं मांसाचा डोळा । 
पाहेन म्हणे बह्माचा गोळा । तो ज्ञाता नव्हे आंधळा । केवळ मूर्ख ॥ ४६॥ 
टष्टीस दिसे मनास भासे । तितुकें काळांतरीं नासे । म्हणोनि हृश्यातीत 
असे । परब्रह्म तें ॥ ४७ ॥ परजह्म तें शाश्वत । माया तेचि अशाश्वत । 
ऐसा बोलिला निश्चितार्थ । नाना शास्त्री ॥ ४८ ॥ आतां पढें निरूपण । 
देहबुद्धीचे लक्षण । चुका पडिला तो मी कोण । बोलिलें असे ॥ ४९ ॥ 
मी कोण हें जाणावें । मीपण त्यागूनि अनन्य व्हावें । मग समाधान तें 
स्वभावें । आंगीं बाणे ॥ ५० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे इश्य- 
निरसननाम समास अष्म ॥८॥ 


॥ श्रीराम ॥ गुप्त आहे उदंड धन । काय जाणती सेवकजन । तयांस 
आहे तें ज्ञान । बाह्यात्काराचें ॥ १ ॥ गुप्त ठेविलें उदंड अर्थ । आणि प्रगट 
दिसती पदार्थ । ह्याहणे शोधिती सार्थ । अंतरीं असे ॥ २॥ तेसें इश्य हें 
मायिक । पाहात असती सकळ लोक । परी जयांस ठाउका विवेक । ते तदंतर 
जाणती ॥ ३ ॥ द्रव्य ठेऊन जळ सोडिलें । लोक म्हणती सरोवर भरलें । 
तयाचें अभ्यंतर कळलें । समर्थ जनासी ॥ ९ ॥ तेसे ज्ञाते समर्थ । तेही 
वोळखिला परमार्थ । इतर ते करिती स्वार्थ । हश्य पदार्थांचा ॥ ५ ॥ काबाडी 
वाहती काबाड । श्रेष्ठ भोगिती रत्नें जाड । हे॑जयाचें तयासीच गोड । 
कर्मयोगें ॥ ६ ॥ येक काएस्वार्थ करिती । येक शुभा येकवटिती । तेसे 
नव्हेत कीं रृपति । सारभोक्ते ॥ ७ ॥ जयांस आहे विचार । ते सुखासनीं 
जाले स्वार । इतर ते जवळील भार । वाहतचि मेले ॥ ८ ॥ येक दिगव्या्नें 
भक्षिती । येक विष्ठा सावाडिती । आपण वर्तल्याचा घेती । साभिमान ॥ ९॥ 


व ब्रह्म त्याहून वेगळें म्ह० हयातीत आहे, शाश्वत आहे. देहबुद्धीची ( मोपणाची ) चूक कशी दुरुस्त करावी हे सत्संगतींत 
कळून अनन्यतेनं बरह्मरूपता प्राप्त होते (७५-५०). [द० ६, स ८] 


प्रश्न ४- साचूंनाच बह्ममाप्रीचा उपाय कां पुसावा ? उत्तर ४-ह्या सष्टोंत ज्ञानो आणि अज्ञानी, सभाग्य आणि 
अभागी, उत्तम आणि होन असे दोन कोटींचे जीव आहेत (हें दुसऱ्या दशकांत सविस्तर सांगितलंच आहे, ) श्रीमंताच्या 
तळघरांत अलंख्य अमूल्य जड जवाहोर असते, पण त्याचो सेवकांना कोष्ठ ओळख असते ? खरोवरांत अगणित दच्य ठेवून 
त्यावर मोटांनीं पाणी सोडलें तर छोकांना सरोवर दिसेळ. पण समर्थांना तळांतळें द्च्य दिलेल. काबाड्यांनीं काबाडकष्ट 
करावे आणि धनिकांनीं सुखविलास भोगावे. ज्यापाशी विचाराचे भांडवळ आहे ते सुखासनावर आरूढ होतात व अज्ञानी 
जीव भार वाहतच आयुष्य कंठितात, एक दिग्याज्ने भक्षितात ब एक (भंगी) विष्टा साबडितात व त्यांतच अभिमान 


१७६ सार्थ श्रीदासबोध [ ददाक ६ 


सार सेविजे श्रेष्ठी । असार घेयिजे वृथापुष्टी । सारा5साराच्या गोष्टी । सज्ञान 
जाणती ॥ १० ॥ गुप्त परीस चिंतामणी । प्रगट खडे कांचमणी । गुप 
हेमरत्नखाणी । प्रगट पाषाण सरत्तिका ॥ ११ ॥ अव्हारांख अव्हावेल । गुप 
वनस्पति अमोल । येरंड धोत्रे बहुसाल । प्रगट सिंपी ॥ १२॥ कोठें दिसेना 
कल्पतरु । उदंड सेरांचा विस्तारु । पाहातां नाहीं मेलागरु । बोरी बाभळी 
उदंड ॥ १३ ॥ कामधेनु जाणिजे इंद्रे । सृष्टींत उदंड खिहारें । महद्वाग्य 
भोगिजे गपवरें । इतर कर्मानुसार ॥ १४ ॥ नाना व्यापार करिती जन| 
आवघेचि म्हणती सकांचन । परंतु कुबेराचे महिमान । कोणासीच न ये 
॥१५॥ तेसा ज्ञानी योगेश्वर । गुपतार्थलाभाचा ईश्वर । इतर ते पोटाचे किंकर । 
नाना मतें धंडिती ॥ १६॥ तस्मात सार तें दिसेना । आणी असार तें दिसे 
जना । सारासारविवंचना । साधु जाणती ॥ १७ ॥ इतरांस काय सांगणें । 
खरें खोटें कोण जाणे । साधुसंतांचिये खुणे । साधुसंत जाणती ॥ १८॥ दिसेना 
जें गुपत धन । तयास करणें लागे अंजन । गुप्त परमात्मा सजन-। संगती 
शोधावा ॥ १९ ॥ रायाचे सनिध होतां । सहजचि लाभे श्रीमंतता । तेसा 
हा सत्संग धरितां । सडस्लु लाभे ॥ २०॥ सदस्तूसी लाभे सदस्तु । 
अव्यावेस्तास अव्यावेस्तु । प्रगास्तासी प्रदास्तु । विचार लाभे ॥ २१॥ म्हणोनि 
हें हश्‍यजात । अवघेचि आहे अशाश्वत । परमातमा अच्युत अनंत । तो या 
टऱ्यावेगळा ॥ २२॥ दृश्यावेगळा टश्याअंतरीं । सवीत्मा तो सचराचरीं । 
विचार पाहातां अंतरीं । निश्चयो बाणे ॥ २३ ॥ संसारत्याग न करितां । 
प्रपंचउपाधी न सांडितां । जन्मामधे सार्थकता । विचारेंचि होय ॥ २९ ॥ 


वागवितात. श्रेष्ठ सार घेतात व घटिंगण असार घेवात. सार वस्तु गुप्त व दुलळंभ असतात व असार उघड व विपुळ असतात. 
परीस व चिंतामणि हे गुप्त असतात, खडे व काँचमणि प्रगट दिसतात. सान्या-रत्नांच्या खाणी शोधाच्या लागतात, पाषाण-माती 
लागेळ तेथे उघड दिसते. उत्तम वनस्पति गुप्त व एरंड-धोत्रे विपुल, कल्पतरू, चंदन व कामघेनु हे दुळंभ; शेरे, बाभळो व 
जनावरं वाटेळ तितकीं. सगळेच आपणांस श्रीमंत म्हणवितात पण कुबेर एकच. त्याप्रमाणेंच नाना मतें घुंडणारे पोटबाबु 
पुष्कळ आढळतात, पण गुप्त परमात्म्याचा लाभ करून घेणारे ज्ञानयोगी दुलंभ आहेत. सार मह्मवस्तु गुप्त व दुलेभ आहे, 
असार साया प्रगट व विपुल आहे. ज्ञानी संतांच्या खुणा तत्तुत्य असतात तेच जाणतात ( १-१८ ), गुस द्रच्य डोळ्यांस दिसत 
नाहीं, पण ते पाहिजे तर डोळ्यांत अंजन घालावें लागते, त्याप्रमाणे गुप्त परमात्म्याचा लाभ पाहिजे तर संतसंगतींत ज्ञानांजनच 
डोळ्यांत पडळें पाहिजे. राजाच्या संगतींत राजविलास अनायासे भोगावयाला सांपडतात, त्याप्रमाणे साधुसंगतींत सदह्ठस्तूंचा 
लाभ होतो. सहस्तूस सद्टस्तु लाभते म्ह० जो अंगाने ब्रह्म होईल त्यासच ब्रह्मलाभ होतो. ' ब्रह्माहमस्मि * ह्या घ्यामानेंच 
ब्रह्मरूपता येते ; अब्यवस्तास अन्यवस्तु म्ह० पदार्थमय चित्तास पदार्थच दिसतात, मन विशाळ ( प्रशस्त ) करीळ त्यासच 
प्रशस्त परब्रह्म वस्तूचा लाभ होतो ( १९-२१ ). तात्पर्य, हें दृशय .अशाश्वत, ब्रह्म शाश्वत आहे, इड्यावेगळी असून इ्यांत 
आहे, सबाह्याभ्यंतर आहे, व तीच मी आहें असा विवेक करीळ त्याळा तठ्रूपतेचा निश्चय बाणेल. त्यासाठीं संसार किंबा 
प्रपंचोपाधि सोडावी लागत नाहीं, विचाराने जन्मसाफल्य होतें, हें प्रचोतीरचे बोटलणे आहे, अनुमानाचे नव्हे. प्रचीत आणि 


समास १० ] सार्थ श्रीदासबोध १७७ 


ह प्रचीतीचें बोलणें । विवेकें प्रचीत पाहाणें । प्रचीत पाहे ते शाहणे । अन्यथा 
नव्हे ॥ २५॥ सप्रचीत आणी अनुमान । उधार आणी रोकडे धन । मानसपूजा 
प्रत्यक्षदर्शान । यांसी महदतर ॥ २६॥ पुढें जन्मांतरी होणार । हा तों अवघाच 
उधार । तैसा नव्हे सारासार । तत्काळचि लाभ ॥ २७॥ तत्काळचि लाभ 
होतो । प्राणी संसारीं सुटतो । संशयो अवघाचि. तुटतो । जन्ममरणाचा ॥२८॥ 
येचि जन्में येचि काळें । संसारीं होईजे निराळें । मोक्ष पाविजे निश्चळें । 
स्वरूपाकारें ॥ २९ ॥ ये गोष्टीस करी अनुमान । तो सिद्धचि पावेल पतन । 
मिथ्या वदे त्यास आण । उपासनेचि ॥ ३० ॥ हें येथार्थचि आहे बोलणें । 
विवेकेंचि सीभ्र मुक्त होणें । असोनी कांहींच नसणें । जनामध्यें ॥ ३१॥ देवपद 
आहे निरुण । देवपदीं अनन्यपण । हाचि अर्थ पाहातां पूर्ण । समाधान 
बाणे ॥ ३२॥ देहींच विदेह होणें । करून कांहींच न करणें । जीवन्मुक्तांची 
लक्षणे । जीवन्मुक्त जाणे ॥ ३२॥ येरवी हें खरें न वाटे । अनुमानोंचि संदेह 
दाटे । संदेहाचें मूळ तुटे । स दुरुवचने ॥ ३४ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 
सारशाधननाम समास नवम ॥ ९॥ 


॥ श्रीराम ॥ समाधान पुसतां कांही । म्हणती बोलिजे ऐसें नाहीं । तरी 
तें केसें आहे सर्वही । निरोपावें ॥ १ ॥ मुक्यानें गूळ खादला । गोडी नये 
सांगायाला । याचा अभिप्राव मजला । निरोपण कीजे ॥ २॥ अनुभवही पुसा 
जातां । म्हणती नये कीं सांगतां । कोणापासी पुसों आतां । समाधान ॥३॥ जे 
ते अगम्य सांगती । नये माझिये प्रचीति । विचार बैसे माझे चित्तीं । ऐसें 
करावें ॥ ४ ॥ ऐसें श्रोत्याचें उत्तर । याचें केसें प्रत्युत्तर । निरोपिलें तत्पर । होऊन 
ऐका ॥ ५ ॥ जें समाधानाचें स्थळ । कीं तो अनुभवचि केवळ । तें स्वरूप 


अनुमान यांत रोकडा धनलाभ व उधारी किंबा मानसपूजा व प्रत्यक्ष दशन यासारखे महदंतर आहे. पुढे जन्मांतरी मोक्ष 
मिळेल असं वायद्याचे हें बोलणे नाहीं. स्वस्वरूपानुसंधान ठेवल्याने ' येचि जन्मे येचि काळें ' मोक्षळाभ होतो. ह्याविषयी 
कोणी संशय बाळगीळ तर तो सिद्ध असला तरी पतन पावेल, व वक्ता मिथ्या बोळेळ तर त्यास त्याच्या उपासनेची शपथ 
आहे, जनांत असून कांहींच नसणे म्ह. बाह्यात्काराप्रमाणे वागून अंतरीं निर्गुण स्वरूप होणें, निर्गुण देवाशीं अनन्य होणें व 
हाच विचार हढ करणें ह्यांत्य समाधान आहे. देहींच विदेहपण भोगणे, करून कांहींच न करणे हे जीवन्मुक्तार्च लक्षण आहे 
व हे जीवन्सुक्तच जाणतो. खंशय असेळ त्यानें सद्गुरुवचनास मानावे व निःसंदेह व्हावे ( २३-३४ ), [द० ६, स« ९] 


प्रश्न--समाधान अनिवांच्य आहे, बोलून दाखविण्यासारखं नाहीं, तेथीळ गोडी सांगूं जातां वाणी मोनावते, 

अनुभवही सांगतां येत नाहीं, तो अगम्य आहे असे सर्वजण सांगतात. तर ' ससाघान अनिवांच्य ' आहे असें कां म्हणतात ते 

सांगा ( १-५). उत्तर--परबरह्म स्वरूप हेंच समाधानाचे स्थळ होय. स्वरूप हाय अनुभव, संमाधान अनिवांच्य आहे, स 
दा. 3२९ 


१७८ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ६ 


प्रांजळ । बोलोन दाऊं ॥ ६॥ जें बोलास आकळेना । बोलल्याविण कळेना । 
जयासि कल्पिता कल्पना । हिंपुटी होये ॥ ७ ॥ तें जाणावें परत्रह्म । जें 
वेदांचें गुह्य परम । धरितां संतसमागम । सर्वहि कळे ॥ ८ ॥ तेंचि आतां 
सांगिजेल । जें समाधान सखोल । ऐक अनुभवाचे बोल । अनिवांच्य वस्तु 
॥ ९॥ सांगतां नये तें सांगणें । गोडी कळाया गूळ देणें । ऐसें हें सठुरुविणें । 
होणार नाहीं ॥ १० ॥ सटुरुकृपा कळे त्यासी । जो शोधील आपणासी । 
पुढें कळे अनुभवासी । आपेंआप वस्तु ॥ १९॥ दृढ करूनियां बुद्धी । 
आधीं घ्यावी आपशुद्धी । तेणें लागे समाधी । अकस्मात ॥ १२ ॥ आपलें 
मूळ बरें शोधितां । आपली तों माईक वार्ता । पुढें वस्तुचि तत्वता । समाधान 
॥ १३ ॥ आत्मा आहे सर्वसाक्षी । हें बोलिजे पूर्वपक्षी । जो कोणी सिद्धांत 
लक्षी । तोचि सिद्ध ॥ १४ ॥ सिद्धांतवस्तु लक्षं जातां । सवेसाक्षिणी ते 
अवस्था । आत्मा तीहून पर्ता । अवस्थातीत ॥ १५ ॥ पदार्थक्ञान जेव्हां 
सरे । द्रष्टा द्ृष्टेपणें नुरे । ते समई फुंज उतरे । मीपणाचा ॥ १६ ॥ जेथें 
मुराळें मीपण । तेचि अनुभवाची खूण । अनिवांच्य समाधान । या कारणें 
बोलिजे ॥ १७ ॥ अत्यंत विचाराचे बोल । तरी ते माईक फोल । शब्द 
सबाह्य सखोल । अर्थचि अवघा ॥ १८ ॥ शाब्दाकरितां कळे अर्थ । अर्थ 
पाहातां शब्द व्यर्थ । राब्द सांगे तें यथार्थ । परी आपण मिथ्या ॥ १९॥ 
शब्दाकारितां वस्तु भासे । वस्तु पाहातां शब्द नासे । दाब्द फोल अर्थ असे । 
धनवटपणें ॥ २० ॥ भुसाकारितां धान्य निपजे । धान्य घेऊन भूंस टाकिजे । 
तेसें शब्द भूंस जाणिजे । अर्थ धान्य ॥ २१ ॥ पोंचटामधें घनवट । घनवटीं 


वाचेने सांगणे म्हणजे गोडी कळायला हातावर गुळाचा खडा ठेवण्यासारखे आहे खरं, समाधान बोलास आकळत नाहीं तरी 
बोलल्यावांचून कळतही नाहीं. तथापि हे काम मह्मस्वरूप संतसदुरूच करूं जाणतात. सददुरूकृपा तरी कोणाला कळते म्हणून 
विचारशील तर निवांत ठायीं ' जो शोधील आपणासी ' जो आपला आपण शोध घेईेळ त्यालाच कळल. बाह्य विषयेंद्रियांपासून 
मनाचा निरोध करून आपल्या ठिकाणींच आपला शोध घ्यावा, ' तेणे लागे समाधी । अकस्मात ' आपला शोध घेऊं जातां आपली 
वार्ता मायिक आहे हे कळून येते व झुद्ध स्वरूपच उरते. स्वरूप हेंच समाधान. तेथें साक्षित्वही नाहीं. आत्मा सर्वसाक्षी 
आहे अलल म्हणतात पण हें पूर्वपक्षांतळें बोलणें आहे. सर्वसाक्षी हो अवस्था आहे व परमात्मवस्तु तर अवस्थातीत आहे 
म्हणून ' सर्वेसाक्षी ' किंवा असलें कोणतेच लक्षण वस्तूला लागत नाहों. सवसाक्षित्व, अनुभव, यथार्थशञान, त्रिपुटी, वाणी, 
मन कशाचाही तेर्थे हात पोचत नाहीं. जाणीव आटून जाते, द्रष्टा द्रटेपणानें उरत नाहीं, तेव्हांच ' मी ' नाहींसा होतो. 
मीपण निःशेष मुरणें ही अनुभवाची खूण आहे. तेथे अनुभव देणें, सांगणे हें खोटे आहे, म्हणून समाधान अनिवांच्य आहे 
असं म्हणतात ( ६-१७ ). समाधान अनिवोच्य आहे अर्स म्हणायचे आणखी एक कारण अर्से आहे कीं सांगणें हॅ शब्दाचे 
काम आहे. शब्दापासून अर्थ कळतो, किंवा वस्तु भासते हें खरं असलें तरी शब्द हा मायिक फोळ असल्यामुळें त्याची पॉच 
अर्थापर्यंत ( परमा'मस्वरूपापर्यंत ) जात नाहीं. भुंसापासून धान्य निघते. पण धान्ये घेऊन भूस टाकून देतात त्याप्रमाणे 
शब्दापासून अर्थ मिळतो पण अथे घेऊन शब्द सोडतात, शब्द बोळून राहतो, पण अथे शब्द।पूर्वीच आहे म्हणून ' पोंचट 


समास १० ] सार्थ श्रीदासबोध १७९ 


उडे पोंचट । तेसा दाब्द हा फलगट । परजरज्ली ।। २२॥ दाब्द बोलोनि राहे । 
अर्थ शब्दापूर्वीच आहे । या कारणें न साहे । उपमा तया अर्थासी ॥ २३॥ 
भूंस सांडून कण घ्यावा । तेसा वाच्यांश त्यजावा । कण लक्ष्यांद लक्षावा । 
शुद्ध स्वानुभवें ॥ २४ ॥ हऱ्यावेगळें बोलिजे । त्यासी वाच्यांदा म्हणिजे । 
त्याचा अर्थ तो जाणिजे । शुद्ध लक्ष्यांदा ॥ २५ ॥ ऐसा जो शुद्ध लक्ष्यांश । 
तोवे जाणावा पूर्वपक्ष । स्वानुभव तो अलक्ष । लक्षिला न वचे 
॥ २६ ॥ जेथें गाळून सांडिळें नभा।॥। जो अनुभवाचा गाभा । 
ऐसा तोही उभा । कल्पित केला ॥ २७॥ मिथ्या कल्पनेपासूनि वज जाला । 
खरेंपण कैंचें असेल त्याला । म्हणोन तेथें अनुभवाला । ठावचि नाहीं ॥ २८॥ 
दुजेविण अनुभव । हें बोलणेंचि वाव । याकारणें नाहीं ठाव । अनुभवासी 
॥ २९॥ अनुभवें त्रिपुटी उपजे । अद्वेती दवेतचि लाजे । म्हणोनि बोलणें 
साजे । अनिर्वाच्य ॥ ३० ॥ दिवसरजनीचें परमित्य । करावया मूळ आदित्य 
। तो आदित्य गेलियां उर्वरित । त्यासी काय म्हणावें ॥ ३१ ॥ शब्दमोन्याचा 
विचार । व्हावया मूळ वोकार । तो वोंकार गेलिया उच्चार । केसा करावा 
॥ ३२॥ अनुभव आणि अनुभविता । सकळ ये मार्याचे करितां । ते माया 
मुळीं नसतां । त्यासी काय म्हणावें ॥ ३३॥ वस्तु येक आपण येक । ऐसी 
असती वेंगळिक । तरी अनुभवाचा विवेक । बोलां येता सुखं ॥ ३४ कीन ॥ 
वेगळेपणाचि माता । ते लटिके वंधेची सुता - म्हणोनियां अभिन्नता । मुळींच 
आहे ॥ ३५॥ अजन्मा होता निजेला । तेणें स्वभी स्वप्न देखला । सटुरूस 
शब्द व “* घनवट * अर्थ ह्यांची बरोबरी होणार नाहों. अत्यंत विचाराचे बोळ असळे तरी ते ' बह्म इश्यावेगळे आहे ' एवढा 
वाच्यांश सांगून थांबतीळ, अर्थ म्हणजे वस्तु लक्ष्यांत आहे. ती तरी अनुभवाने कळेळ कीं नाहीं असे म्हणशील तर हा 
अनुभवही त्रिपुटींतला ( पूर्वेपक्षांतळा ) असल्यामुळे तोही स्वानुभव लक्षीत नाहीं, लक्ष्यांशही पूर्वपक्षांतला म्हणण्याचे 
कारण असे आहे कीं स्वरूपाच्या ठिकाणीं वाच्यांश ष लक्ष्यांश दोन्ही नाहींत म्हणून समाधान अलक्ष्य ( व अनि्वाच्य ) 
आहे असेच म्हट पाहिजे ( १८-२६ ). आकाश अतिसूक्ष्म आहेः ब:अहोचा बोघ होण्यासाठीं त्याला आकाशाची 
उपमा देतात. पण ज्याळा आकाशांतूनही गाळून घेवळें आहे, असे अॅसुभवरूप तरी ब्रह्मकल्पनेनंच उर्भे केळे आहे! 
कल्पना वाढवीत बाढवीत खूप वाढविळी तरी ती कल्पनाच ना ? कॅल्पना मुळीं मिथ्या मग कल्पनेने उभा केलेला 
अनुभव खरा कोठून असणार ? अनुभव म्हटलें कीं द्वैत आळे; अनुभव म्हटलें कीं अनुभविता, अनुभाष्य व अनुभव ही 
त्रिपुरी आळी, हे द्वैत शुद्ध स्वरूपाच्या ठिकाणीं साजत नाहीं, अनुभव खालींच राहतो म्हणून स्वरूप अनिर्वाच्य आहे असें 
म्हणतात, दिवस व रात्र ही मर्यादा सूर्यासुळें करितां येते. पण सूर्य गोल्यावर बाकी काय उरते ? शब्द ब मौन हा विसार 
ओंकारामुळे झाछा, पण ओंकार गेल्यावर उध्यार कसा होणार ? तात्पर्य, अनुभव - त्रिपुटींतळा असल्यामुळें - मार्येतळाच 
आहे पण स्वरूपी माया नसतां तो कोठें सांपडणार ? वस्तु व आपण ह्यांत जर वेगळीकच नाहीं तर समाधान बोळायरये कसं ) 


वेगळीक, भेद, द्वैतभाव मायेच्या पोटीं उत्पन्न झाळा, ती माया वंध्येच्या सुलळीप्रमाणे कटकी आहे. वस्तु ब आपण ह्यांत 
' अभित्नता मुळींच आहे ' म्हणून स्वरूपसमाधान बोलण्यांत ग्रेऊं शकत नाहो. अत एव तें अनिवाच्य आहे (२७-३५), 


१८०८ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ६ 


शरण गेला । संसारदःखें ॥ ३६ ॥ सदुरुकृपेस्तव । जाला संसार वाव । ज्ञान 
जालिया ठाव । पुसे अज्ञानाचा ॥ २७ ॥ आहे तितुकें नाहीं जालें । नाही 
नाहींपणें निमाठें । आहे नाहीं जाऊन उरलें । नसोन कांहीं ॥ ३८ ॥ 
शून्यत्वातीत शुद्धज्ञान । तेणें जालें समाधान । ऐक्यरूपें अभिन्न । सहजस्थिती 
॥ ३९ ॥ अद्वेतनिरूपण होतां । निमाली द्रेताची वार्ता । ज्ञानचर्चा बोलों 
जातां । जागृती आली ॥ ४९० ॥ श्रोतीं व्हावें सावधान । अर्थी घालावें मन । 
खुणे पावतां समाधान । अंतरीं कळे ॥ ४१॥ तेणें जितुकें ज्ञान कथिले । तितुकें 
स्वभावारीं गेलें । अनिर्वाच्य सुख उरलें । दाब्दातीत ॥ ४२॥ तेथें राब्देविण 
ऐक्यता । अनुभव ना अनुभविता । ऐसा निवांत तो मागुता । जागृती 
आला । ॥ ९३॥ तेणें स्वभतीं स्वप्न देखिला । जागा होऊनि जागृती आला । 
तेथें शब्द कुंठित जाला । अंत नलगे ॥ ४९ ॥ या निरूपणाचें मूळ । केलेंचि 
करूं प्रांजळ । तेणें अंतरी निवळ । समाधान कळे ॥ ४५ ॥ तंव शिष्यें 
विनविलें । जी हें आतां निरोपिलें । ते पाहिजे बोलिलें । मागुते स्वामी ॥ ४९॥ 
मज कळाया कारण । केलेंचि करावें निरूपण । येथील जे कां निजखूण । 
ते मज निरोपावी ॥ ४७ ॥ अजन्मा तो सांग कवण । तेणें देखिला केसा 
स्वम । तेथें केसें निरूपण । बोलिलें आहे ॥ ४८ ॥ जाणोनी शिष्याचा 
आदर । स्वामी देती प्रत्युत्तर । तेचि आतां अतितत्पर । श्रोतीं येथें परिसावें 


आतां स्वरूपाच्या ठिकाणीं जन्म, बंध, मोक्ष इ० कांहीं एक नाहीं, स्वरूप स्वयमेय समाधानखूप आहे हे एका कहाणीच्या 
ख्पार्ने सांगतात. स्वरूप हे सहज अभिज्ञत्वार्चे आहेच आहे, त्याला सष्टिसंसाराची दादही नाहीं. कोणी एक होता अजन्मा 
( कधींच जन्मास न आलेला ). त्याला स्वसांत स्वम पडलें ( संसाराला मी आलों हे पहिळे स्वस ) संसाराला त्रासून 
गुरूला शरण गेलों व त्यांच्या बोधासुळे मुक्त झाळों असं वाटलें ( हें स्वमांतळें स्वम ). तो बरळूं काय लागला कीं “ मी 
संसारदुःखाने तप्त होऊन सहुख्छा शरण गेलों, त्यांच्या उपदेशाने संसार वाव होऊन माझे अज्ञान गेळें, मी ज्ञानसंपन्न 
झालों. ' आहे तितुके नाहीं जालें । नाहीं नाहींपणे निमाले । आहे नाहीं जाऊन उरलें । नसोन कांहीं ' जें पंचभोतिक 
इश्य तें विवेकाने उडाळें, जें नाहीं म्ह० शूल्य - जेथून सर्व इय उभारले - तें नाहींपणाने नाहींसे झालें, ह्याप्रमाणें “ आहे ' 
आणि ' नाहीं? हों दोन्ही जाऊन जे उरले त॑ झुद्ध स्वरूप, पण तें ' नसोन कांहीं ' म्ह० विशेषत्वाने कोठेच नाहीं. अर्थात 
तें अमुक मरकाररचे आहे किंवा अमुक प्रकारचे नाहीं असं वणंव्यक्तिरूपानें त्याबद्दल कांहींच बोलतां येत नाहो. तात्पर्य, ते 
आहे. पण अनिवोच्य आहे. अर्से शून्याच्या पलीकडचं जें झुद्ध ज्ञान तें मला झालें, त्यामुळें समाधान झालें व * ऐक्यख्प 
अभिन्न सहजस्थितीा मी पावछों. ह्याप्रमाणे द्ैताची निद्रा जाऊम मी स्वरूपी जागृत झाळों ( ३६-४० ). सूचना देतात 
कीं “ बाबांनो ! समाधानाची काय जात आहे ती खुणेने ओळखा. तो अजन्मा जितके ज्ञान बोळला तितके स्वसावारी गेलें ! 
तो अजन्मा ज्ञानजागृति, ऐक्यरूप, शून्यत्वातीत शुद्ध ज्ञान हइ० अनुभवाचे बोळ जरी बोळला तरी त्याची ही बडबड म्ह? 
स्वभांतळे स्व होय. शब्दातीत अनिवांच्य सुर ते॑अजून वेगळेच आहे ! तो अजन्मा वस्तुतः ' शब्दावीण ऐक्यता ' 
: अनुभव ना अनुभबिता ' असा अद्वेतस्वरूप असतांना त्यानं मी जागा झालों ह जी कहाणी सांगितली ती फोळ होय ” 
( ४१-४६ ). आतां ह्या समर्थांच्या बोलण्यांतर्ळे जे वम * जी निजखुण । ते मज अनुभवावी ' असें शिष्याने विचारल्या- 
वरून समर्थ विषयाचा उपसंहार करून ती कहाणी त्यालाच छावून दाखवितात, ' तूंच अजन्मा आहेस, बंधमोक्षातीत सहज 





समास १० ] सार्थ श्रीदासबोध १८१ 


॥ ४९ ॥ ऐक रिष्या सावधान । अजन्मा तो तूंचि जाण । तुवां देखिला 
स्वती खम । तोही आतां सांगतों ॥ ५० ॥ स्वमतीं स्वप्नाचा विचार । तो तूं 
जाण हा संसार । येथें तुवां सारासार । विचार केला ॥ ५१॥ रिघोनि 
सदुरूस शरण । काढून शुद्ध निरूपण । याची करिसी ऊणखूण । प्रलक्ष आतां 
॥ ५२॥ याचाचि घेतां अनुभव । बोलणें तितुर्के होतें वाव । निवांत 
विश्रांतीचा ठाव । ते तुं जाण जागृती ॥ ५३ ॥ ज्ञानगोष्टीचा गल्बला । सरोन 
अर्थ प्रगटला । याचा विचार पाहतां आला । पुन्हां जाग्रती ॥ ५४ ॥ तुज 
वाटे हे जागती । मज जाली अनुभवप्राप्ती । या नांव केवळ भ्रांती । फिटलीच 
नाहीं ॥ ५५ ॥ अनुभव अनुभवी विराला । अनुभवेंविण अनुभव आला । 
हाही स्वम्तींचा चेईला । नाहींस बापा ॥ ५६ ॥ जागा जालियां स्वभउमी । 
स्वप्नी म्हणे अजन्मा तो मी । जागेपणें स्वम्उमी । गेलीच नाहीं ॥ ५७॥ 
स्वम्ती वाटे जागेपण । तेसी अनुभवाची खूण । आली परी तें सव्य स्वम़ । 
भ्रमरूप ॥ ५८ ॥ जागृती यापेलीकडे । तें सांगणें केंवि घडे । जेथें धारणाचि 
मोडे । विवेकाची ॥ ५९ ॥ म्हणोनि तें समाधान । बोलतांचि नये ऐसें जाण । 
निशब्दाची ऐसी खूण । वोळखावी ॥ ६० ॥ ऐसें आहे समाधान । बोलतांच 
नये जाण । इतुकेन बाणली खूण । निशाब्दाची ॥ ६१ ॥ इति श्रीदासबोधे 
गुरुशिष्यसंवादे अनिर्वाच्यनाम समास दराम ॥ १०॥ 


कि) 
च्य 


स्वरूप आहेस. आतां कहाणो सांगितली ती तुझीच आहे ! प्राण्याला तहान लागावी त्याप्रमाणे तुला संसाराचे स्वस पडले 
आहे व गुरूला शरण जात आहेस, झुद्ध निरूपणाची प्रत्यक्ष चर्चा करीत आहेस, निवांत विश्रांतीचा ठाव मिळाला, मी 
जागृत झालों असें बोलत आहेस ! तुला वाटते ही जागृति ! पण अजून ही भ्रांतिच आहे, अजून चेहळा नाहींस बापा ! ' 
जोपर्यंत तूं अनुभवाची खूण सांगतोस, मळा जागति आली असें म्हणतोस, तोंपर्यंत तूं स्वप्नांत आहेस, तुझी भ्रांति गेली 
नाहीं अरवच आम्ही म्हणणार ! तुझी ही जागृति अमरूप स्वझतांतळी आहे. ' मो मोनी आहें ' अर्स कोणी म्हणत आहे तोंवर 
तो खरा ' मोनी ' नव्हे, तसा ' मी अनुभवरूप आहें, मी जागत आहे ' असें तूं म्हणत आहेस तोंपर्यंत तूं जागत नाहींस. 
' जागृती या पैलीकडे । तें सांगर्णे कॅवि घडे ? । जेथें घारणाचि मोडे । विवेकाची. ' निःशब्दाची ही खूण दाखविली. 
समाधान बोलतांच य्रेत नाहो, त॑अनिवोच्य आहे ( ४७-६५ ). [द० ६, ख० १० ] 


(० 


॥ जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 


॥ सार्थ श्रीदासबोध ॥ 


हा ७2४०2”- 





॥ ददाक सातवा चतुदेश ह्म नाम ॥७॥ 


॥ श्रीराम ॥ विद्यावंतांचा पूर्वजु । मत्ताननु येकद्विजु । त्रिनयेन चतुर्भुज । 
फरठापाणी ॥ १ ॥ कुबेरापासूनि अथे । वेदापासून परमार्थ । लक्ष्मीपासून 
समर्थ । भाग्यासि आठे ॥ २॥ तेह्या मंगळमूती आद्या- पासूनि जाल्या 
सकळ विद्या । तेणें कवी लाघव गद्या । सत्पात्र जाले ॥ ३ ॥ जेसी समर्थांची 
ल॑कुरें । नाना आळंकारीं सुंदरें । मूळपुरुषाचेनि द्वारें । तेसे कवी ॥ ४॥ 
नमूं ऐसिया गणेंद्रा । विद्याप्रकादों पूर्णचंद्रा । जयाचेनि बोधसमुद्रा । भरितें 
दाटे बळें ॥ ५॥ जो कर्तृ्वास आरंभ । मूळपुरुष मुळारंभ । जो परात्पर 
स्वयंभ । आदिअंतीं ॥ ६॥ तयापासून प्रमदा । इच्छाकुमारी शारदा । 
आदित्यापासून गोदा । म्रगजळ वाहे ॥ ७ ॥ जे मिथ्या म्हणतांच 
गोवी । माईकपणें लाघवी । वक्तयास वेढा लावी । वेगळेपरणे ॥८॥ 
जे द्वेताची जननी । किं ते अद्वेताची खाणी । मूळमाया गवसणी । 
अनंत नक्मांडांची ॥ ९ ॥ कीं ते ओदंबरी वछी । अनंत जह्यांडी 


गणेश विद्यावंतांचा ( ज्ञात्यांचा ) पूर्वज ( आद्यज्ञाता, ज्ञानस्वरूप ) आहे. तो गजसुख, एकदंत, चतुभुज व परक्युपाणि 
आहे. कुबेरापासून धन, वेदांपासून परमाथ, लक्ष्मीपासून धनिक त्याप्रमाणें मूळपुरूष जो गणेश त्यापासून सकल विद्या 
प्रसृत झाल्या, गायप्थकोशल्य जनांत प्रगट झाळे. श्रोमंत पितरांच्या उदरीं जन्म घेतल्याने लेकरांच्या अंगांवर उत्कृष्ट अलूंकार 
यडतात, त्याप्रमाणे ह्या मूळपुरुषाच्या कृपेने प्रासादिक कवींच्या वाणींत प्रतिभा-प्रेम-प्रसादादि गुण प्रगट होतात. विद्येचा 
प्रकाश विश्वाबर पाडणारा पूणचंद्र गणेश्च होय. त्याच्या उदयाबरोबर बोधसमुद्राळा भरती येते. हा मूळपुरूष सकल 
कतृत्वाचा आरंभ होय. ( तेथून विश्वघटनेचें काये सुरू झा ). हा सर्वांच्या पलीकडचा स्वयंसु आहे. अशा गणेशाला वंदन 
असो ( १-६ ), त्याला इच्छा ( स्फूर्ति ) झाळी तिलाच कुमारी शारदा हें नांव मिळाले. सूयोपासून म्रृगजळा'ची नदी वाहते, 
लक्षी ती ब्रह्मापासून झाली ( सत्यस्वरूप सूर्याच्या योगाने मिथ्या सृगजळ दिसतें त्याप्रमाणे ब्रह्माच्या अधिष्ठानावरून 
गणेशशारदारूप मूळ माया मिथ्याच आहे ). तिछा मिथ्या म्हणतांच ती पाश्यांत गोवते, ती मायिक असून मोठी लाघवी 
आहे. कोणी व्रह्मनिरूपण करूं छागळा कीं ती त्याळा वेगळा पाढून गोवते. ती ह्वैत उर्भे करिते आणि तिच्याच योगांनं 
ह्वैवनिरसन होऊन अद्वैतळाभ होतो. अशी ही मूळमाया अनंत अह्यांडांना आपल्या उदरांत घेते. तिच्या पवित्रपणास्तव तिला 
ओदुंबरी वली म्हणावेसे वाटते. ह्या विशाळ वललीळा अनंत ब्रह्मांडांची फळें छगटलीं आहेत. ती ' मूळपुरुषाची माउली । 
दुहितारखर्पे ' आहे ( मूळमाया ही निश्चवळ बह्याळा पुरुषरूप देते म्हणून त्याची माउळी आहे व ब्रह्मापासून स्फूर्तिरूपाने ती 
प्रगटते म्हणून त्याची दुहिता आहे. ती पुरुषाची आहे आहे ब कन्याही आहे. तिच्यासुळें अह्म पुरुषनामाळा ( गणेश ) 
आले म्हणून तो त्याचो आहे व प्रह्माची ती स्फूर्ति म्हणून कन्या. ) इतर्के असून मूळपुर्षाची ती भायोही ( सत्ता, शक्ति ) 


समास १ ] सार्थ श्रीदासबोध १८३ 


लगडली । मूळपुरुषाची माउली । दुहितारूपें ॥ १० ॥ ऐसी वंद 
वेदमाता । आदिपुरुषाची जे सत्ता । आतां आठवीन समर्था । सटुरूसी 
॥ ११ ॥ जयाचेनि कृपादृष्टी । होये आनंदाची वृश्‍ि । तेणें सुखें सर्व सृष्टि । 
आनंदमय ॥ १२॥ कीं तो आनंदाचा जनक । सायुज्यमुत्तेचा नायक । 
केवल्यपददायक । अनाथबंधु ॥ १३॥ मुमुक्षचातकी सुस्वर । करुणा पाहिजे 
अंबर । वोळे कृपेचा जळधर । साधकांवरी ॥ १४॥ कीं तें भवाणेवीचें तारूं । 
बोधें पाववी पैलपारू । महाआवर्ती आधारु । भाविकांसी होय ॥ १५॥ की 
तो काळाचा नियंता । नातरी संकटीं सोडविता । कीं ते भाविकांची माता । 
परम स्नेहाळु॥ १६॥ कीं जो परत्रींचा आधार । कीं ते क. थार । 
नांतरी सुखाचें माहेर । सुखस्वरूप ॥ १७ ॥ ऐसा सुरु पूर्णपणीं । तुटे 
भेदाची कडसणी । देहाविण लोटांगणी । तया प्रभूसी ॥ १८॥ साधु संत 
आणी सजन । वंदनियां श्रोतेजन । आता कथानुसंधान । सावध ऐका ॥ १९॥ 
संसार हाचि दीर्घ स्वभ । लोभें वोसणती जन । माझी कांता माझें धन । 
कन्यापुत्र माझे ॥ २० ॥ ज्ञानसूर्य मावळला । तेणें प्रकादा लोपला । अंधकार 
पूर्ण जाला । त्रह्मयोळ अवघा ॥ २१॥ नाहीं सत्वाचें चांदणें । कांहीं मार्ग 
दिसे जेणें । सर्व भ्रांतीचेनि गुणें । आपेंआप न दिसे ॥ २२॥ देहबाद्विअहंकारे । 
निजेळे घोराति घोरे । दुःखें आक्रंदती थोरें । विषयसुखाकारणें ॥ २३ ॥ 
निजेले असतांच मेले । पुन्हां उपजतांच निजेले । ऐसे आठे आणी गेले । 
बहुत लोक ॥ २४॥ निदसुरेपर्णेचि सैरा । बहुतीं केल्या येरझारा । नेणोनियां 
परमेश्वरा । भोगिले कष्ट ॥ २५॥ तया कष्टाचे निरसन । व्हावया पाहिजे 


का 
आहे ! त्याच्यावांचून ती नाहीं व तिच्यावांचून तो नाहीं. असे उभयतां अन्योन्याश्रयी पण अभिन्न आहेत (७-११ ), 
आतां स्वस्वरूपभूत सदुरूला वंदन करितों. त्याच्या कृपेने सर्व सृष्टि आनंदमय व सुखी आहे. आनंदाचा जनक, सायुज्य- 
मुक्तीचा नायक, कैवल्यपदाचा दाता व अनाथांचा बंधु श्रीगुरु आहे. मुसुक्षुचातकार्न दोन सुस्वर शब्दांनी आळविले 
असतां करुणामेघड्याम असे श्रीगुरु साधकांवर कृपेची वृष्टि करितात. श्रीगुरु हें भवसागरांतळें तारू असून बोधानें पैलपार 
पाववितात, मोठमोठ्या भोंवऱ्यांत ते भाविकांना आधारभूत आहेत. काळारचे नियमन करणारे ( सृत्युभय उडविणारे ), 
संकटांत सोडविणार श्रीगुरु ही भाविकांची परमदयाळु माता आहे. परळोकचा आधार व विश्रांतीचे स्थान असे सद्रुरु सुखाचे 
सुखस्वरूप माहेर आहेत. सद्दुरुक्रपेने भेदभाब मावळतो. त्या श्रीसद्लुरूच्या चरणीं देहावीण ( देहबुद्धि, भेदभावना ) सोडून 
छोरांगण घालतो (१२-१८). साधुसंत व श्रोते क्षांना वंदन करितों.( १९ ). संसाररूप दीर्घस्वभांत जडजीव * माझी कांता, 
माझे घन, माझे पुत्र ' ० प्रकारे बरळत भसतात. ज्ञानरवि अस्तास गोळा असतां प्रकाश जाऊन व भंघकाराने ब्रह्मांड न्यापेछ 
जाऊन कांहीं मागे दाखविणार सस्वगुणांचें चांदर्णेही दिसत नाहीं व ह्या आंतीमुळे आपळें स्वरूप आपणांसच दिसेनासे झालें 
आहे. देहात्मबुद्धीच्या अहेकारानें घोरत पडलेले जीव दु:खाने विषयसुखासाठीं ओरडत आहेत. मायानिद्रेंत असतांच ते 
मरतात, पुन्हा जन्मतांच निजतात, सारा प्रपंच मायेच्या नितरेतच करितात. याप्रमाणे निर्वेतच बहुत जन्म घेतात ब 
परमेश्वराळा न जाणल्यासुळे कष्ट भोगतात. त्या कशाचं निरसन होण्यास आत्मज्ञान पाहिजे, व त्यासाठीच हा अभ्यात्मप्रंथ 


१८४ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ७ 


आत्मज्ञान । म्हणोनि हें निरूपण । वेक ओळ ॥ २६॥ सकळ विद्येमध्ये 
सार । अध्यात्मवियेचा विचार । ददामोध्यायी सारंगधर । भगवदट्रीतेंसि 


बोलिला ॥ २७॥ 
॥ स्छोक॥ अध्यात्मविद्या विद्यानां बादः प्रवदतामहम्‌ ॥ 

याकारणें अद्गेतग्रंथ । आत्मविद्येचा परमार्थ । पाहावया तोचि समर्थ । 
जो सर्वागें श्रोता ॥ २८॥ जयाचें चंचळ हृदय । तेणें ग्रंथ सोडंचि नये । 
सोडितां अलभ्य होय । अर्थ येथीचा ॥ २९॥ जयास जोडला परमार्थ । 
तेणें पाहावा हा ग्रंथ । अर्थ शोधितां परमार्थ । निश्चये बाणे ॥ २०॥ जयासि 
नाहीं परमार्थ । तयासि न कळे येथींचा अर्थ । नेत्रेंविण निघानस्वार्थ । 
अंधासी कळेना ॥ २१॥ येक म्हणती मऱ्हाटे काये । हें तों भल्यांसि ऐकों नये । 
तीं मूर्ख नेणती सोये । अ्थान्वयाची ॥ ३२॥ लोहाची मांदुस केली । नाना 
रत्ने साठविलीं । ते अभाग्यानें त्यागिठीं । लोखंड म्हणोनी ॥ ३३ ॥ तेसी 
भाषा प्राकृत । अर्थ वेदांत आणि सिद्धांत । नेणोनि त्यागी भ्रांत । मंद 
बुद्धिस्तव ॥ १४॥ आहाच सांपडतां धन । त्याग करणें मूर्खपण । द्रव्य 
घ्यावें सांठवण । पाहोचि नये ॥ २५॥ परिस देखिला आंगणीं । मार्गी पडिला 
चितामणी । आव्हावेल महागुणी । कृपांमध्यें ॥ २६॥ तेसें प्राकृतीं अद्वेत । 
सुगम आणी सप्रचित । अध्यात्म लाभे अकस्मात । तरी अवश्य घ्यावें ॥२७॥ 
न करितां व्युत्पत्तीचा श्रम । सकळ शास्त्रार्थ होये सुगम । सत्समागमाचें वर्ग । 
तें हें ऐसें असे ॥३८॥ जें व्युत्पत्तीनें न कळे । तें सत्समागमें कळे । सकळ 
शास्त्रार्थ आकळे । स्वानुभवासी ॥ २९॥ म्हणोनि कारण सत्समागम । तेथें 


निरूपिळा आहे ( २०-२६ ). सवे विद्यांत अध्यात्मविद्या सारभूत आहे असे भगवान्‌ गोतेंत बोलले आहेत. अध्यात्म- 
विद्यारहस्य अध्यात्मग्रंथांत सांगितलेले आकलण्यास तोच समर्थ आहे कां जो सवागांचे कान करून ऐकूं दाकतो. ज्याचें चित्त 
चंचळ आहे त्याने हा ग्रंथ वाचावयास उघडूंच नये, त्याला येथील रहस्य उमगणार नाहीं, ज्याळा परमार्थ जोडला असेल 
त्याने ' इढतेकारणें ' हा ग्रेथ पहावा, तो ह्याचे मनन करोल तर परमार्थ त्याच्या हृदयांत निश्चयाने बाणेळ, ज्याला परमार्थाची 
आस्था नाहीं त्याला डोळ्यांवांचून आंधळ्यास जसं निधान सांपडत नाहीं, त्याप्रमार्ण येथीळ रहस्य उमगणार नाहीं 
(२७-३१ ). कोणी हा ग्रंथ मराठीभाषेंत लिहिळेळा ह्यास्तवच नाक मुरडतील, त्या मुर्खांना अ्थसंबंध कांहींच कळत नाहीं. 
ळोखंडाची पेटी, तींत सुंदर रत्ने सांठविळेळीं असलीं तरी, करंढ्यावांचून कोण टाकीळ ? त्याप्रमाणे वेदांताचे अंतिम लिद्धांत 
ज्यांत स्पष्ट सांगितळे आहेत असा अध्यात्मग्रंथ -तो केवळ प्राकृत आहे म्हणून - कोणी जडात्माच अव्हेरील. सहगजत्या 
( आहाच ) घन मिळालें तर घ्यावें, साठवण ( ठेवावयाची पेटी वगेरे) कशाची आहे याचा विचार करूं नये. अंगणांत परीस 
सांपडला, किंबा वाटेंत चिंतामणि आढळला, अगर दक्षिणावर्ती वेळ ( आव्हावेळ ) कूपांत दिसळा तर जसा अबइ्य घ्यावा 
त्याप्रमाणे प्राकृत भाषेत सुगम आणि सप्रचीत अध्याव्मविवरणाचा अद्वेत मंथही अवश्य घ्यावा. थ्युत्पत्तीचे श्रम न करितां 
सकळ शास्त्ररहस्य जर अनायास हातीं ग्रेत असेळ तर सत्संगासारखाच त्याचा आदर करावा. जें व्युप्पत्तीने कळत नाहीं त 
सत्संगानें कळतें, जानरहस्य स्वानुभवास यर्ते. म्हणून साधनांचे मूळ सत्समागम आहे. जन्मसाफल्याचें वर्म सत्संगांतच 








समास ९ ] सार्थ श्रीदासबोध १८५ 


नलगे व्युत्सत्तीश्रम । जन्मसार्थकाचें वर्म । वेगळेंचि आहे ॥ ४० ॥ 


॥ स्लोक॥ भाषाभेदाथ्ध वर्तन्ते ह्यथ एको न संशयः । पात्रहये यथा खाद्य स्वादभेदो न बिद्यते ॥ १॥ 
भाषापालटें कांहीं । अर्थ वायां जात नाहीं । कार्यसिद्रि ते सर्वही । 
अर्थाचपासीं ॥ ४१ ॥ तथापि प्राकृताकरितां । संस्कृताची सार्थकता । येऱ्हवी 
त्या गुस्तार्था । कोण जाणे ॥ ४२॥ आतां असो हें बोलणें । भाषा तागूनि 
अर्थ घेणें । उत्तम घेऊनि त्याग करणें । साली टरफलांचा ॥४३॥ अर्थ सार 
भाषा पोंचट । अभिमानें करावी खटपट । नाना अहंतेनें वाट । रुधली मोक्षाची 
॥ ४४ ॥ शोध घेतां लक्ष्यांशाचा । तेथें आधीं वाच्यांश कैंचा । अगाध 
महिमा भगवंताचा । कळला पाहिजे ॥ ४५ ॥ मुकेपणाचें बोलणें । हें जयाचें 
तोचि जाणें । स्वानुभवाचिये खुणे । स्वानुभवी पाहिजे ॥ ४६ ॥ अर्थ जाणे 
अध्यात्माचा । ऐसा श्रोता मिळेल केंचा । जयासी बोलतां वाचेचा । 
हव्यासचि पुरे ॥ ४७॥ परीक्षवंतांपुढें रत्न । ठेविता होय समाधान । तेसें 
ज्ञानियांपुढें ज्ञान । बोलावें वाटे ॥ ४८॥ मायाजाळें दुश्रीत होये । ते निरूपणीं 
कामा न ये । संसारिकां कळे काय । अर्थ येथींचा ॥ ४९ ॥ 


॥ स्छोक॥ वयवसायात्मिका बुद्धिरकेह कुरुनंदन । बहुशाखा हृनंतात्य बुद्धयो 5्ययसायिनाम्‌ ॥१॥ 


वेवसाई जो मळिण । त्यासी न कळे निरूपण । येथें पाहिजे सावधपण । 
आतिरायेंसीं ॥ ५०॥ नाना रत्नें नाना नाणीं । दुश्रीतपणें घेतां हानी । 
परीक्षा नेणतां प्राणी । ठकला तेथें ॥ ५१॥ तेसें निरूपणीं जाणा । आहाच 
पाहातां कळेना । मऱ्हाटेंचि उमजेना । कांहीं केल्या ॥ ५२ ॥ जेथें निरूपणाचे 
बोल । आणी अनुभवाची वोल। तें संस्कृतापरीस खोल । अध्यात्मश्रवण ॥५३॥ 
मायानह्म वोळखावे । तयासी अध्यात्म म्हणावें । तरी तें मार्येचें जाणावें । 


समजतें. हें वमे भाषाभेद झाळा तरी पालटत नाहीं. कार्यसिद्धी तर अथोर्नेच होते. प्राकृत आहे म्हणून संस्कृतभाषेची 
थोरवी, नाहीं तर त्या गुप्ताथाकडे कोणीं पाहिळें असते ? तात्पये, भाषेचा विचार गोण आहे, अर्थ मुख्य आहे, आंतळा 
गीर घेऊन बाहेरची टरफर्ले टाकून द्यावींत, भाषा पोंचट. अर्थ सार. भाषेचा अभिमान मोक्षमागाच्या आड येणारा म्हणून 
सोडावा. अथरोकडे जर जायचे आहे तर शब्दांकडे पाहून कतेच्य काय ? भगवंताचा महिमा हा लक्ष्या थ आहे. मोनाची 
भाषा ज्याची त्यालाच कळते, स्वानुभवाचो खूण स्वानुभवीच पावतो ( ३१-४६ ). अध्यात्मग्रेथार्चे निरूपण ऐकून अथोळा 
झोंबेळ असा शोता दुर्मिळ आहे. असा कोणो भेटला तर वक्त्याची बोलण्याची होस पुरी होते. रत्नपारख्यापुढें परीक्षणा्थ 
रत्न टेवण्यांत जो आनंद आहे. तसाच झात्यापुढे ज्ञान सांगण्यांत आहे. मायाजाळीं अडकून दुश्चित्त झाळेल्या संसारिकांस 
येथील रहस्य काय कळणार १ ज्याची बुद्धि अव्यवसायी आहे, प्रपंचच्यवसायाच्या योगाने मिन झाळी आहे त्याळा हे 
अध्यात्मनिरूपण कळायचे नाहीं, येथें तर अत्यंत खावघानता पाहिजे. सोन्यानाज्यांची परीक्षा करितांना प्राणी दुश्चित 
असेल तर फसेळ, तसें निरूपण वरवर ऐकणाऱ्यास मराठींत सोपं करून सांगितर्छे तरी समजणार नाहीं, जेथे गहन विषय 
असून अनुभवाचे प्रचीतीरचे बोळणे आहे त॑समजणे संस्कूृतभाषा समजण्यापेक्षांही कठीण आहे. त्याळा श्रोता परमार्थी व 
सावचिसिच पाहिजे (४७-५३ ). मायात्रह्म ओळखर्णे याचं नांव भध्यात्म. ब्रह्माची खूण पटण्यापूवी मायेचे रूप कळळें 


१८६ सार्थ श्रीदासबोध [ ददाक ७ 


स्वरूप आधीं ॥५४॥ माया सगुण साकार । माया सर्वस्व विकार । माया 
जाणिजे विस्तार । पंचभूतांचा ॥ ५५॥ माया हऱ्य दृष्टीस दिसे । मायाभास 
मनासि भासे । माया क्षणभंगुर नासे । विवेके पाहातां ॥५६॥ माया अनेक 
विश्वरूप । माया विष्णूर्चे स्वरूप । मायेची सीमा अमूप । बोलिजे तितुकी 
थोडी ॥५७॥ माया बहुरूपी बहुरंग । माया ईश्वराचा संग । माया पाहातां 
अभंग । अज्ञानासी ॥ ५८॥ माया सृष्टीची रचना । माया आपुली कल्पना । 
माया तोडितां तुटेना । ज्ञानेंविण ॥ ५९ ॥ ऐसी माया निरोपिली । स्वल्प 
संकेतें बोठिली । पुढें वृत्ति सावध केली । पाहिजे श्रोतीं ॥ ६० ॥ पुढे 
नह्मनिरोपण । निरोपिठें बह्मज्ञान । जेणें तुटे मायाभान । येकसरें ॥ ६२॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे मंगळाचरणनाम समास प्रथम ॥१॥ 


॥ श्रीराम ॥ जह्य निर्गुण निराकार । जह्य निःसंग निर्विकार । 
बह्मासि नाहीं पारावार । बोलती साधु ॥ १ ॥ जह्य सर्वांसी व्यापक । जह 
अनेकीं येक । नक्य शाश्वत हा विवेक । बोलिला शास्त्री ॥ २ ॥ जरह्म अच्युत 
अनंत । नह्म सदोदित संत । बह्म कल्पनेरहित । निर्विकल्प ॥ ३॥ ब्रह्म 
या हृश्यावेगळें । बह्म सुन्यत्वासी निराळें । ज्म इंद्रियांच्या मेळें । चोजवेना 
॥ ४ ॥ ब्रह्म दृष्टीस दिसेना । नह्म मूर्खासी असेना । बह्म साधुविण येना । 
अनुभवासी ॥ ५ ॥ त्रह्म सकळांहूनि थोर । जद्या ऐसें नाहीं सार । ज्य 
सूक्ष्म अगोचर । ब्रह्मादिकांसी ॥ ६ ॥ ब्रह्म शब्दीं ऐसें तेसें । बोलिजे 
त्याहूनि अनारिसें । परी ते श्रवणअभ्यासें । पाविजे ज्रह्म ॥ ७ ॥ ज्यास 
नामें अनंत । परी ते जद्म नामातीत । ह्यास हेतदृष्टांत । देतां न शोभती ॥८॥ 





पाहिजे. माया सगुण, साकार, सविकार, पंचभोतिक. माया इऱ्य-डोळ्यांस दिसते ब मनास भासते. माया नश्वर अखून 
विवेकदष्टीने पाहतां तिचा निरास होतो. माया अनेक म्ह. नानात्व पावणारी व विश्वरूप, ' माया विष्णूचे स्वरूप ' ब्यापक 
निस्सीम ( मायोपाधीसुळे झुद्य ब्रह्म सगुण होते ). माया बहुरूपी बहुगुणी ' माया इेंश्वराचा संग, ' माया देवी -“ मम 
माया ' - मायेचा निरास होणे शक्यच नाहीं अर्स अज्ञ जीवांस वाटत. माया सट्टिरूपाने न्यक्त. माया म्हणजे आपुळी 
कल्पना-स्वस्वरूपाच्या ठिकाणीं उठळेळा संकल्प, आदिकल्पना. अशा या मायेचा निरास आत्मज्ञानाशिवाय होत नाहीं. हँ 
मायेचे संक्षित वर्णन झाळें. मह्यज्ञानानं मायाभान एकदम नाहींस होतें, तं ब्रह्मनिरूपण पुढें करूं ( ५४-६१ ). 
[ द० ५७, स« १ ] 


ब्रह्म कसे आहे ? ब्रह्म निर्गुण, निराकार, ब्रह्म निःसंग, निर्षिकार, अह्य ब्यापक, तह्म अनेकीं एक, म्रह्म शाश्वत, अच्युत, 
अनंत निर्विकश्प ' ब्रह्म दृश्य प्रकृतीपलीकड्चं आहे पण झून्य नव्हे. ' इंद्रियांच्या हरे कळत माही, ब्रह्म सूक्ष्म अगोचर 
ग्रह्मादिकांसी ! शब्दांनी कोठवर सांगावे ! शब्दांनी जितके सांगावे त्याच्या ते पळीकडेच आहे. मग ते पावायरचे कशाने? 
शब्दांनींच ! ' श्रवण अम्यासं ! पाविजे ब्रह्म ! ' ब्रह्म मनाळा ब वाखेळा अगोपर आहे. मन म्हणजे कल्पना व मह्या 


समास २] साथं श्रीदासबोध १८७ 


जह्मासारिखें दुसरें । पाहातां काय आहे खरें । जद्य दृष्टांत उत्तरे । ह्ासारिखें दुसरें । पाहातां काय आहे खरें । अक्ष दृषंत उत्तरें । कदा न साहे 


॥ श्रुति ॥ यतो वासो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ 
॥ ९ ॥ जेथें वाचा निवर्तती । मनासी नाहीं नद्षप्राप्ती । ऐसी बोलिली श्रुती । 
सिद्धांतवचन ॥ १० ॥ कल्पनारूप मन पाहीं । जक्षां कल्पनाचि नाही । 
म्हणोनि वाक्‍य कांहीं । अन्यथा नव्हे ॥ ११ ॥ आतां मनासि र्जे अपराप । 
तें कैसें होईल प्राप्त । ऐसें म्हणाळ तरी कृत्य । सदुरुविण नाही. ॥ १२॥ 
भांडारगृहें भरली । परी असती आडकिलीं । हातास न येतां किली । 
सर्वही अप्राप्त ॥ १३ ॥ तरी ते किली ते कवण । मज करावी निरूपण । 
ऐसा श्रोता पुसे खूण । वक्तयासी ॥ १४॥ सटुरुकृपा तेचि किली । जेणें बुद्धि 
प्रकाराली । द्रैतकपाटें उघडली । येकसरीं ॥ १५ ॥ तेथें सुख असे वाड । 
नाहीं मनासी पवाड । मनेंविण केवाड । साधनाचा ॥ १६ ॥ त्याची मर्नेविण 
प्रापी । कीं वासनेविण तृप्ती । तेथें न चले व्युत्पत्ती । कल्पनेची ॥ १७ ॥ 
तें परेहूनि पर । मनबुद्धी अगोचर । संग सोडितां सत्वर । पाविजेतें ॥१८॥ 
संग सोडावा आपुला । मग पाहावें तयाला । अनुभवी तो या बोला । 
सुखावेल गा ॥ १९ ॥ आपण म्हणिजे मीपण । मीपण म्हणिजे जीवपण । 
जीवपण म्हणिजे अज्ञान । संग जडला ॥ २० ॥ सोडितां तया संगासी । 
ऐक्य होय निःसंगासी । कल्पनेविण प्राप्तीसी । अधिकार ऐसा ॥ २१ ॥ 
मी कोण ऐसें नेणिजे । तया नांव अज्ञान बोलिजे । अक्ञान गेलियां 
पाविजे । परब्रह्म तें. ॥ २२ ॥ देहबुद्धीचें थोरपण । परजरक्यीं न चले 
जाण । तेथें होतसे निर्वाण । अहंभावासी ॥ २३ ॥ उंच नीच नाहीं 
परी । राया रंका येकाचे सरी । जाला पुरुष अथवा नारी । येकचि पद 
॥ २४ ॥ नाह्मणाचें बह्म तें सोंवळें । शूद्राचें नह्म तें वोवळें । ऐसें वेगळें 
आगळें । तेथें असेचिना ॥ २५ ॥ उंच बह्म तें रायासी । नीच जद्य 


निर्विकल्प. भांडारगृहाची किल्ली हातांत आली पाहिजे तरच त्याचा अनुभव होतो. ती किल्ठी कोणती ? ' सद्रुरूकृपा तेचि 
किली ' ती हस्तगत होतांच बुद्धि प्रकाशरूप होते व हैताचीं कपाटे खाडखाड उघडतात. ब्रह्मसुख अपार आहे, तेथ 
मनाचा प्रवेश नाहीं, तें साध्य व्हावयास जै प्रयास ळागतात त्यांत मनाचा संबंध नाहीं. मनाच्या साह्यावांचून त्याची प्राप्ति 
होते, कोणतीच वासना नसून तेथे तृप्तीचे सुख आहे, कल्पनेच्या शास्त्रज्ञानाची तेथे गति नाहीं. ते॑परावाणोच्या फ्छीकडे 
आहे, मनबुद्धोंना तें आकळतां येत नाहीं, संग सोडतांच तात्काळ प्रास होतें ( १-१८ ). ब्रह्मम्रातीच्या आह आळा आहे 
मीपणाचा संग, मीपण म्ह. जीवपण म्ह. अश्ञान-स्याचा संग सोडावा. ' मी ' सोडून त्याका पहावे. ज्याळा अनुभव आहे 
तो हे बोळ ऐकून डोळेळ, मीपणाचा संग सोडळा म्ह. निसंग वस्तूशी ऐक्य होतें. देहचुद्धीच्या मोठेपणाचो तेथ प्रतिष्ठा 
नाहीं ( १९-२४ ). उंचनीच, रावरंक, स्त्रीपुश्‍ष सकळांस मिळून एकच अहा आहे. जहाणाचे अह्षा सोवळे व दादाचे अहा 
ओवळे असा भेदभाव आह्मी नाहीं. राजाचें ब्रह्म उंच कोटीर्चे व त्याच्या नोकरचाकरांचे ब्रह्म नोच कोटीचे नाहीं, सर्वाचे 


श्ट्ट सार्थ श्रीदासबोध | दशक ७ 


तें परिवारासी । ऐसा भेद तयापासीं । मुळिंच नाहीं ॥ २६॥ सकळांसी 
मिळोन जह्य येक । तेथें नाहीं हे अनेक । रंक अथवा बह्यादिक । तेथेंचि 
जाती ॥ २७ ॥ स्वर्ग ग्रत्यु आणि पाताळ । तिहीं लोकींचे ज्ञाते सकळ । 
सकळांसि मिळोन येकचि स्थळ । विश्रांतीर्चे ॥ २८ ॥ गुरुरिष्या 
येकचि पद । तेथें नाहीं भेदाभेद । परी या देहाचा समंध । तोडिला 
पाहिजे ॥ २९ ॥ देहबुद्धीचा अंतीं । सकळांसी येकचि प्राप्ती । येक 
ब्रह्म द्वितीयं नास्ति । हें श्रृतिवचन ॥ २० ॥ साधु दिसती वेगळाले । परी 
ते स्वरूपी मिळाले । अवघे मिळोन येकचि जाले । देहातीत वस्तु ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्म नाहीं नवें जुनें । जह्ष नाहीं अधिक उणें । उणें भाविल तें सुणें । 
देहबुद्धीचें ॥ ३२ ॥ देहबुद्धीचा संशयो । करी समाधानाचा क्षयो । चुके 
समाधानसमयो । देहबुद्धियोगें ॥३३॥ देहाचें जें थोरपण । तेंचि देहबुद्धी्चे 
लक्षण । मिथ्या जाणोनि विचक्षण । निदिती देहो ॥ ३४ ॥ देह पावे जंवरी 
मरण । तंवरी धरी देहाभिमान । पुन्हा दाखवी पुनरागमन । देहबुद्धि 
मागुती ॥ ३५ ॥ देहाचेनि थोरपणें । समाधानासी आलें उणें । देह. 
पडेल कोण्या गुणें । हेंहि कळेना ॥ ३६ ॥ हित आहे देहातीत. । 
म्हणोनि निरोपिती संत । देहबुद्धीनें अनहित । होंचि लागे ॥ ३७॥ 
सामथ्येबळें देहबुद्धी । योगीयांस तेही बाधी । देहबुद्धीची उपाधी । पेसावों 
लागे ॥ ३८ ॥ म्हणोनि देहबुद्धि हे झडे । तरीच परमार्थ घडे । देहबुद्धीने 
विघडे । ऐक्यता नह्मींची ॥ २९ ॥ विवेक वस्तूकडे वोढी । देहबुद्धि तेथूनि 
पाडी । अहता लाऊन निवडी । वेगळेपणें ॥ ९० ॥ विचक्षणें याकारणें । देद्बुद्धि 
त्यजावी श्रवणें । सत्यत्रह्मी साचारपणें । मिळोन जावें ॥ ४१ ॥ सत्यनद्म तें 
कवण । ऐसा श्रोता करी प्रश्न । प्रत्योत्तर दे आपण । वक्ता श्रोतयासी ॥४२॥ 


ब्रह्म एकच आहे. रंकापासून ब्रह्मदेवापर्यंत लहानथोरांचें ब त्रेळोक्यांतील सवे ज्ञात्यांच्या विश्रांतीचे स्थान एकच आहे 
गुरूचे ब्रह्म, तेच शिष्याचें जह्म, मात्र देहबुद्धीचा संबंध पार तोडला पाहिजे. देहबुद्धीचा संग सुटला कीं सवांना एकच 
महाळाभ होतो. ब्रह्म एक आहे च अद्वितीय आहे. (त्यावांचून दुसरें कांहीं नाहीं) असं श्वरतीचे वचन आहे. साधु 
वेगवेगळे दिसले तरी ते सवे स्वरूपी मिळाल्यासुळें सारेच देहातीत परब्रह्म आहेत. अह्मांत नवेजुने अधिकउणे असा प्रकार 
नाहीं. भद भावील ते देहबुद्धीचे आन होय (२४-३२). देहबुड्धीसुळें अ्रह्मांत कोणी भेद पाहीळ तर त्याचे समाधान 
( ऐक्याची समाधि ) भंग पावेळ. देहाच्या बाजूने मोठेपणा मानणें हेंच दहबुद्धीचे लक्षण होय, देह मिथ्या, साधु तर 
देहाची निदाच करितात. देह बुद्धीसुळ जीवंत आहे तोंबर देहाचा अभिमान बाळगणे ब पुन्हा जन्म पावणे हे 
देहबुद्धीसुळेंच होते; पण यामुळं समाधानसुख मिळत नाहीं व देहही टिकत नाहीं, हं ह्या वेड्याच्या भ्यानांत येत नाहीं 
देहातीत होण्यांतच कल्याण आहे हें संत सांगतात, योग्यसामथ्ये अंगीं जडलं तरी योग्यांनाही देहबुद्धि मारे खचते म्हणून 
देहबुद्धि निःशेष झडळी तरच परमार्थ होतो, म्हणून शहाण्यांनी ती लोडून सत्यत्रह्मी मिळून जावि ( ३३-४१ ). सत्यब्रह्म 
हे नवीन कोठून आणलेत म्हणून बिचारशीळ तर तसे नाहीं, ब्रह्म एकच एक आहे, एक असून अनेक मतांसुळें नाना देहांत 


समास ३] सार्थ श्रीदासबोध १८९ 


म्हणे जह्म येकचि असे । परी तें बहुविध भासे । अनुभव देहीं अनारिसें । 
नाना मतीं ॥ ४३॥ जें जें जया अनुभवले । तेंचि तयास मानलें । तेथेंचि 
त्याचें विश्वासलें । अंतःकरण ॥ ४४ ॥ जह्य नोमरूपातीत । असोनि नामें 
बहुत । निर्मळ निश्चळ निवांत । निजानंद ॥ ४५॥ अर्प अलक्ष 
अगोचर । अच्युत अनंत अपरंपार । अदृश्य अतर्क्ये अपार । ऐसीं नामें 
॥ ४६ ॥ नादरूप ज्योतिरूप । चेतन्यरूप सत्तारूप । साक्षरूप सस्वरूप । 
ऐसीं नामें ॥ ४७॥ शून्य आणि सनातन । सर्वेश्रर आणी सर्वज्ञ । सर्वात्मा 
जगजीवन । ऐसीं नामें ॥ ४८ ॥ सहज आणी सदोदित । शुद्ध बुद्ध 
सर्वातीत । हाश्रत आणी शब्दातीत । ऐसीं नामें ॥ ४९ ॥ विशाळ 
विस्तीणे विश्वंभर । विमळ वस्तु व्योमाकार । आसता परमातमा 
परमेश्वर । ऐसीं नामें ॥ ५० ॥ परमात्मा क्ञानचन । येकरूप पुरातन । 
चिद्रप चिन्मात्र जाण । नामे अनाम्याचीं ॥ ५१ ॥ ऐसीं नामें असंख्यात । 
परी तो परेश नामातीत । त्याचा करावया निश्चितार्थ । ठेविलीं नामे ॥५२॥ 
तो विश्रांतीचा विश्राम । आदिपुरुष आत्माराम । ते येकचि परनद्य । दुसरें 
नाहीं ॥ ५३ ॥ तेंचि कळावयाकारणें । चोदा ब्रह्मांची लक्षणें । सांगिजेती 
तेणें श्रवणें । निश्चयो बाणे ॥ ५४ ॥ खोटें निवडितां येकसरें । उरलं ते 
जाणिजे खरें । चोदा नह्में शास्त्राधार । बोठिजेती ॥ ५५ ॥ इति श्रीदासबोधे 
गुरुरिष्यसंवादे जह्मनिरूपणनाम समास द्रितीय ॥२॥ 


॥ श्रीराम ॥ श्रोतीं व्हावें सावधान । आतां सांगा बह्यज्ञान । जेणें होय 
समाधान । साधकाचें ॥ १ ॥ रल साधायाकारणें । सत्तिका लागे येकवटणें 
। चौदा बह्मांची लक्षणें । जाणिजे तेसीं ॥ २॥ पदार्थेविण संकेत । देता- 
वेगळा दृष्टांत । पूर्वपक्षंविण सिद्धांत । बोलतांचि नये ॥ २॥ आधीं मिथ्या 


म 
अनुभव वेगळे होतात, ज्याच्या जें अनुभवाला आलें तेच त्याळा खरं वाटतें. ब्रह्म एक व नामरूपातीत असून त्याला अनेक 
नांवे दिलों जातात. निमळ, निश्चळ, अरूप, अलक्ष्य, अगोचर, अच्युत, अनंत, अपार, अइऱ्य, नादरूप, ज्योतिरूप, 
चेतन्यरूप, सत्तारूव, साक्षीरूप, स्वस्वरूप, शून्य, सनातन, सर्वेश्वर, शाश्वत, निःशब्द, विश्वंभर, आत्मा, परमात्मा, 
परमेश्वर इ. असंख्य नांबे त्याळा देण्यांत आळीं आहेत ( त्यांतच निरूपणाच्या भोघांत आम्ही त्याळा सत्यब्रह्म म्हटलें ) ; 
वस्तुत; बह्म नामरूपातीत आहे, त्याचा निश्चय व्हावा यासाठीं नांचे दिळीं जातात. तो आदिपुरुष परमात्मा सर्वांच्या 
विश्रांतीचे स्थान आहे. परब्रह्म एकच, दुसरें नाहीं. हेंच सिद्ध करण्यासाठी चोदा ब्रह्माची लक्षणें शास्त्राधार सांगून त्यांचे 
निराकारण करूं. खोटें तें खोटे म्हणून टाकून दिलें कीं खरें तेंच उरते (४२-५५). [ द ७, स० २] 

ब्रह्माचा बोध स्पष्ट व्हावा यासाठी त्रह्मासंबंधींच्या खोठ्या समजुतीचे निराकारण करणें अवश्य आहे. रत्ने किंवा 
सोनें पाहिजे तर आधीं माती गोळा करावी लागते. त्यासारखाच हा चौदा ब्रह्मांचा प्रकार आहे. हीं चौदा ब्रह्मे नव्हत तर 


१९० सार्थ श्रीदासबोध [ दशक ७ 


उभारावे । मग तें वोळखोन सांडावे । पुढें सत्य तें स्वभावें । अंतरी बाणे 
॥ ४ ॥ म्हणोन चोदा जह्यांचा संकेत । बोलिला कळावया सिद्धांत । येथें 
श्रोतीं सावचित । क्षण येक असावें ॥ ५ ॥ पहिलें ते शब्दजद्य । दुजे 
मीतिकाक्षरज्रद्म । तिसरें खंब्रह्म । बोलिली श्रती ॥ ६ ॥ चोथें जाण सर्वनह्म । 
पांचवे चेतन्यन्रह्म । साहार्वे सत्तातह्म । साक्षनद्म सातवे ॥ ७॥ आठवे 
सयुणनह्य । नववें निर्गुणजह्म । दहावें वाच्यनह्म । जाणावें पें ॥ ८ ॥ अनुभव 
तें अकरावे । आनंदजह्य ते बारावे । तदाकार तेरावे । अनिर्वाच्य ॥ ९ ऐसीं 
हे चोदा अह्ले । यांचीं निरोपिलीं नामें । आतां स्वरूपाची वर्मे । संकेत दाऊं. 
॥ १०'॥ अनुभवेंविण जो भ्रम । त्या नांव शब्दनह्म । आतां मीतिकाक्षरन्ह्म । 
तें येकाक्षर ॥ ११ ॥ खंरब्दे आकाशजह्य । महदाकाऱ व्यापकधर्म । आतां 
बोलिलें सूक्ष्म । सरवञद्म ॥ १२॥ पेचभूतांचें कुवाडें । जें जें तत्व दृष्टी पडे । 
तें तें जद्मचि चोखडें । बोलिजेत आहे ॥ १३ ॥ या नांव सर्वनद्य । 
श्वृतिआश्रयार्चे वर्म । आतां चेतन्यन्रह्म । बोलिजेळ ॥ १९॥ पंचभूतादि 
मायेतें । चेतन्य चेतवितें । म्हणोनि त्या चेतन्यातं । चेतन्यत्रह्म बोलिजे 
॥ १५॥ चेतन्यास ज्याची सत्ता । ते सत्ताज्रह्म तत्वता । तये सत्तेस जाणता । 
या नांव साक्षजह्म ॥ १६ ॥ साक्षत्व जयापासुनी । तोहि आकळिलें गुणी । 
सगुणनह्य हे वाणी । तयासि वदे ॥ १७॥ जेथें नाहीं गुणवार्ता । तें निर्गणबद्य 
तत्वता । वाच्यत्रक्म तेंहि आतां । बोलिजेलळ ॥ १८ ॥ जें वाचे बोलतां 
आलें | तें वाच्यजह्म बोलिलें । अनुभवासि कथिलें । नवचे सर्वथा ॥ १९॥ या 


हे चौदा अम आहेत, व ते दूर केळे पाहिजेत. खोटे आधीं उभारून मग तें मोडळें पाहिजे ( १-५ ), 

१ शब्दबरह्म > अनुभर्वेवीण अम । या नांव शब्दब्रह्म, ' अह्याचें नुस्ते शब्दज्ञान झालें म्हणजे ब्रह्मज्ञान झाळें असे 
नाहीं. अनुभवझून्य शब्दः्ञान काय कामाचे ? 

२. ओमित्येकाक्षरबह्म > हें एकाक्षर ब्रह्म, पण ' जें क्षर ना अक्षर तेर्थे केचे ओमित्येकाक्षर. ! क्षर म्ह. नाशवंत व 
अक्षर म्ह. अविनाशी. ब्रह्म क्षर नाहीं व अक्षरही नाहीं. कां को जेथें नाश नाहीं तेथें ते अविनाशी आहे असें म्हणण्यांत 
तरी मतळब काय? 

३. खंब्रह्म > आकाश ब्रह्म, आकाश म्ह. शून्य. शून्याच्या ज्ञानाचा निरास होतो म्हणून तेथ शाश्वताचे अधिष्ठान नाहीं. 

४. सवेब्रह्म -* सर्वे खल्विदं बह्म. ' या भुतिवचनाधारं पंचभौतिक सृष्टीत जें जें दिसेळ त्याळा कोणी अह्म म्हणतात, 
पण ते म्ह्म नव्हे. बह्मप्रळयांत सवे भूतांचाच नाश आहे. 

५. चेतन्यब्रह्म > पंचभोतिकांस चेतविणारें चैतन्य्र तेंच अह्म कोणी म्हणतात, पण ज्याळा चेतवावे ते पचभौतिक 
नाशवंत ठरल्यावर त्याला चेतविणाऱ्या चैतन्याळा खरेपणा कोठून येणार ? 

६. सत्तात्रह्म र चेतन्यास ज्याची सत्ता ते सत्तानह्वा, ' परिवारंविण सत्ता । ते सत्ताचि नव्हे तत्वता, ' परिवास्च नाहीं 
मग ससा कोणाची ? 





समास २ ] सार्थ श्रीदासबोध १९१ 


नांव अनुभवनरह्म । आनंद वृत्तीचा धर्म । परंतु याचेंही वर्म । बोठिजेल 
॥ २० ॥ ऐसें हे त्र्नम आनंद । तदाकार तें अभेद । अनिवोच्यीं संवाद । 
तुटोन गेला ॥ २१॥ ऐसीं हे चोदा बह्में । निरोपिलीं अनुकर्मे । साधकें 
पाहातां भ्रम । बाधिजेना ॥ २२ ॥ जह्य जाणावें शात । माया तेचि 
अद्याश्वत । चोदा ब्रह्मांचा सिद्धांत । होईल आतां ॥ २३ ॥ शब्दबद्य तें 
शाब्दिक । अनुभवेंविण मार्ईक । शाभ्वताचा विवेक । तेथें नाहीं ॥ २४ ॥ 
जे क्षर ना अक्षर । तेथें केंचें मीतिकाक्षर । शाश्वताचा विचार । तेथें नाहीं 
॥ २५ ॥ खंत्रह्म ऐसें वचन । तरी शून्याते नासी ज्ञान । शाश्वताचें 
अधिष्ठान । तेथेंहि नसे ॥ २६ ॥ सर्वेत्रांस आहे अंत । सर्वंत्रह्म नासिवंत । 
प्रळयो बोलिला निश्चित । वेदांतशयास्त्री ॥ २७ ॥ जह्मप्रळय मांडेल जेथें । 
भूतान्वय केंचा तेथें । म्हणोनियां सर्वनह्यातें । नाश आहे ॥ २८ ॥ अचळासि 
आणी चळण । निर्यगुणास लावितां गुण । आकारास विचक्षण । मानीतना 
॥ २९ ॥ जें निर्माण पंचभूत । ते प्रत्यक्ष नासिवंत । सर्वञह्म हे मात । घडे 
केंवी ॥ ३०॥ असो आतां हें बहुत ॥ सर्वनह्म नासिवंत । वेगळेपणास 
अंत । पाहाणें केचें ॥ ३१ ॥ आतां जयास चेतवावें । तेंचि माईक स्वभावें । 
तेथें चेतन्याच्या नांवे । नास आला ॥ ३२॥ परिवारेंविण सत्ता । ते सत्ता 
नव्हे तत्वता । पदार्थेविण साक्षता । तेहि मिथ्या ॥ ३३ ॥ सगुणास नादा 
आहे । प्रत्यक्षास प्रमाण काये । सगुणन्रह्म निश्चर्ये । नासिवंत ॥ ३९ ॥ 
निगुणे ऐसें जें नांब । त्या नांवास केचा ठाब । गुर्णेविण गोरव । येईल 
केंचे ॥ ३५ ॥ माया जेसें ग्रगजळ । ऐसें बोलती सकळ । कां ते कल्पनेचे 


७. साक्षीबह्म पदार्थच नाहीं मग साक्षिस्व कोणतें ? 

८. सयुणब्रह्म > गुणांस नाश आहे म्हणून हें ब्रह्म नव्हे. 

९. निगुणब्रह्म जेथे नाहीं गुणवार्ता तें निर्गुण ब्रह्म. गुणच नाहीं मग निगुण केचे ? ' सत्ता चेतन्यता साक्षी । सवही 
गुणापाशीं । ठाईचें निर्गुण त्यासी । गुण कैचे ?, असं जे गुणरह्दित बह्म त्याला निगुंग हे नांव तरी कशाला पाहिजे ? 

१०. वाच्यब्नश्म - जें वाचेने बोळतां आठे ते. यास नाश आहेच. 

११. अनुभवब्रद्म हे त्रिपुटींतड असल्यामुळे घुवनह्म नाहीं. 

१२, आनंदग्नह्म -* आनंदाचा अनुभव । हाही वृत्तीचाच भाव. ' आनंद ही मनाची वृत्ति आहे. झुद्ध बह्म 

आहे. 


१३. तदाकार अहा > तदाकारीं ठाव । बत्तीस नाहॉ. ' तदाकार झाल्यावर त्याला असुक नांव द्यायचे ही वृत्तिच 
उरत नाहीं म्हणजे तदाकार जह्म सत्य नाहीं. 
१४. अनिवाच्यब्रह्म र जेथे संवाद तुटोन जातो ते. ही उन्मनी स्थिति आहे, पण शुद्ध ब्रह्म सव अबस्थातीत आहे. 


१९२ सार्थ श्रीदासबोध [ दरक ७ 


आभाळ । नाथिलेंचि ॥ ३६ ॥ 'ग्रामो नास्ति कुतः सीमा ' । जन्मेंविण 
जीवात्मा । अंद्वैतासी उपमा । द्वेताची ॥ ३७॥ मायेविरहित सत्ता । 
पदार्थेविण जाणता । अविद्येविण चैतन्यता । कोणास आली ॥ ३८ ॥ सत्ता 
चैतन्यता साक्षी । सर्वही गुणाचपासी । ठाईचें निर्शुण त्यासी । गुण केंचें 
॥ ३९॥ ऐसें जें गुणरहित । तेथें नामाचा संकेत । तोचि जाणावा 
अशाश्वत । निश्वयेसी ॥ ४० ॥ निर्गुणनद्यासि संकेतें । नामे ठेविली बहुतें । 
तें वाच्यन्नह्म त्यातें । नाश आहे ॥ ४१॥ आनंदाचा अनुभव । हाहि 
वृत्तीचाचि भाव । तदाकारीं ठाव । वृत्तीस नाहीं ॥ ४२ ॥ अनि्वाच्य 
याकारणें । संकेत वृत्तीच्या गुणें । तया संकेतास उणें । निवृत्तीनं आणिलें 
॥ ४२ ॥ अनिवाच्य ते निवृत्ती । तेवि उन्मनीची स्थिती । निरोपाधी 
विश्रांति । योगियांची ॥ ४० ॥ वस्तु जे कां निरोपाधी । तेचि सहजसमाधी । 
जेणें तुटे आधीब्याधी । भवदुःखाची ॥ ४५ जो उपाधीचा अंत । 
तोचि जाणावा सिद्धांत । सिद्धांत आणी वेदांत । धादांत आत्मा 
॥ ४६॥ असो ऐसें जें शाश्वत नह्म । जेथें नाहीं माया भ्रम । अनुभवी 
जाणे वर्म । स्वानुभवें ॥ ४७ ॥ आपुलेन अनुभवे । कट्पनेसि मोडावें । 
मग सुकाळीं पडावें । अनुभवाचे ॥ ४८ ॥ निर्विकल्पास कल्पावें । कल्पना 
मोडे स्वभावें । मग नसोनि असावें । कल्पकोटी ॥ ४९ ॥ कल्पनेचें येक 
बरें । जे मोहरितांच मोहरे । स्वरूपी घालितां भरे । निर्विकत्पीं ॥ ५० ॥ 
निविकल्पासी कल्पिता । कल्पनेची नुरे वार्ता । निःसंगास भेटो जातां । 
निःसंगचि होइजे ॥ ५१॥ पदार्थाऐसें जद्य नव्हे । मा तें हातीं धरून द्यावें । 
असो हें अनुभवावे । सदुरुमुखें ॥ ५२ ॥ पुढें कथेचा अन्वये । केलाचि 
करूं निश्चये । जेणें अनुभवासि ये । केवळजह्म ॥ ५३ ॥ इति श्रीदासबोधे 
गुरुशिष्यसंवादे चतुर्दरानह्मनिरूपणनाम समास तृतीय ॥ ३॥ 


याप्रमार्णे १४ बह्यांचा निरास करून ( ६-४० ) समथ झुद्ध विमळ ब्रह्माची खूण सांगतात. तेथें सकळ उपाधींचा 
अंत होतो. ' वस्तु जे कां निरोपाधि । तेचि सहज समाधि. ' स्वानुभवांने कल्पनेस मोडावें व महासुखाचे सुकाळीं पडावे, 
निर्विकल्पास कल्पावे, म्हणजे कल्पना मोडे स्वभावें व मग अनंतकाळ असून नसावें, कल्पना वाढतां वाढतां निर्विकल्प झुद्ध 
ब्ह्मस्वरूपापाशीं कल्पनाच नाहींशी होते. बरें, कल्पना पंचभोतिकाकडे न लावतां स्वरूपी ळावावी. कल्पनेची जिकडे 
मोहर फिरवावी तिकडे ती जाते हा कल्पनेचा मोठा गुण आहे. हा लक्ष्यांत घेऊन कल्पना स्वरूपाकडे ळावावी. ती छद 
स्वरूपाजवळ नेऊन सोडते व आपण नाहींशी होते. निःसंग्रास भेटायचे तर निःसंगच झालें पाहिजे. व्रह्म कांहीं पदार्थ नाहीं. 
कों तो धरून हातांत देतां येईल. ते सद्दुर्मुखानेच ऐकून अनुभवावे व तूप व्हावे. चोदा ब्रह्मांचा निरास केला. आतां 
सत्य असं जें केवलब्ह्म ( केवल्य ) त्याचें स्वरूप सांगू ( ९५-५३ ). [ द० ७, स ४ ] 


समास ४ ] सार्थ श्रीदासबोध १९३ 


॥ श्रीराम ॥ त्रह्म नभाहून निर्मळ । पाहतां. तेसेंचि पोकळ । अरूप 
आणी विशाळ । मर्यादेवेगळें ॥ १ ॥ येकविस स्वर्ग सप पाताळ । मिळोन 
येक नह्मगोळ । ऐसीं अनंत तें निर्मळ । व्यापून असे ॥ २ ॥ अनंत 
ब्रह्मांडांखालते । अनंत नह्मांडांवरुतें । तेणेंविण स्थळ रिते । अणुमात्र 
नाहीं ॥ ३ ॥ जळीं स्थळीं काष्ठी पाषाणी । ऐसी वदे लोकवाणी । तेणेंविण 
रिता प्राणी । येकही नाहीं ॥ ४ ॥ जळचरांसी जेसं जळ । बाह्याभ्यंतरीं 
निखळ । तेस नह्म हे केवळ । जीवमात्रांसी ॥ ५ ॥ जळांवेगळा ठाव आहे । 
ब्रह्माबाहेरी जातां नये । म्हणोनि उपमा न साहे । जळाची तया ॥ ६॥ 
आकाशाबाहेरी पळो जातां । पुढें आकादचि तत्वतां । तैसा तया अनंता । 
अंतचि नाहीं ॥ ७ ॥ परी जें अखंड भेटलें । सर्वागास लिंगटलें । अति 
निकट परी चोरले । सकळांसि जें ॥ ८ ॥ तयामध्येंचि असिजे । परी तयास 
नेणिजे । उमजे भास नुमजे । परज्रह्म तें ॥ ९ ॥ आकाशामध्ये आभाळ । 
तेणें आकाश वाटे डहुळ । परी तें मिथ्या निवळ । आकाशचि असे ॥ १०॥ 
नेहार देतां आकाशीं । चक्रे दिसती डोळ्यांसी । तेसें रशय क्ञानियांसी । 
मिथ्यारूप ॥ ११ ॥ मिथ्याचि परी आभासे । निद्रिस्तांस स्वभ जेसें । जागा 
जालियां अपेसें । बुझो. लागे ॥ १२॥ तेसें आपुलेन अनुभवें । ज्ञानें 
जाग्रतीसि यावें । मग माईक सवभावे । कळों लागे ॥ १३॥ आतां असो हें 
कुवाडें । ज॑ नह्मांडापलीकडे । तेंचि आतां निवाडे । उमजोन दाऊं॥ १४ ॥ 
ब्रह्म बह्मांडी कालवलें । पदार्थासी व्यापून ठेळें । सर्वांमध्ये विस्तारले । 
संचलेपणें ॥ १५ । न्रह्मामध्यें सृष्टी भासे । सृष्टीमध्ये जरह्म असे । अनुभव 
घेतां आभासे । अंरामात्रें ॥ १६ ॥ अंरामात्रे सृष्टीभीतरीं । बाहेरी मयादा 


ब्रह्म आकाशासारखेंच पोकळ, अरूप व विशाळ असून त्यापेक्षां निमंळ आहे. २१ स्वर्ग ब ७ पाताळे मिळून एक 
ब्रह्मयोळ. असे अनंत ब्रह्मयोळ असून व त्या सर्वांना ब्यापून बह्म निमेळ आहे. अनंत ब्रह्मांडे खालीं व अनंत अह्यांडे बर 
आहेत पण अह्माबांचून एक अणुभरही स्थळ नाहीं. जळचरांस जसे आंत बाहेर जळ तर्स पंचभोतिक सृष्टीच्या व जीव- 
मात्रांच्या अंतबोह्या एक व्यापक ब्रह्मच आहे. जळाबाहेर दुसरी जागा आहे, बह्मयाबाहेर जातांच येत नाहीं म्हणून जळाची 
उपमा अपुरी आहे ( १-६ ). तें आकाशासारखं सर्वन्यापी आहे. त्याची आपली भेट अखंड आहे, ते स्वौगांस ळगटळे 
आहे, तै जबळ असून जनांस वूर वाटत आहे. चोरून राहिलें आहे. त्यांत असावें पण स्यास जाणू नये ही जीवांची दशा 
आहे. ते उमजत नाहीं आणि भास ( मिथ्या जग, इइ्य ) उमजतो ! आकाशांत अन्ने येतात त्यामुळे आकाश गढूळ वाटते, 
पण तसं नाहीं, आकाश निर्मळच आहे. भाकाशाकडे बारीक नजरेने पाहु छागले म्हणजे चक्कें दिसतात, तसें ब्रह्मी दृश्य 
दिसते, पण ते ज्ञात्यांना मिथ्या म्हणून कळतें. जागा झाल्यावर निद्ेंत खरं वाटणारं स्वझ मिथ्या म्हणून कळूं लागते, तसे 
मह्मानुभव घेऊन ज्ञानजायूतींत यावे, म्हणजे इश्याचे मिथ्यात्व समजते. असो. अह्यांडापलीकडचे झुदध ब्रह्म कलें 
ते पाहूं ( ७--१४ ), ब्रह्म मह्मांडांत काळवळें असून सवे पवाथोस अंशमात्र ज्यापून आहे, तोथंगंडोंत ( अखुती ) 

दा. १२ 


